पालि-सुगंधावली 


इयत्ता दहावी 


भारताचे संविधान 


भाग ४ क 


नागरिकांची मूलभूत कर्तव्य 


अनुच्छेद ५१ क 


मूलभूत कर्तव्ये - प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे हे कर्तव्य असेल की त्याने - 


(क) 


(ख) 
(ग) 
(घ) 
(ड) 


प्रत्येक नागरिकाने संविधानाचे पालन करावे. संविधानातील आदर्शाचा, राष्ट्रध्वज व 
राष्ट्रगीताचा आदर करावा. 


स्वातंत्राच्या चव्ठवव्ठीला प्रेरणा देणाज्या आदर्शांचे पालन करावे. 
देशाचे सार्वभौमत्व, एकता व अखंडत्व सुरक्षित ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असावे. 
आपसल्या देशाचे रक्षण करावे, देशाची सेवा करावी. 


सर्व प्रकारचे भेद विसरून एकोपा वाढ़वावा व बंधुत्वाची भावना जोपासावी. 
स्त्रियांच्या प्रतिष्लेला कमीपणा आणतील अशा प्रथांचा त्याग करावा. 


आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या वारशाचे जतन करावे. 

नैसर्गिक पर्यावरणाचे जतन करावे. सजीव प्राण्यांबद्दल दयाबुद्धी बाव्ठगावी. 
वैज्ञानिक दृष्टी, मानवतावाद आणि जिज्ञासूवृत्ती अंगी बाब्ठगाबी. 
सार्वजनिक मालमत्तेचे जतन करावे. हिंसेचा त्याग करावा. 


देशाची उत्तरोत्तर प्रगती होण्यासाठी व्यक्तिगत व सामूहिक कार्यात उच्चत्वाची 
पातव्डी गाठण्याचा प्रयत्न करावा. 


६ ते १४ वयोगटातील आपल्या पाल्यांना पालकांनी शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून 
द्याव्यात. 


पालि - संपूर्ण आणि संयुक्त अभ्यासक्रमासाठी 


इयत्ता दहावी 


5 ॥॥॥ 


22 


१02. 


राज्य 
कल 
३६ 00! 
“का 


0 
हा परम क् 


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडब्ड, 
पुणे - ४११ 00४ 


प्रथमावृत्ती : २०१३ 
पुनर्मुद्रण - २०२१ 


6 महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल्ठ, पुणे-४११ ००४. 

यांनी सर्व हक्‍क राखून ठेवले आहेत. 

या पुस्तकाच्या कोणत्याही भागाचे मा. सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण 
मंडब्ठ, पुणे - ४११ ००४ यांच्या लेखी परवानगीशिवाय मुद्रण किंवा पुनर्मुद्रण करण्यास मनाई आहे. 
तसेच सी. डी., दृकृश्राव्य फिती, छायांकित प्रती किंवा अशा प्रकारची माहिती साठवून ठेवणान्या, 
विजेवर चालणान्या कोणत्याही यंत्राचा अथवा यांत्रिक संदेशवहन पद्धतीचा वापर करता येणार नाही. 
प्रस्तुत पुस्तक महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडब्ठाच्या धोरणानुसार पालि 
अभ्यास मंडब्ठाच्या मार्गदर्शाखाली संपादक मंडव्ठाने तयार केलेले आहे. 


पालि अभ्यास मंडछ सदस्य : प्रा. डॉ. ज्योत्स्ना खरे (निमंत्रक) 


प्रा. माधव मेश्राम (समन्वयक) 

प्रा. रामकृष्ण तागडे (विषय तज्ञ) 

प्रा. अशोक पैठणे (सदस्य) 

प्रा. अरूणा पाटील (सदस्या) 

डॉ. एल.जी. मेश्राम विमलकिर्ती (सदस्य) 
डॉ. सुभाष आठवले (सदस्य) 


संपादक मंडल्ठ सदस्य 


डॉ. विश्वनाथ चौरपगार 


प्रा. मोहन वानखडे 

श्री. पंजाब प्रधान 

डॉ. मनिष आनंद 
समन्वयक प्रा. माधव मेश्राम 
कार्यालयीन समन्वयक श्री. गोवर्धन सोनवणे, 
प्रकाशक श्री. कृष्णकुमार पाटील 


सचिव, महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल्ठ, पुणे-४११ ००४. 


छपाई व वितरण 


महाराष्ट्र राज्य पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडब्ठ, पुणे-४११ ००४, 


अक्षरजुछणी 


ट्रेन्‍्स, मुंबई 


निर्मिती 


श्री विवेक गोसावी, नियंत्रक 

श्री सच्चिदानंद आफल्ठे, मुख्य निर्मिती अधिकारी 
श्री राजेंद्र चिदरकर, निर्मिती अधिकारी 

श्री राजेंद्र पांडलोसकर, सहाय्यक निर्मिती अधिकारी 


मुखपृष्ठ व सजावट 


श्री. घनश्याम देशमुख 


कागद ७० जी.एस.एम.क्रीम वोव्ह 
मुद्रक 
मुद्रणादेश 


# ० * 
स्‍4600:०६७० 


५ 


2-६4: ८४९ हक प ; 


9 6 क ८ 
पर हु 9 है) ५ ५ (3, 
है हट 6000 8) 
3 बजे (9 34 *? 22. / ग्ह 
9 /0२०:०७८८2 £% (3 है 9१6 ४ 


; (६; 

|] ब() 
५ (4 
फिफ्ा 


8: 
है] 


मयं, भारतस्स लोक, भारतस्स एको बाहुभूमिकं 
सड़णिकावादी धम्मनिरपेक्ख लोकसाही गणरज्ज रचयतिस्स 
च तस्स सब्बे नागरिकानं; 
बाहुजज्ञ, वित्तिय, च राजनेत्तिक आय; 
'वितक्क अभिवेत्ति, विस्सास, सद्धा 

च उपासना एस्स विमुत्ति; 

दज्जस च सन्धीस्स समानत्त; 
एकंस पापेतु कत्वानं ददातिस्स च 
त॑ सब्बेस्मिं पुग्गलस्स पतिट्टा 

च रट्टस्स समग्गी च सामग्गीयं 

एस्स आन दातु बन्धूता 
पवड्डितुं कितस्स सह्डप्पपुब्बक॑ सम्मासह्प्प कत्वाने; 

अम्हाकं संविधान सभास्मिं 

अज्ज दिवांह् सव्बीसति कत्तिक, एकूनबीसति एकूनपजञ्ञासति दिने 
इत्थं अयं संविधान अधिकत च अधिनियत 
कत्वान सयं पत समप्पयाम. 


रा 22000 0७८7; 
रे 88; 228 
८! 


४ हर) 55 
चल 20. 


श 


5 ५ 20) है 
2 £॥| हर ८ 
५४0/४6. 


जनगणमन-अधिनायक जय हे 
भारत-भाग्यविधाता। 
पंजाब, सिंधु, गुजरात, मराठा, 
द्राविड, उत्कल, बंग, 
विंध्य, हिमाचल, यमुना, गंगा, 
उच्छल जलधितरंग, 
तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशिस मागे, 
गाहे तव जयगाथा, 
जनगण मंगलदायक जय हे, 
भारत-भाग्यविधाता। 
जय हे, जय हे, जय हे, 
जय जय जय, जय हे।। 


आय, 


भारतो मम देसो | 

सब्बे च भारतीया मम बान्धवा । 

अत्थि देसविसये मे पेम॑ । 

मम देसस्स या समिद्धता, 

या च विविधताय मण्डिता परम्परा, तस्साहं मानि । 
एत॑ दायज्जं उपसम्पादेतुं अहं दव्हहपरक्कमो भविस्सामि । 
अहं मातापितुन्नं च आचरियानं च पाचरियानं च 
वयो-अनुप्पत्तानं सक्करिस्सामि । 

सब्बे जने अहं सोरताय पटिपज्जिस्सामि । 

अहं देसविसये देसबान्धवविसये च दव्व्हभत्ति 
पटिजानामि । 

य॑ तेसं कल्याणं त॑ एव होतु मे कल्याणं, 

या तेसं समिद्धि सा मे समिद्धि 

य॑ तेसं सुखं त॑ मे सुख। 


तर हर 


महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल्ठाने _ राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखडा २००५ *' व राज्य अभ्यासक्रम आराखडा 
- २०१० यांच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार इयत्ता १० वी/१२ वी पालि भाषेच्या पाठ्यपुस्तकाची पुनर्रचना व निर्मिती करण्यात आली आहे. 


हवा पाठ्यपुस्तकातील भाग-१ पालि-संपूर्ण साठी असून भाग-२ पालि-संयुक्तसाठी आहे. 
पालि भाषेचे ताक््तिक, वाडमयीन, भाषिक वैशिष्ट्ये व महत्व विशद करणारे घटक या पाठ्य-पुस्तकात समाविष्ट केले आहेत, त्यासाठी 
पालि तिपिटक, अनुपिटक ग्रंथ, वंस साहित्य, जातककथा, अड्डठकथा साहित्य, सुभाषित, काव्य इत्यादिचा वापर करण्यांत आला आहे. 


पुनरचित अभ्यासक्रमानुसार इयत्ता दहावी व बाराबीचे पालि विषयाचे पाठ्यपुस्तक द्वितीय भाषा या स्तरावर वैकल्पिक भाषा म्हणुन 
तयार केले आहे. त्यानुसार विद्यार्थ्याचा वयोगट, त्याची आकलन क्षमता लक्षात घेवुन गद्य व पद्य पाठाची निवड करण्यात आली आहे. 


मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पर्यावरण या विषयाचा पाठ्यपुस्तकात १० टक्के समावेश करण्यात आला आहे. पाठ्यघटकाच्या 
संहितेत आवश्यक तेथे काही बदल केले आहेत. संहिता लिहितांना लेखनपध्दती व विद्यमान संकेताचा स्वीकार करून एकसुत्रता 
आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पाठ निवडतांना काही चिरंतन मुल्ये आणि तत्वांचा विचार मनात ठेवलेला आहे. 

पालि भाषा हे बौध्द तत्वज्ञान विशद करणारे प्रभावी व प्राचीन माध्यम आहे. सर्वप्रथम तथागत बुध्दाने सर्वसामान्य जनतेच्या भाषेचा 
धम्मप्रचार व प्रसारासाठी आग्रह व कटाक्ष पूर्ण वापर केला आहे. बुध्दाने भिक्खूसंघाला लोकभाषेतच आपले सर्व धम्मप्रसार, प्रचार व 
उपदेशाचे कार्य करण्याची संमती दिली होती. कालांतराने या भाषेला 'पालि__ या नावाने संबोधले गेले. पालि साहित्यांत समता, विचार- 
स्वातंत्र, बंधुता, परमसहिष्णुता, बुद्धिवाद, अहिंसा, लोकशाही, मानवता, नैतिकता आणि समाजवादाला पोषक विचार या विविध उदात्त 
तत्वमुल्यांचा समावेश होतो. वर्णभेद व जातिभेदाचे खंडण करणारे सुत्त सर्वत्र विखुरली आहेत. 

तथागत बुध्दाने भिक्खूना व्यक्तिगत संपत्ती ठेवण्याचा हक्क नाकारला, भिक्खूसंघाची संपूर्ण कार्यप्रणाली लोकशाही स्वरूपाची ठेवली. 
विभिन्न भाषा, प्रांत, विविध कुव्ठातुन आलेले लोक भिक्खूसंघात एकदिलाने व प्रेमाने एकत्र राहत असत, हे दृश्य राष्ट्रीय एकात्मतेची भावना 
मजबुत करणारे आहे. 

बुध्दाने नेहमी सत्री-पुरूष समतेचा पुरस्कार केला आहे, शिवाय त्यांनी सत्रीयांचा 'मातुगाम या शब्दाने गौरव केलेला आहे. थेरीगाथा' 
हा ग्रंथ भिक्खूणींच्या योग्यतेचा आरसा वाटतो. 

कुठलीही समस्या अहिंसा व प्रेमाने सुटू शकते हा अतिप्राचीन धम्म असल्याची ग्वाही देबुन युद्ध भयाने ग्रस्त विश्वाला शांतीचा संदेश 
दिला. बुध्दाची अहिंसा शूराची वृत्ती आहे. भारतीय व परदेशातील कला व संस्कृतीवर पालि साहित्याचा कायम ठसा उमटलेला आहे. 
सर्वत्र चित्रकला, मुर्तिकला, वास्तुकला व शिल्पकलेवर पालि साहित्याच्या प्रभावाच्या खुणा स्पष्ट दिसतात. श्रीलंका, म्यामार, थायलंड, 
कंबोडिया, लाओस, मंगोलिया, व्हिएतनाम, चीन, जपान, कोरिया, नेपाव्ठ, बांगलादेश, तिबेट इत्यादि अनेक देश या सत्याची ग्वाही 
देतात. 

अजिठा, वेरूव्ठ, सांची, भरहूत, नागार्जुनकोंडा, अमरावती, सारनाथ, बुध्दगया ही भारतीय स्थाने या साहित्याच्या प्रभावाची व बौध्द 
कलेची स्मारकेच ठरली आहेत. तसेच विश्वातील कथा साहित्यावर पालि जातकांचा प्रभाव आढव्डून येतो, हे सर्व अभ्यासक मान्य 
करतात. 

उपरोक्त, उदात्त तत्त्गुणांचा समावेश पालि साहित्यांत होतो. संस्कारक्षम विद्यार्थ्याच्या मनावर याचा पोषक परिणाम होवून उत्तम चरित्र 
घडण होण्यास याची मदत होवु शकेल. विद्यार्थ्याना योग्य व दर्जेदार पुस्तके उपलब्ध व्हाबीत म्हणुन मंडव्ठाने हे पाठ्यपुस्तक तयार केले 
आहे. पालि भाषेच्या अध्ययनाची, गोडी व आवड वाढवायला याची मदत व्हावी अशी आशा आहे. 

पालि मंडब्ठाचे निमंत्रक आणि सभासद, संपादक समीक्षक व इतर सर्वानी आपलेपणाच्या भावनेने परिश्रम घेवून हे पाठ्यपुस्तक तयार 
करण्याकरिता मंडव्डाला जे अमोल सहकार्य दिले त्याबदल हे मंडब्ठ सर्वाचे कृतज्ञतापूर्वक आभारी आहे. 


पाठ्यपुस्तक निर्मिती व अभ्यासक्रम संशोधन मंडव्ठाचे संपादक यांनी दिलेल्या सहकार्याबहल व मंडब्ठाचे निमंत्रक यांनी हे पुस्तक सुबक 


व आकर्षक स्वरूपात वेव्ठेवर उपलब्ध करून दिल्याबहल यांना मनापासून धन्यवाद ! 2 


सही 
(सर्जेराव जाधव) 
अध्यक्ष 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च 
माध्यमिक शिक्षण मंडब्ड, पुणे 


पुणे 
दिनांक :१/२/२०१३ 


पालिभाषेचे महत्त्व 


पालिभाषा ही भारतातील एक प्राचीन भाषा आहे. या भाषेमध्ये तथागत बुध्दाचे मूठ्ठ तत्वज्ञान संग्रहीत आहे. तथागत बुध्दाने 
आपला संपूर्ण धम्मोपदेश पालिभाषेमध्येच दिलेला होता. ही पालि भाषा तथागत बुध्दाच्या आधीपासून मगध देशामध्ये व मगध देशाला 
लागून असलेल्या अनेक जनपदांची लोकभाषा होती. परंतु या भाषेचे प्रमुख केंद्र मगध' देश असल्यामुब्ठे या भाषेला मागधी  म्हटले 
जात होते. मागधी याचा अर्थ मगध देशामधील लोकांची भाषा होय. मगध देश म्हणजे आजच्या बिहार राज्यातील एक अतिशय 
महत्वाचा भूभाग होय. या मागधी प्रदेशाला, भूभागाला प्राचीन भारतीय इतिहासामध्ये अतिशय महत्वाचे स्थान होते व आज सुध्दा 
आहे, मगध प्रांत हा बुध्द्‌ धम्माच्या उदयाचा, बौद्ध संस्कृतीच्या उदयाचा, लोकशाहीवादी समाजव्यवस्थेच्या उदयाचा, लोकशाहीवादी 
जीवन मूल्यांच्या उदयाचा ब संवर्धनाचा प्रदेश होता. या मगध प्रांतामध्ये तथागत बुध्दाने अनेकदा चारिका केलेली होती, वर्षावास 
केलेले होते, त्याचप्रमाणे तथागत बुध्दाने वैशालीच्या वज्जिच्या लोकशाहीबादी जीवन प्रणालीचे अतिशय उदारपणाने समर्थन करून 
प्रशंसा केलेली होती. या संबंधीची संपूर्ण माहिती पालितिपिटकामध्ये उपलब्ध आहे. 

पालितिपिटक म्हणजे तथागत बुध्दाच्या मूव्ठ उपदेशाचा संग्रह असून तो पालिमध्ये आहे. पालितिपिटकाला बुध्दवचन असेही 
संबोधले जाते. पालिभाषेचे मूव्ठ नाव 'मागधी' असून नंतर 'पालि' अट्टकथाकारांनी या मागधी भाषेला 'पालि' या नावाने संबोधलेले 
आहे. पालि_ याचा अर्थ असाही केला जातो की पालेन्ती ति इति पालि' म्हणजेच जी सर्व सामान्य लोकांचे पालन करते, संरक्षण करते 
ती भाषा म्हणजेच पालि होय. 'पालि शब्दाची निर्मिती कशी झाली या बहल वेगवेगव्व्या विद्वानांच्या, भाषाशास्ज्ञांच्या, पालिभाषेच्या 
अभ्यासकांच्या वेगवेगव्व्या मान्यता आहेत. काहींच्या मते पह्कि' शब्दापासून 'पालि' शब्दाची निर्मिती झाली अशी मान्यता आहे. 
'पल्लि' म्हणजे गाव. अर्थात गावच्या लोकांची भाषा म्हणजेच पालि होय. काही विद्वानाच्या मते पंक्ति या शब्दापासून पालि' शब्दाची 
निर्मिती झाली, असेही मानले जाते. 

पंक्ति म्हणजे ओब्ड, पंगत असा होतो. म्हणजेच पालि भाषा एखाद्या पंक्ति, ओव्डीप्रमाणे सुव्यवस्थित, सूत्रबद्ध, सरव्ठ व सोपी 
आहे. त्याचप्रमाणे पालिमधील बुध्दवचन अतिशय सूत्रबद्ध, सरव्ठ, सोपे व व्यवस्थित आहेत म्हणूनच या गुणवैशिष्ट्यामुब्ठे मागधी 
भाषेला पालि अट्गडकथाकारांनी 'पालि या नावाने संबोधलेले आहे. अशा प्रकारे पालि भाषेमधील भाषिक गुणवैशिष्ट्यामुब्ठे व बुद्धवचनांच्या 
सुसुत्रबद्धतेमुब्ठेच मागधी भाषेला पालि या नावाने संबोधले गेलेले आहे. या पालि भाषेमध्ये विशाल असे साहित्य आहे. तिपिटक 
साहित्य आहे, अनुपिटक साहित्य आहे, अट्डठकथा साहित्य आहे, वंससाहित्य आहे. त्याचप्रमाणे या पालि साहित्यामध्ये साहित्याचे 
(वाड्रमयाचे) जवव्ठ-जवब्ठ सर्वच प्रकार आढव्डून येतात. यात पालिगद्य साहित्य आहे, पालिकाव्य (पद्य) साहित्य आहे, कथा साहित्य 
आहे. त्यात लघुकथा, दीर्घकथा साहित्य आहे, संवाद साहित्य आहे, वृत्तान्त पध्दतीचे साहित्य आहे, उदान आहे, इतिवुत्तक साहित्य 
आहे, इत्यादी साहित्याचे अनेक प्रकार आहेत. तथागत बुद्धाने आपली शिकवण लोक भाषेत सांगून पालिभाषेला एक विश्वभाषा म्हणून 
दर्जा प्राप्त करून दिला. कारण पालि भाषा ही मूत्ठची प्राचीन भारतीय भाषा आहे. पालि भाषा तथागताच्या पूर्वी दैनंदिन जीवनात 
बोलली जाणारी लोकभाषा होती. तत्त्कालीन लोकांच्या दैनंदिन व्यवहारिक भाषेत त्यांनी धम्माची शिकवण दिली. त्यामुब्ठे लोकांना 
त्याचे अधिक चांगले आकलन झाले. सम्राट अशोकाच्या काठ्ठात (इ.स.पुर्व २७०-२३३) काबुल, गांधार, कंदहार, अफगाणिस्थान, 
बलुचिस्थान, मकरान इत्यादी भूप्रदेशातील सर्व नागरिक बौद्ध अनुयायी होते. 

पालिभाषा ही प्राचीन भारतीय भाषा असली तरीही या भाषेमध्ये सिंहल, म्याँमार, थाईलंड इत्यादी देशामध्ये पालि ग्रंथ रचना 
करण्यात आलेली आहे व आज सुध्दा भारताच्या दक्षिण-पूर्व देशात पालि भाषेमध्ये साहित्य निर्मिती, ग्रंथरचना केली जात आहे. पालि 
भाषेमध्ये काव्य रचना केली जात आहे. त्याचप्रमाणे तात्त्विक व बैचारिक ग्रंथांचे लेखन पालिमध्ये केले जाते आहे. या दृष्टीने धम्मानंद 
कोसम्बी, डॉ. भरतसिंह उपाध्याय, भिक्खू जगदीस कस्सप यांचे कार्य अतिशय महत्त्वाचे आहे. सिहलमध्ये व म्याँमारमध्ये पालिग्रंथ 
लेखन करण्याची आजही फार मोठी परंपरा आहे. आज भारतामध्ये फार मोठ्याप्रमाणात वेगवेगब्व्या स्तरावर पालिभाषेचे अध्यापन व 
अध्ययन कार्य होत आहे. 

पालिभाषेचा प्रभाव भारताच्या मध्यकाव्ठातील अपभ्रश इत्यादी भाषावर आढब्डून येतो. त्याचप्रमाणे आधुनिक भारतातील जबब्ठ- 
जवल्ठ सर्वच लोकभाषांवर पालिभाषेचा प्रभाव आढब्डून येतो. आधुनिक भारतातील अनेक लोकभाषामध्ये अर्थात मराठी, हिंदी, 
पंजाबी, बंगाली, गुजराथी, भोजपुरी, मैथिली, अवधी, कोरकू इत्यादींबर पालि भाषेचा प्रभाव व त्यांचा पालिशी संबंध आढवब्डून येतो. 
दक्षिणभारतातील अनेक लोकभाषावर, सर्वसामान्य लोकांच्या भाषा व बोलीवर पालिभाषेचा प्रभाव आढब्दून येतो. भारतातील सर्वसामान्य 
लोकांच्या दैनंदिन जीवनातील बोली-भाषेशी पालिभाषा ही अधिक जवव्ठीक ठेवणारी भाषा आहे. सिंहली भाषा, म्याँमार, थाईलंडमधील 
इतर भाषा व बोली मध्ये सुध्दा पालिभाषेचा प्रभाव निश्चितपणे आढब्डून येतो. कारण ज्या ज्या देशामध्ये बुध्दाचा धम्म गेलेला आहे, 
तेथे तेथे पालिभाषासुद्धा गेलेली आहे. पालिभाषेने जगातील लोकभाषांचे महत्त्व स्थापित केलेले आहे. 


पालि भाषा शिकण्याच्या दृष्टीने व समजण्याच्या टृष्टीने अतिशय सोपी आहे.कारण या भाषेमध्ये अक्षरांची (वर्ण) संख्या एकेचाव्ठीस 
आहे. त्यात तेहतीस व्यंजन व आठ स्वर आहेत. त्याचप्रमाणे पालिमध्ये एकबचन व बहुवचन आहे. त्यामुब्ठेच ही भाषा व्याकरणदृष्ट्या 
शिकण्याकरीता सोपी आहे. या भाषेमध्ये व्याकरण सूत्रांची संख्या सुद्धा सातशे/आठरणशे पेक्षा जास्त नाही. म्हणूनच आधुनिक भाषाशाख्राच्या 
दृष्टीने सुध्दा या भाषेला फार महत्व आहे. पालिभाषेचे व्याकरण पालिमध्येच आहे व पालि साहित्याचे अलंकारशाखसुद्धा पालिमध्येच 
आहे. सर्वसाधारण पालिव्याकरणाच्या अभ्यासाने सुध्दा पालिभाषेला समजून घेता येते व पालि साहित्याचे अध्ययन करता येते. 
पालिभाषेची स्वतंत्र व्याकरण परंपरा आहे. अशा अनेक दृष्लिने प्राचीन काव्ठापासून तर आधुनिक काव्ठापर्यत व संपूर्ण बौध्द्संस्कृती, 
बौध्दतत्वज्ञान, बौध्द्‌ इतिहास, बौध्द्‌ जीवनमूल्ये समजून घेण्याच्या दृष्टीने, जाणून घेण्याच्या दृष्टिने पालिभाषेला फार महत्त्व आहे. 
प्राचीन भारताचा इतिहास, राजकारण, अर्थकारण, समाजकारण, भूगोल, ज्ञान-विज्ञान, सांस्कृतिक देवान-घेवान इत्यादींना समजून 
घेण्याकरीता सुध्दा पालिभाषेच्या अध्ययनाचे महत्त्व आहे. सम्राट अशोकाच्या शिलालेखांचे महत्व व स्वरूप समजून घेण्याकरीता 
पालिभाषेचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. अशा अनेक दृष्टिने पालि भाषेच्या अध्ययनाचे महत्त्व लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने आपल्या 
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक अभ्यासक्रमामध्ये पालिभाषेच्या अध्ययनाला समाविष्ट केले ही बाब अतिशय महत्त्वाची आहे. 


पालिभाषेची जन्मभूमि असलेल्या मध्यकालीन भारतामध्ये पालिभाषेचे अध्ययन, अध्यापन, विलुप्त झालेले होते. परंतु आधुनिक 
भारतामध्ये बौध्द धम्माच्या पुनर्स्थापनेबरोबरच पालिभाषेच्या अध्ययन-अध्यापनाला महत्त्व प्राप्त झालेले आहे. या घटनेला वर्ष 
२०१२ मध्ये शंभर वर्ष पूर्ण होत आहे. म्हणजेच हे वर्ष आधुनिक भारतामध्ये महाराष्ट्रात पालि भाषेच्या अध्यपनाचे शताद्वी वर्ष आहे, ही 
बाब विशेष उल्लेखनीय आहे. असे म्हणता येईल. 


पालि भाषा ही प्राचीन भारतीय भाषा असून ती एक अभिजात भाषा आहे. कारण या भाषेमध्ये अतिशय महत्त्वाचे साहित्य आहे. 
त्यामुब्ठे या भाषेच्या अध्ययन व अध्यापकाला महत्त्व तर आहेच, शिवाय नौकरी व व्यक्तिगत प्रतिभा बाढविण्याच्या दृष्टिनेही या 
भाषेच्या अध्ययनाला महत्त्व आहे. आज जगामध्ये सर्वत्र या भाषेचे वेगवेगव्व्या दृष्टिनि अध्ययन होत असल्यामुब्ठे या भाषेच्या अध्ययनाने 
बच्याच प्रमाणात नोकच्यांची संधी सुध्दा निर्माण झालेली आहे. तसेच मानवी बंधनाना झुगारून समता, स्वातंत्रय, बंधुता व न्याय ही मुल्ये 
जोपासण्याचे महान कार्य पालि भाषेने केले आहे. यामुब्ठे पालिभाषेचा अभ्यास करण्यान्या वाचकाला त्याच्या कल्याणाची व जीवन 
जगण्याची उत्तम संहिता बनते. पालि भाषेच्या अध्यायनामुव्ठे बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय ' ही राष्ट्रभावना वृद्धींगत होते. मानव 
सर्व प्रकारच्या बंधनापासून मुक्त होतो. तो विकार मुक्त होतो. हेच या पालि साहित्याचे वैशिष्ट्य आहे म्हणून आजच्या विज्ञान युगात, 
सर्व क्षेत्रात या साहित्याचे अध्ययन-अध्यापन होणे अगत्याचे आहे. 


ब) 
तिपिटक 
विनयपिटक सुत्तपिटक अभिधम्मपिटक 
१) विनयपिटक 
सुत्तविभंग खन्‍्धक परिवार 
पाराजिक पाचित्तिय.  महावग्ग चुल्लुवग्ग 
२) सुत्तपिटक 


बनबाणर बाण बाण बाण | | | | 

4 २ रे है ५ 

दीघनिकाय मज्झिमनिकाय संयुत्तनिकाय अड्भुत्ततनिकाय खुद्कनिकाय 
खुद्कनिकायाचे भाग 

१) खुद्कपाठ, २) धम्मपद्‌, ३) उदान, ४) इतिवुत्तक, ५) सुत्तनिपात, ६) विमानवत्थु, ७) पेतवत्थु, ८) थेरगाथा, ९) थेरीगाथा, 
१०) जातक, ११) निद्देस, १२) पटिसम्भिदामग्ग, १३) अपदान, १४) बुध्दवंस, १५) चरियापिटक 


धम्मसंगणि विभंग धातुकधा. पुग्गलपज्जति कथावत्थु यमक पट्टान 


प्त 


पाठानुक्कमो 


गज्जो विभागों 
भाग-१ (पालि-संपूर्ण) 
आ.क्र. पाठाचे नाव 


दस उपासकगुणा . 

छ्ल्द्ह्क्ू ५५००० 

तनया सुखं ददाति 
पच्चुपकारकथा ... 

बोधिकथा ....... 

इत्थि पण्डिता होति . 

कलहो हि विनासमुलो 
उच्छड़जातकवण्णना . 

चीन देसिय पवासि-युवानच्वांग 
ततिय संगीति कथासंक्खेपो ..... 
राजसिरि साहुछत्तपति महाराजा . 


50 ८ 0७0 (५ (6 7 ७00 ८ ८४४७७ ७ ५:७७ ० 


० /० 


जाता 200 कक 
पटाचारा थेरीगाथा ....... 
को धम्मसारी ? .......... 
धम्मपद (पाठांतरासाठी 
सीलवत्थेरगाथा . 

इतिवुत्तक॑ ....... 
वट्टपोतक-चरियं 


हर 
हर 
रे 
है 
के 
६ 
9 
८ 


गोतम चरियं .... 


थुलवाचनं 


पज्चभेसज्जकथा ३ | । स्‍्‌ | ज्ः | 2 ) थे ॥| +++१++++१++++१++१++++१+१+१++++०+१++१++१+++१+१+१+१++१+०+०१+१+१+१+++१+१++१++१++++१+१+१+++++ 
पुण्णिका | ॒ ण | 2 ) ॥ थेरी र | +++++१+++१++*++++१+१+++++१+१+१++++१+*१+१++१++*१+१+१+१+१+++०++१+१+१++०+१++*१+१+१+१+++१+१++१+++०+०++ 


परिशिष्ट /परिसिट्ठ 


अ) पालि निबंधाचे विषय, (ब) टीपा. 
व्याकरण (१) नामरूपावली, (२) धातुरूपावली, (३) सन्धी, (४) समास, 
तोंडी परीक्षा आणि प्रश्नपत्रिकेचा आराखडा. 


इयत्ता - दहावी 
विषय - पालि (संयुक्त) 


पाठानुक्कमो 


गज्जपाठो 


भाग - २ (पालि - संयुक्त) 


सिप्पसुत्तं 

काका के आम 0 हि मा व 

ीलालिग सन रत की अर हम तर तक मी कक ली ५ मत श शनरम तह हक 

6 मा कल जम लि मम 

सुपत्तिद्डितो भिक्खूणी संघो . 
पिण्डपाता समसमफला 

बाबासाहेबो आंबेडकरो ... 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 


पज्जपाठो 


उत्तरा ्‌ रा थेरी र | +++++१++++++++१++++++१++१++++१+१+१+१+++१+++१+++++१+१+++++१++१++१++*१+१+१+१+१++१+++१+१+++++१++१+++++१++++++ 
सु ] भासितमाला ॥| | से | ्ु रे | || ल् | | +++१++१++++++++१+++++१+१+++०+०+१++++++१++१+१+१+++++०१+१++१+०+००१+१++१++०++१+१+१+++++१+०१+१++++०+०१+१++१++++++ 
मेत्तसुत्त | र | स्‌ | ् | +++१++१+++++०++१++१++००+++१++++++१+१++++०१+०१+१++१+++++१+१+१+++०++१++१+++००+०+०+१++१++००+१+१+१++++०५+१+०१+१+++००+०+०+१++१++०+०++++ 


परिसिट्ठ 
व्याकरण (पालि - संपूर्णचे व्याकरण पालि - संयुक्तसाठी देखील आहे). 
टीपा. 
तोंडी परीक्षा व प्रश्नपत्रिका आराखडा, 


८३ 
८६ 


ह 2 दस उपासकगुणा [| 


(प्रस्तुत पाठ पालि अनुपिटक साहित्यातील मिलिन्द पज्हो या ग्रंथामधून घेतला असून यामध्ये उपासकांच्या (विद्यार्थ्याच्या) 
अंगी कोणते गुण असावेत हे सांगितले आहे.) 


3, 


री, है| 


भ्-- 
५ ध्क् "रे 


“दस इमे, महाराजं, उपासकस्स उपासकगुणा। कतमे दस? इध, महाराज, उपासको सच्लेन समानसुखदुक्खो होति, 
धम्माधिपतेय्यो होति, यथाबलं संविभागरतो होति, जिनसासनं परिहानि दिस्वा अभिवड्डिया वायमति सम्मादिद्ठिको होति, 
अपगतको तूहलमझ्लिको जीवितहेतु पि न अज्ञ सत्थारं उद्दिति, कायिकं वाचसिकं चस्स रक्खितं होति, समग्गारामो होति 
समग्गरतो, अनुसूयको होति न च कुहनवसेन सासने चरति। बुद्ध सरणं गतो होति, धम्मं॑ सरणं गतो होति, सच्च॑ सरणं गतो 
होति। इमे खो, महाराज, दस उपासकस्स उपासकगुणा। 


(मिलिन्द पञ्हो - मेण्डकपज्हो ) 


[ शब्दार्थ / सहत्थ] 


उपासकस्स - उपासकाचे. अभिवष्टिया - वाढ होणे, वृद्धी होणे. 
गुणा (पु.) - सदूगुण, सम्मादिद्विको - सम्यक दृष्टी असणारा. 
यथाबल (क्रि.वि.) - शक्तिनुसार. कायिक - शारीरीक. 

संविभागर (पु.) - उदार, दानी. चरति (क्रि.) - हिंडणे, फिरणे. 
दिस्वा (पूर्व. क्रि.) - पाहुन. 


६5<:॥॥02। 2 22/22/2222 22 22 22 22 22 22 2222 22222 22 2 22 2 2 22 22 22 22 22 22 2222 2222 2222, 
प्रश्न १ : उपासकांच्या अंगी कोणते गुण असावेत? 
प्रश्न २ : उपासक कोणाला म्हणावे? 


प्रश्न ३ : तीन शरण कोणते? 
( . .) 


__ 


दन्तकट्ठ 8 


( दन्‍्तकट्ठ हा पाठ विनयपिटकातील चूब्व्व्वग्गपालिमधील खुद्दकवत्थुक्खन्धक॑ यामधून घेतलेला आहे. यामध्ये 
आरोग्याबाबत दक्ष राहण्याचा उपदेश तथागत बुद्ध आपल्या भिक्खूसंघाला देतात. दात स्वच्छ न करण्याचे पाच दोष आणि दात 
स्वच्छ करण्याचे पाच गुण कोणते असतात हे तथागतांनी आपल्या भिक्खू संघाला सांगितले आहेत.) 


तेन खो पन समयेन भिक्खू दन्तकट्ठ न खादन्ति। मुखं दुग्गन्धं होति। भगवतो एतमत्थं आरोचेसु। 


पज्चिमे, भिक्खवे, आदीनवा दन्तकट्ठस्स अखादने - १.अचक्खुस्सं, २. मुखं दुग्गन्धं होति, ३. रसहरणियो न विसुज्झन्ति, 
४. पित्त सेम्हं भत्त परियोनन्धति, ५. भत्तमस्स नच्छादेति - इमे खो, भिक्खवे, पञ्च आदीनवा दन्तकट्ठस्स अस्वादने। 


“पज्चिमे, भिक्खवे, अनिसंसा दन्‍्तकट्ठस्स खादने - १. चक्खुस्सं, २. मुखं न दुग्गन्धं होति, ३. रसहरणियो विसुज्झन्ति, 
४. पित्त सेम्हं भत्त न परियोनन्धति, ५. भत्तमस्स छादेति - इमे खो, भिक्खवे, पञ्च अनिसंसा दन्तकट्ठस्स खादने। 


अनुजानामि, भिक्खवे, दन्‍्तकटड ति। 


( विनयपिटके - चुल्लवग्ग ) 


दन्तकट्टं न खाद्दान्ति - दात स्वच्छ करीत नव्हते. 
मुख दुग्गन्धं होति - तोंडाची दुर्गधी येत होती. 
एतमत्थं - ही गोष्ट, 

आरोचेसुं - सांगितल्या गेली. 

आदीनवा - दोष. 

अचक्खुस्सं - पहायला सुंदर दिसत नाहीत. 


9९ (40% //4 


अभ्यास ४55४४ 


प्रबर 
० 


अ. खालील प्रश्नांची थोडक्यात उत्तरे लिहा. 


१, दन्तकड्ढं या पाठात कशासंबंधी उपदेश दिलेला आहे? 


रसहरणियो न विसुज्झन्ति - नस-नाडी स्वच्छ राहात नाहीत. 
पित्तंसेम्ह - पित्त, कफ. 

भत्त - जेवण, 

परियोनन्धति - (कण) चिटकणे. 

नच्छादेति - रूचकर लागत नाही. 

पञ्च - पाच. 


दन्‍्तकड्ठं पाठातील उपदेश कुणी व कुणास दिलेला आहे? 


२ 
३. दात स्वच्छ न करण्याचे पाच दोष कोणते? 
है 


. दात स्वच्छ करण्याचे पाच गुण कोणते? 


ब. खालील पालि प्रश्नांची पालिमध्ये उत्तरे लिहा. 


१. दन्तकट पश्चगुणनि कि? 


२. दन्तकट्ट न खादन्ति, कि आदीनवा अहोसि? 
३. दन्तकट्ट इदं पकरणस्मिं अस्स उपदेसो अत्थि? 


(3) 


३ तनया सुर ददाति 8] 
228 


““तनय॑ तनया सु, सुखं ददाति द्विसु गेहन्ति 
(मुलापेक्षा मुलगी बरी, सुख देते दोन्ही घरी) 

(इ.स. पूर्व ५०० मध्ये जेय्हा तथागत हे श्रावस्ती मधील मिगारमातेच्या पुर्वाराम विहारात विहार करीत होते. तेव्हा 
कोसलराज प्रसेनजित यांच्या मछ्लिकादेवी (राणी)ला मुलगी झाली असे कव्ठल्यानंतर, राजा प्रसेनजितला खिन्न वाटले. त्यावेव्डी 
तथागताने राजा प्रसेनजित यांना उपदेश केला. ते म्हणाले. ' मुलापेक्षा मुलगी बरी, सुख देते दोन्ही घरी. 

या पाठ्य घटकातुन आधुनिक काव्ठत होणाच्या स्त्री भ्रूण हत्या विषयक ज्वलंत प्रश्नाचे सामाजिक दृष्टिकोणातून उद्बोधक 
उपदेश तथागताने केलेले आहे.) 


_सावत्थि निदानं। अथ खो रज्ञा पसेनदि कोसलो येन तथागतो तेनुपसह्लमि; उपसझ्मित्वा तथागतो अभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि। अथ खो अज्ञतरो पुरिसो येन रज्ञा पसेनदि कोसलो तेनुपसह्ृृमि; उपसझ्ममित्वा र|ज्ञो पसेनदिस्स 
कोसलस्स उपकण्णके आरोचेसि- मल्लिकादेवी, धीतरं विजाता  ति। एवं वुत्ते, रज्आा पसेनदि कोसलो अनत्तमनो अहोसि। 

अथ खो तथागतो राजानं पसेनदि कोसलं अनत्तमनतं विदित्वा ताय॑ं वेलायं इमा गाथायो अभासि- 

*“इत्थि पि हि एकच्चिया, सेय्या पोस जनाधिपं। 
मेधाविनी सीलवती, सस्सुदेवा पतिब्बता।। 
तस्सा यो जायति पोसो, सुरो होति दिसम्पति। 
तादिसा सुभगिया पुत्तो, रज्ज॑ पि अनुसासती  ति।। 
(संदर्भ - मह्लिकासुत्त - संयुत्तनिकाय पालि भाग - १, पान ८५) 


[ शब्दार्थ / सद्ृत्थ ) 


निदान - निदान, भूमिका. इमा - हा. 

अज्ञतरो - अन्य. सेय्या - अधिक श्रेष्ठ. 

धीतरं - मुलगी. मेधावी - बुध्दिमान. 

ताय॑ - रक्षण, सांभाठ करणे, सीलवती - शीलवान. 

इत्थी - स्त्री. सस्सुदेवा - सासच्याची सेवा करणारी. 
पोस (वि)- सांभावणारा. पतिब्बता - पतिब्रता. 

रज्ञा - राजा. जायति - उत्पन्न होतो. 

उपकण्णक - गुप्तपणे ऐकणार. सुरो - पराक्रमी, लढवय्या. 

विजाता - आई, जननी. दिसम्पति - दिव्यसम्पति, राजा नरेश. 
वेलायं - वेव्ठी, समयी. तादिसा - त्यासारखा. 

एकच्चिया - एकत्र, समुदाय. सुभगिया - सौभाग्यपूर्ण, सुदैवी. 
जनाधिपं - निर्माती. अनुसासति - उपदेश करणारा. 
निस्रीदि - बसला. तनय - मुलगा. 

आरोचेसि - सुचित केले, सांगितले. तनया - स्वतःची मुलगी. 


अनत्तमनो - असंतष्ट, 
2६ %६ ३६ ४६ ४६ ४६ ४६ ४६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ ३६ २६ २६ २६ ३२६ ३६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २६ २३६ २३६ २६ 
स्वाध्याय थ्ररर /# 5 /#5 /# 5 /# 5 /# 5 ८, शी के %4₹ /ै# 5 /0 5 4 ) ४ /# 5 %4₹ /# 5 /# 5 “७5 /# 5 /#5 /# 5 /#5 /# 5 ५4२ 7 अर 3९५३३ 0 %4₹ /# 5 /#5 /# 5 /७ 5 /#5 /# 5 /0 5५ 


१. मुलापेक्षा मुलगी बरी या विषयी थोडक्यात लिहा. 000 


है. 


ह। पच्चुपकारकथा 


(या कथेत उपकारांची फेड परोपकाराने कशी केली जाते याचे वर्णन आहे. रोगजर्जर झालेला कुत्रा, ब्राह्मणाने त्याला 
रोगमुक्त केल्यावर त्या उपकाराची फेड तो त्याचा जीव वाचवून करतो. उलट ब्राह्मणाची पत्नी त्याच्या जीवावर उठते. अनेकदा 
माणसापेक्षा पशुच अधिक प्रामाणिकपणाने वागतो याचे वर्णन यात आलेले आहे.) 


“प्न्क्षे घर 0) च 
८8७ 


जम्बुदीपे चन्दभागा नाम नदीतीरे होमगामं नाम अत्थि। तस्मि एको मरूतो नाम ब्राह्मणो पटिवसति। तदा सो वोहारत्थाय 
तक्कसिल॑ गन्त्वा गेह आगच्छन्तो अन्तरामग्गे एकाय सालाय कुट्टरोगातुरं सुनखं दिस्वा तस्मिं कारूड्जेन नीव्ठवल्लि तक्कम्बिलेन 
मद्दित्वा पायेसि। सुनखो वृपसन्तरोगो पाकतिको हुत्वा ब्राह्मणेन अत्तनो कतूपकारं सल्लक्खेन्तो तेनेव सद्धि अगमासि । अपरभागे 
ब्राह्मणस्स भरिया गब्भ पटिलभि। ताय विजायनकाले दारको तिरियं पतित्वा अन्तोगब्भे येव मतो। 

तदा त॑ सत्थेन खण्डाखण्डिक छिन्दित्वा नीहरिंसु। अथ ब्राह्मणो त॑ दिस्वा निब्बिन्नददयों घरावासं पहाय इसिपब्बज्जं 
पब्बजित्वा अरञ्जे विहरति। अथस्स भरिया अज्ञेन सध्दिं संवसन्ती अय॑ म॑ पहाय पब्बजितो ति ब्राह्मणे पदुट्डचित्ता - भो ! 
'ब्राह्मणं मारहींति सामिकेन सद्धि मन्तेसि। तेसं मन्तर्ण सुनखो सुत्वा ब्राह्मणेनेव स्दिं चरति। 

अथेक दिवसं तस्सा सामिको तापसं मारेस्सामी ति धनुकलापं गहेत्वा निक्खमि। तदा तापसो फलाफलत्थाय अरज्यं 
गतो। सुनखो अस्समे एवं ओहीयि। पुरिसो तापसस्स आगमनमग्गं ओलोकेन्तो गच्छन्तरे निलीनो अच्छि। सुनखो तस्स पमाद्द 
ओलोकेत्वा धनुनो गुणं खादित्वा छिन्दि। सो पुन गुणं पाकतिक कत्वा आरोपेसि। एवं सो आरोपितं आरोपित खादंतेव। 

अथ खो पापपुरिसो तापसस्स आगमन जत्वा त॑ मारेस्सामी' ति धनुना स्ध्दि अगमासि। अथस्स सुनखो पादे डंसित्वा 
पातेत्वा तस्स मुखं खादित्वा दुब्बलं कत्वा भुंडकारमकासि। एवं हि सप्पुरिसा अत्तनो उपकारकान पच्चुपकारं करोन्ति। 

(जातक अट्टकथा) 


[ शब्दार्थ / सहत्थ ] 


चन्दभागा - (ना.) चन्द्रभागा नदी (चिनाब). खादित्वा - खाऊन. 
बोहार - (ना.) व्यापार, तापसस्स - तपस्वीचे. 
तक्कम्बिल - (ना.) आंबट ताक. दुब्बलं - दुर्बल, 
निब्बिन्नहदयो - उद्विग्नहरदय. भरिया - पत्नी. 
मनन्‍्त - कट रचणे, सल्ला देणे. तक्कसिलं गन्त्वा - तक्षशिलेला जाऊन. 
धनुकलाप - धनुष्यबाण. नीलवबल्ली - नीलवर्ण लता. 
कतूपकारं - उपकृत करणारा. अरज्ञगत - जंगलामध्ये गेलेला. 
गहेत्वा - घेऊन. दारको - मुलगा. 
आरोपित - दोष लावल्या गेलेला. सुत्वा - ऐकून. 
पच्चुपकार - प्रत्युपकार, त्याच्या प्रती उपकार. कत्वा - करून, 

स्वाध्याय 


प्रश्न ९ .खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 
१. कुत्र्याने परोपकाराची परतफेड कशाप्रकारे केली ? 
२. “पच्चुपकारकथा _ या पाठाचा बोध स्पष्ट करा ? 


प्रश्न २.खालील पालि वाकक्‍यांचे घटनानुक्रमाने फेरमांडणी करा. 
१. तदा सो वोहारत्थाय तक्कसिल॑ गन्ता गेहं आगच्छन्तो। 

तस्मिं कारूज्जेन नीलवल्लि तक्कम्बिलेन मद्दित्वा पायेसि। 

तस्मिं एको मरूतो नाम ब्राह्मणो पटिवसति। 

जम्बुदीपे चन्दभागा नाम नदीतीरे होमगाम॑ नाम अत्थि। 


>> ० «० “० 


अन्तरामग्गे एकाय सालाय कुट्टरोगातुरं सुन दिस्वा। 


(3) 


५ बोधिकथा रह 


(विनय पिटकाच्या महावग्गातील महाक्खन्धकामध्ये बोधिकथा आलेली आहे. 'बोधिकथा' म्हणजेच तथागत 
बुद्धाच्या बोधिप्राप्तीसंबंधीची कथा होय. या बोधिकथेमध्ये तथागत बुद्धाच्या बुद्धृत्व प्राप्तीपासून धम्मचक्क पवत्तनापर्य॑तचे 
अनेक प्रसंग आलेले आहेत. या बोधिकथेत बुद्धाला अनुभवास आलेले, बुद्धाने जाणलेले प्रतित्यसमुत्पादाचे अनुलोम व 
पटिलोम पद्धतीने विवेचन करण्यात आलेले आहे.) 


५९ ३५ ४4 इ है ग्प 


ही 
: “9 चर 
है: 4) 
१९ ४ / 

>>2 3 | ॥॥ 
की से 


*  ->४ शर्टआ 4 ८ ऑन ८आ “उप पक 3 


तेन समयेन बुद्धो भगवा उरुवेलायं विहरति नज्जा नेरञ्जाय तीरे बोधिरूक्खमूले पठमाभिसम्बुद्धों। अथ खो भगवा 
बोधिरुक्खमूले सत्ताहं एकपल्लड्जेन निसीदि विमुत्तिसुखपटिसंवेदी। अथ खो भगवा रत्तिया पठम॑ याम॑ पटिच्चसमुप्पादं अनुलोमपटिलोम॑ 
मनसाकासि - “अविज्ञापच्चया सल्भारा, सल्लारपच्चया विज्ञाणं, विज्ञाणपच्चया नामरूपं, नामरूपपच्चया सव्ठायतनं, 
सव्ठायतनपच्चया फस्सो, फस्सपच्चया वेदना, वेदना पच्चया तण्हा, तण्हापच्चया उपादानं, उपादानपच्चया भवो, भवपच्चया 
जाति, जातिपच्चया जरामरणं सोकपरिदेवदुक्खदोमनस्सुपायासा सम्भवन्ति - एवमेत्तस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स समुदयो 
होति। 

अविज्ञाय त्वेव असेसविरागनिरोधा सल्लारनिरोधो, सल्लारनिरोधा विज्ञाणनिरोधो, विज्ञाणनिरोधा नामरूपनिरोधो, 
नामरूपनिरोधा सव्ठायतननिरोधो, सव्ठायतननिरोधा फस्सनिरोधो, फस्सनिरोधा वेदना निरोधो, वेदनानिरोधा तण्हानिरोधो, 
तण्हानिरोधा उपादाननिरोधो, उपादाननिरोधा भवनिरोधो, भवनिरोधा जातिनिरोधो, जातिनिरोधा जरामरणं सोकपरिदेवदुक्ख 
दोमनस्सुपायासा निरुज्ञन्ति - एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती / ति। 


| 


अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय॑ वेलायं इम॑ उदानं उदानेसि - 
“यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा। 
आतापिनो झायतो ब्राह्मणस्स। 
अथस्स क्ल्ला वपयन्ति सब्बा। 
यतो पजानाति सहेतुधरम्म  ति॥ 


(संखित्त - पिटक, पठमोभागो, 
संसोधको : डॉ. नथमल टाटिया 
महाखन्धकं : बोधिकथा) 


। जब्दार्थ / सहत्थ | 


अनुलोम (वि. ) - सरत्ठक्रमाने. 

पटिलोम (वि.) - विरूद्धक्रमाने. 

अविज्ा (स्त्री.) - अविद्या. 

पच्चय (पु.) - हेतु, कारण, उद्देश, आवश्यकता. 
सझ्ढार (पु.) - संस्कार. 

विज्ञाण (नपु.) - विज्ञान, चेतना. 

नाम (नपु.) - नाम, व्यक्तित्वाचा चैतिसिक भाग. 
सव्ठायतन (न.) - डोव्ठा, कान, नाक इत्यादी सहा इन्द्रिये. 
फस्स (पु.) - स्पर्श. 

वेदना (स्त्री) - पिडा, इन्दियजनित अनुभुती. 
तण्हा (स्त्री) - तृष्णा. 

उपादान (नपु.) - आसक्ती. 


स्वाध्याय 


भव (पु.) - अस्तित्व, संसार. 

जाति (स्त्री.) - जन्म, जाति (वंश-परंपरा). 
जरा (स्त्री.) - म्हातारपण, वृध्दत्व, 

मरण (नपु.) - मृत्यु. 

सोमनस्स (नपु.) - असंतोष, चैतसिक दुक्ख, 
उपायास (पु.) - चिन्ता, दुक्ख, पश्चाताप. 
एवमेव (अव्यय) - अशाप्रकारे, 

केवव्ठ (वि.) - संपूर्ण, समस्त. 

समुदय (पु.) - उत्पत्ती, 

यदा (क्रि. वि.) - जेव्हा. 

पातुभवति (वि.) - प्रयत्नशील. 


प्रश्न १९. दिलेली वाक्य पाठातील घटनाक्रमानुसार पुन्हा लिहा. 


अथस्स कब्जा वपयन्ति सब्बा, यतो पजानाति सहेतुधम्म ति। 

अथ खो भगवा रत्तिया पठम॑ याम॑ पटिच्चसमुप्पादं अनुलोम पटिलोमं मनसाकासि । 
एवमेतस्स केवलस्स दुक्खक्खन्धस्स निरोधो होती ति। 

अथ खो भगवा बोधिरूक्खमूले सत्ताहं एकपल्लंल्ेन निसीदि विमुत्तिसुखं पटिसंवेदी। 
यदा हवे पातुभवन्ति धम्मा आतापिनो झायतो ब्राह्मणस्स। 


>>. ०: «० »>०0 “७ 


प्रश्न २ जोड्या लावा - 


“अ' गट “ब गट 
१. बुद्धो भगवा १. निरोधो होती ति 
२. अविज्ञापच्चया सल्लारा २. उरुवेलायं विहरति 
३. बोधिरूक्खमूले सत्ताहं ३. सझ्जारपञ्चया विज्ञाण 
४. दुक्खक्खन्धस्स ४. पठमाभिसम्बुद्धो 


प्रश्न ३ तथागत बुद्धाने सांगितलेली बारा निदानांची साखव्डी स्पष्ट करा. 


( 


( एतदग्गं भिक्खवे, मम साविकानं भिक्खुनीनं खिप्पभिज्ञानं यदिदं भद्दा कुण्डलकेसा * म्हणजे भद्या कुण्डलकेसा सर्व 
भिक्खुनीमध्ये अग्र साविका आहे, असे उद्गार बुद्धाने तिच्या बद्ूल काढले. तसेच स्त्री सुद्धा हुशार असते' असे तिच्या 
वयाच्या १६-१७ व्या वर्षी धीट वागण्याकडे बघून लक्ष्यात येते. ते या पाठात सांगण्यात आले आहे. 

वयाच्या सोब्ठव्या वर्षी चोराच्या प्रेमात पडून, वडीलांकडे हट्ट करून, भद्दा चोराबरोबर लग्न करते आणि त्याची मनोभावे 
सेवा करते. पण चोराच्या मनात मोह असतो तो तीच्या दागिन्यांचा, दागिन्योसाठी तीचा जीव घेण्याचा प्रयत्न करतो व भद्दा तो 
प्रयत्न कसा हाणुन पाडते त्याची ही कथा आहे. हे स्त्री शक्तीचे एक उत्तम उदाहरण आहे.) 


भद्दा तिस्सा महता परिवारेन वड्डमाना वयप्पत्ता, तस्मिंयेव नगरे पुरोहितस्स पुत्त सन्तुक नाम चोरं सहोड़ं गहेत्वा राजाणाय 
नगरगुत्तिकेन मारेतुं आघातनं निय्यमानं, सीहपज्जरेन ओलोकेन्ती दिस्वा पटिबध्दचित्ता हुत्वा सचे त॑ं लभामि, जीवीस्सामि; 
नो चे मरिस्सामीति सयने अधोमुखी निपज्ि। 


अथस्सा पिता त॑ पवत्तिं सुत्वा एकधीतुताय बलवसिनेहो सहस्सलज्ञं दत्वा उपायेनेव चोरं विस्सज्जापेत्वा गन्धोदकेन 
नहापेत्वा सब्बाभरण पटिमण्डितं कारेत्वा पासादं पेसेसि। भद्दापि परिपुण्णमनोरथा अतिरेकालझ्लरिन अलझ्जरित्वा त॑ परिचरति। 
सत्तुको कतिपाहं वीतिनामेत्वा तस्सा आभरणेसु उप्पन्नलोभो भद्दे, अहं नगरगुत्तिकेन गहितमत्तोव चोरपपाते अधिवत्थाय 


१० 


देवताय _ सचाहं जीवित लभामि, तुय्हं बलिकम्म॑ उपसंहरिस्सामी ” ति पत्थनं आयाचिं, तस्मा बलिकम्मं सज्जापेहीति। 

सा  तस्स मन पुरेस्सामी _ ति बलिकम्मं सज्जापेत्वा सब्बाभरणविभुसिता सामिकेन सध्दिं एक यानं अभिरूय्ह ' देवताय 
बलिकम्मं करिस्सामी  ति चोरपपातं अभिरूहितुं आरध्दा। 

सत्तुको चिन्तेसि- सब्बेसु अभिरूहन्तेसु इमिस्सा आभरणं गहेतुं न सक्का  ति परिवारजन तत्थेव ठपेत्वा तमेव बलिभाजन 
गाहापेत्वा पब्बतं अभिरूहन्तो तायसद्धि पियकथ न कथेसि। सा इज्जितेनेव तस्साधिप्पायं अज्ञासि। सत्तुको, भद्दे, तव उत्तरसाटक॑ 
ओमुज्चित्वा कायारूब्हपसाधनं भण्डिक॑ करोहि ति। सा, _सामि, मय्हं को अपराधो ति? कि नु म॑ बाले, बलि 
कम्मत्थं आगतो ति सज्ञजं करोसि? बलिकम्मापदेसेन पन तब आभरणं गहेतुं आगतो ति। कस्स पन, अय्य, पसाधनं, कस्स 
अह' न्ति ? नाहं एतं विभागं जानामी  ति। 

होतु, अय्य, एक पन मे अधिप्पायं पुरेहि, अलझ्ञतनियामेन च आलिज्नितुं देहीति। सो "साधु ति सम्पटिच्छि। सा 
तेन सम्पटिच्छितभावं जत्वा पुरतो आलिकन्नित्वा पच्छतो आलिब्लन्ती विय पब्बतपपाते पातेसि। सो पतित्वा चुण्णविचुण्णं 
अहोसि। ताय कत॑ अच्छरियं दिस्वा पब्बते अधिवत्था देवता कोसछ्ल॑ विभावेन्ती इमा गाथा अभासि- 

“न हि सब्बेसु ठानेसु, पुरिसो होति पण्डितो। 

इत्थीपि पण्डिता होति, तत्थ तत्थ विचक्खणा।। 

न हि सब्बेसु ठानेसु, पुरिसो होति पण्डितो। 

इत्थीपि पण्डिता होति, लहूं अत्थविचिन्तिका ” ति।। 


संदर्भ - थेरीगाथा अट्टकथा - पश्चकनिपातो - 
(भद्दाकुण्डलकेसाथेरी - आवश्यक फेरफार करून) 


वट्टमाना - वाढण्यायोग्य, चारेपपातं - कडेलोट. 

वयप्पत्ता - विवाहयोग्य / वयप्राप्त. आरध्दा - आरंभ केला. 

राजाणाय - राजाह्ञेने. ओमुशित्वा - वस्त्र फेडणे, सोडून टाकणे. 
पटिबध्दचित्ता - आसक्त, मोहित. कायारूव्व्वपसाधनं - शरीराची सजावट. 
बलवसिनेहों - अतिशय स्नेह. आभरणं - अलंकार. 

सहस्सलज्ञं - हजारोची लाच. पसाधन - सजावट, 

गन्धोदकेन - सुगंधीत पाण्याने. आलिड़्रिन्ती - आलींगन. 
अतिरेकालझ्वरेन - खुप जास्त अलंकाराने. विभावेन्ती - बुध्दिवन्त. 

वीतिनामेत्वा - वेव्ठ घालवून, उशीर करून. 'विचक्खणा - दृष्टीक्षेप करणे. 
नगरगुत्तिकेन - नगराध्यक्ष, नगराधिपति. अत्थविचिन्तिका - अर्थबोध घेणे. 
बलिकम्मं - बढ्ठी देणे, आहुति. 


स्वाध्याय 


१) 


हे) 


58, 


प्रश्नांची उत्तरे लिहा : 

अ) भद्दा चोराच्या प्रेमात कशी पडली ? 
ब) भद्दाच्या हुशारीचे वर्णन करा ? 
प्रश्नांची उत्तर पालि भाषेत लिहा : 

अ) चोरस्स नाम कि अत्थि? 

ब) सत्तुको लोभो किदि्सा होति ? 
सन्धि विग्रह करा : 

इत्थिपि, गन्धोदकेन, गहितमत्तोव 


१२ 


(3) 


| 8 कलहो हि विनासमुलो कह 


(प्रस्तृत पाठ खुदकनिकायतील जातक या ग्रंथातून घेतलेला आहे. संघटनेत सामर्थ्य व विजय अंतर्भुत असतो. संघठितांचा 
पराभव किंवा विनाश अशक्य असतो परंतु संघटन नसेल, परस्परात कलहभावना असेल तर विनाश अटब्ठ समजला पाहिजे. हा 
विचार प्रस्तूत कथेतून व्यक्त केलेला आहे.) 


अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्ज॑ कारेन्ते बोधिसत्तो वट्टकयोनियं निब्बतित्वा अनेक वट्टकसहस्स परिवारों अरज्जे वसति। 
तदा एको वट्टकलुद्दको तेसं वसनद्ठानं गन्त्वा वट्टकवस्सिक कत्वा तेसं सन्निपतितभावं जत्वा, तेसं उपरि जाल॑ खिपित्वा, 
परियन्तेसु महन्तो सब्बे एकतो कत्वा पच्छि पूरेत्वा, घरं गन्त्वा, ते विकिणित्वा, तेन मूलेन जीविक कप्पेति। 


अथेक दिवसं बोधिसत्तो ते वड्ठके आह - ' अयं साकुणिको अम्हाक॑ जातके विनासं पापेति, अहं एक उपाय॑ जानामि, येनेस 
अम्हे गण्हितुं न सिक्खिस्सति। इतोदानि पट्टाय एतेन तुम्हाक॑ उपरिजाले खित्तमत्ते एकेको एकेकस्मि जालक्खिके सीसं ठपेत्वा, 
जाल॑ उक्खिपित्वा, इच्छितट्ठानं हरित्वा एकस्मिं कण्टगुम्बे पक्खिपथ। एवं सन्ते हेद्डा तेन तेन ठानेन पलायिस्सामा ति। ते सब्बे 
साधु 'ति पटिसुणिसु । 

दुतियदिवसे उपरिजाले खित्ते ते बोधिसत्तेन वुत्तनयेन जाल॑ उक्खिपित्वा, एकस्मिं कण्टगुम्बे खिपित्वा, सं हेड्टाभागेन ततो 
ततो पलायिसु। साकुणिकस्स गुम्बतो जाल॑ मोचेन्तस्सेव विकालो जातो, सो तुच्छहथो व अगमासि। पुनदिवसतो पट्टय पि ते 
वट्टका तथेव करोन्ति। सो पि याव सुरियत्थज्लमना जालमेव मोचेन्तो किश्चि अलभित्वा तुच्छहत्थो गेहं गच्छति। 


श्र 


अथस्स भरिया कुज्झित्वा ''त्वं दिवसे दिवसे तुच्छहत्थो आगच्छसि, अज्ञपि ते बहि पोसितब्बट्टानं अत्थि मज्जेति आह। 
साकुणिको - भद्दे! मम अज्जं पोसितबद्टानं नत्थि, अपि च खो पन ते वट्ठका समग्गा ह॒त्वा चरन्ति, मया खित्तमत्ते जालं आदाय 
कण्टकगुम्बे खिपित्वा गच्छन्ति। न खो पन ते सब्बकालमेव सम्मोदमाना विहरिस्सन्ति। त्वं मा चिन्तयि, यदा ते विवादमाप- 
निस्सन्ति तदा ते सब्बेव आदाय तव मुख हासयमानो आगच्छिस्सामी  ति वत्वा भरियाय इमं गाथमाह - 

सम्मोदमाना गच्छन्ति, जालमादाय पक्खिणो। 

यदा ते विवदिस्सन्ति, ते एहिन्ति मे वसति।। 

तत्थ यदा ते विवदिस्सन्ती ति यस्मिं काले ते बड्टका नाना लध्दिका नानागाह। हुत्वा विवदिस्सन्ति कलहं करिस्सन्ती ति 
अत्थो। तदा एहिं ति मे बसे ति तस्मिं काले सब्बेपि ते मम वस॑ं आगच्छिस्सन्ति। अथाहं ते गहेत्वा, तव मुख हासेन्तो 
आगच्छिस्सामी ति भरियं समस्सासेसि। 

कतिपाहस्सेव पन अच्चयेन एको वट्टको गोचरभूमिं, ओतरन्तो असल्लक्खेत्वा, अज्जस्स सीस॑ अक्कमि, इतरो को म॑ सीसे 
अक्कमी 'ति कुज्झि | अहं असल्लक्खेत्वा अक्कमि, मा कुज्झी ति वुत्तेपि कुज्झि येव। ते पुनप्पुनं कथेन्ता, त्वमेव मज्जे जाल॑ 
उक्खिपसी ति अज्ञमज्ञं विवादं करिंसु तेसु विवादन्तेसु बोधिसत्तो चिन्तेसि, - ' विवादके सोत्थिभावो नाम नत्थि, इदानेव ते 
जाल॑ न उक्खिपिस्सन्ति, ततो महन्तं विनासं पापुणिस्सन्ति, साकुणिको ओकासं लभिस्सति, मया इमस्मिं ठाने न सक्का वसितुंति । 
सो अत्तनो परिसं आदाय अज्ञत्थ गतो। 

साकुणिको पि खो कतिपाहच्चयेन आगन्त्वा वत्तवस्सितं बसित्वा, तेसं सन्निपतितानं उपरी जाल॑ खिपि। अथेको बड्ठको - 
“'तुय्हं किर जाल॑ उक्खिपन्तस्सेव मत्थके लोमानि पतितानि इदानि उक्खिपाति  आह। अपरो ' तुय्हं किर जाल॑ उक्खिपन्तस्सेव 
द्विसु पक्खेसु पत्तानि पतितानि, इदानि उक्खिपाति  आह। इति तेसं त्वं उक्खिपं त्वं उक्खिपाति वदन्‍्तानेव साकुणिको जाल॑ 
उक्खिपित्वा, सब्बेव ते एकतो कत्वा पच्छि पूरेत्वा भरियं हासयमानो गेह अगमासि। 

(सम्मोदमान जातक) 


[ जशब्दार्थ / सदृत्थ ] 


वट्टकयोनि - लावा पक्ष्याची जात. साकुणिक - पक्षी पकडणारा. 

निब्बत्तति (क्रि.) - उप्तन्न होणे,जन्मणे, कण्टकगुम्बं - काटेरी झूडुप. 

अनेक वट्टक सहस्स परिवारों - हजारो लावा पक्ष्यांचा समूह. वुत्तनयेनेव (वृत्त+नयेन+एव) - सांगितलेल्या प्रकारानेच, 
वट्टक लुद्क - लावे पकडणारा. मोचेत्वा (पू. क्रि.) - मोकल्ठे करून, मुक्त करून, सुटका कखून. 
वसनद्टानं (नपु.) - राहण्याची जागा - ठिकाण. उक्खिपित्वा (पू.क्रि.) - वर उचलून. 

सन्निपतित (कृ.) - एकत्र येवून, गोव्ठा होवून. मत्थक (पू.) - मस्तक, शिर, डोके. 

विकिणित्वा (पू.क्रि.) - विकून . 


श्ढें 


स्वाध्याय 


प्रश्न १ खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 


१. बोधिसत्वाने आपल्या बांधवांना शिकान्याच्या तावडीत न सापडण्याचा कोणता उपाय सांगितला ? 
२, 


असंघटितपणाचा दुष्परिणाम थोडक्यात स्पष्ट करा, 


प्रश्न २? संधी विग्रह करा - 


५ 
२५ 
३. 


सोपि. 
जालमेव. 
उक्खिपाति. 


प्रश्न ३ खालील क्रियापदांची रूपे ओछखा - 


कट 


र 
३. 
है 


करिस्सन्ति. 
जानामि. 
लभिस्सन्ति. 
गच्छन्ति. 


श्ण 


( 


८ 2] उच्छड़जातकवण्णना कह 


कोशल राष्ट्रात राहणान्या तीन लोकांना राजाचे शिपाई पकडून बंदिस्त करतात. तेव्हा एक स्त्री राजवाड्यासमोर म्हणते की, 
“गला आच्छादन द्या” अशी याचना करते. तेव्हा तिला राजाने आच्छादन देण्यास सांगितले. परंतु तीने ते नाकारून मला 
स्वामीरूपी आच्छादन द्या' असे म्हटले. राजाने तिला विचारले की, पकडलेल्या लोकांत तुझा पती, भाऊ व पुत्र यापैकी 
तू कोणाची इच्छा करतेस असे विचारले, तेव्हा ती म्हणाली की, महाराज मला भाऊ द्या. राजाने कारण विचारले तेव्हा तिने 
पती, मुलगा मिव्ठणे सुलभ आहे, परंतु आईवडिल मृत पावल्यामुव्ठे भाऊ मिठ् णे कठिण आहे म्हणून मला भाऊ द्या. राजाने 
तिच्या बुद्धिचातुर्यावर संतुष्ट होऊन त्या तिघांनाही बंदीतून सोडून दिले. 


एकस्मिं हि समये कोसलरड्रे तयो जना अज्ञतरस्मिं अटविमुखे कसन्ति। तस्मिं समये अन्तो अटवियं चोरा मनुस्से विलुम्पित्वा 
पलारयिंसु । ते च चोरे परियेसित्वा अपस्सन्ता त॑ ड्रानं आगन्त्वा, तुम्हे अटवियं विलुम्पित्वा, इदानि कस्सका विय होथाति, ते 
चोरा इमे  ति बन्धिता, अनेत्वा, कोसलरज्ञो अदंसु। अथेका इत्थी आगन्त्वा, 'अच्छादन॑ं मे देथ, अच्छादन मे देथा  ति 
परिदेवन्ती पुनप्पनं राजनिवेसनं परियाति। राजा तस्सा सं सुत्वा, “गच्छथ, देहि इमिस्सा अच्छादन  ति। मनुस्सा साटक॑ 
गहेत्वा अदंसु। सा त॑ दिस्वा, ' नाहं एतं अवच्छादनं याचामी ', सामिकच्छादनं याचामी 'ति आह। मनुस्सा गन्त्वा रज्ञो 
आरोचर्यिसु “न किरेसा इद अच्छादनं कथेति, सामिकच्छादनं कथेती 'ति। अथ न॑ राजा पक्कोसापेत्वा, त्वं किर सामिकच्छादन॑ 
याचसी ति पुच्छि। आम देव, इत्थिया हि सामिको अच्छादनं नाम, सामिकेहि असति सहस्समूलक पि साटकं निवत्था इत्थी 
नग्गा येव नाम। इमस्स पनत्थस्स साधनत्थे- 
“नग्गा नदी अनुदका, नग्गं रट्टं अराजकं। 
इत्थी पि विधवा नग्गा, यस्सा पि दस भातरो ति।। 
इदं सुत्त आहरितब्बं । 
राजा तस्सा पसन्नो, ' इमे ते तयो जना के होन्ती ति पुच्छि। एको मे देव सामिको, एको भाता, एको पुत्तो ति। राजा  अहं 
ते तुड्ठी, इमेसु तीसु एक देमि, कतरं इच्छसी ? ति पुच्छि। सा आह, ' अहं देव जीवमाना एक सामिक॑ लभिस्सामी, पुत्त पि 
लभिस्सामि, येव, माता पितुन॑ मे मतत्ता भाता व दुल्लभो, भातर मे देहि देवा ति। राजा तुस्सित्वा, तयो पि विस्सज्जेसि। एवं त॑ 
एकिकं निस्साय ते तयो जना दुक्खतो मुत्ता। तं कारणं भिक्‍्खुसंघे पाकर्ट जातं। अथेक दिवसं भिक्खू धम्मसभाय सन्निपतिता, 
आवुसो एक इत्थि निस्साय तयो जना दुक्खतो मुत्ता ति तस्सा गुणकथाय निसीदिसुं। सत्था आगत्वा, काय नुत्थ भिक्खवे 
एतरहि कथाय सन्निसिन्ना  ति पुच्छित्वा, इमाय नामा ति वुत्ते, न भिक्खवे, एसा इत्थी इदानेव ते तयो जने दुक्खा मोचेति 
पुब्बे पि मोचेसि येवा  ति तत्वा अतितं आहरि। 
अतीते वाराणसियं ब्रम्हद्त्ते रजं कारेन्ते तयो जना अटविमुखे कसन्ती ति सब्बं पुरिमसदिसमेव। तदा पन रज्ञा,  तीसु जनेसु के 
इच्छसी ?  ति वुत्तेसा आह - . तयो पि दातुं न सक्कोथ देवा? “ति। आम, न सक्कोमी ति। सचे तयो दातु न सक्कोथ भातर मे देथा 
ति । पुत्त वा सामिक॑ वा गण्ह, कि ते भातरा ति च वुत्ता, ' एते नाम देव सुलभा, माता पन दुल्लभो ति वत्वा इमं गाथमाह - 
उच्छड़े देव मे पुत्तो, पथे धावन्तिया पति। 
तं च देस न पस्सामि, यसो सोदरिय मानयेती  ति 
राजा, ' सच्चं एसा वदती  ति तट्डचित्तो तयो पि जने बन्धनागारतो आनेत्वा अदासि। सा तयो पि ते गहेत्वा गता। 
जातकअट्टकथा - पठमो भागों 
नवनालन्दा महाविहार - गन्थमाला 


शजब्दार्थ / सहत्थ 


अटवि (स्त्री) - अर्ण्य, जंगल, अदसुं (क्रि.) - दिलेत. 
अज्ञतर्रास्मेंह् (पु.) - अन्यतर, दुसच्या, देथा (क्रि.) - द्यावेत. 
कसन्ति (स्त्री.) - शेती करतात. परिदेवन्ती (क्रि.) - रडणे, ओरडणे, आक्रोश करणे. 
विलुम्पित्वा (कृ) - चोरून, लूटुन. परियाति (क्रि.) - चोहीकडे फिरणे, 
पलायिंसु (क्रि.) - पव्डून जातात. सह (पु.) - शब्द, आवाज. 
परियेसित्वा (स्त्री.) - शोधून. इमिस्सा - ह्ा. 
अपस्सन्ता (क्रि.) - न पाहता. साटकं (नपु.) - भिक्खूचे बख्र. 
ड्वानं - ठिकाण, याचामि (नपु.)- मी याचना करतो. 
आगम्म (पु.) - येणे. आरोचर्यिसु (स्त्री.) - घोषणा केली जाणे. 
इमे (सर्वनाम) - ह्या. 'किरेसा (अव्य.) - वास्तविक. 
अभ्यास 
सन्धि विग्रह - 


अथेक दिवस - अथ + एकदिवसं. 

इत्थीपि - इत्थी + अपि. 

बन्धनगारतो - बन्धन + आगरतो. 

गाथमाह - गा्थ + आह. 

रूपे ओछढखा - 

पलायिसु, विलुम्पित्वा, गच्छथ, याचामि, लुभिस्सामि, दातु. 


जोड्या लावा - 
“अ' गट “ब गट 
१. चोरा मनुस्से १. मे देथां ति परिदेवन्ती 
२. अच्छादन २. न सक्कोथ 
३. सचे तयो दातु ३. विलुम्पित्वा पलायिसु 
४. भिक्खू धम्मसभाय ४. निसीर्दिसु 
५. सन्निपतिता 


प्रश्न : राजसेवकांनी कोणाला व का पकडले ? 
प्रश्न : खीने राजाला काय मागितले ? 


प्रश्न : राजाने खत्रीच्या कोणत्या बोलण्यावर संतुष्ट होऊन चोरांची सुटका केली ? ते पाठाच्या आधारे लिहा. 
3.) 


१७ 


है चीन देसिय पवासि चर युवानच्वाग ऐ। 
8 न देसिय पवासि - युवानच्वांग जरह 


(प्राचीन भारतामध्ये बौद्ध धम्माचा प्रचार व प्रसार भारताच्या पूर्वकडील व उत्तरेकडील अनेक देशामध्ये अर्थातच संपूर्ण 
मध्य आशियामध्ये झालेला होता. त्याचा परिणाम असा झाला की चीन सारख्या देशामधून अनेक भिक्खू बौद्ध धम्माच्या 
अध्ययनाकरिता भारतामध्ये आलेत. त्यात तीन चीनी प्रवासी फार प्रसिद्ध आहेत. यात युवानच्वांग हे एक अतिशय महत्वाचे 
प्रवासी आहेत. त्यांनी नालंदा विद्यापीठामध्ये सुद्धा बौध्द धम्माचे अध्ययन केले होते. त्याचप्रमाणे त्यांनी भारतामधील व 
सीलोन मधील अनेक बौद्ध विहारांना सुद्धा भेटी दिलेल्या होत्या. यांचे प्रवास वर्णन प्राचीन भारतातील इतिहासाच्या दृष्टीने 
अतिशय महत्वाचे आहे.) 

अतीते किर भारतस्स विज्ञावन्ता पञ्ञावन्ता सब्बत्थ विस्सुता। तेन विविधेही देसेहि जना जाणं लद्धं, सिप्पं च विज्जं 
च सिक्खितुं एत्थ आगता। चीन रट्ठतो पि बहबो जना भारतं आगता। तेसु एको युआनच्वांग' नामको। यदा जम्बुदीपे राजा 
हस्सवडूनो रज्ज कारेति। तदा कतिपयानि वस्सानि भारते वसित्वा सो चीनदेसं पटिनिवतो। हिमवतो उत्तरेन चीनदेसो वत्तेति। 
ततो भारतं आगन्तु यो अध्दा सो अतिविय कठिनो भयपरिपुण्णो च तस्मिं अध्दानि, उच्चा पब्बता भयड्जरा गुहायो, विसाल 
नदिया, घोरानि अरज्ञानि च होन्ति। 

वालमिगेहि जीवित रक्खितब्बं होति। यो तेन अध्दता गन्तुं इच्छति तेन अद्धुनो मरू-पब्बत-गहन-निमित्ता विसेसा 
अधिलक्खितब्बा होन्ति। यो कोचिनं अध्दानं जानानि ते मग्गु देसक॑ कत्वा तेन सद्धि येव गन्तब्बं होति। एवं जाणं अधिगन्तु 
जीवितम्पि अनपेक्खो हुत्वा युआनच्वांग पण्डितो जम्बुदीपं आगतो। आगमन्‍्त्वा बुद्धधम्मस्स उपासको हुत्वा, जम्बुदीपे यत्थ तथ्य 
चरित्वा, बहवो गनन्‍्था तेन पठिता, लोकचरिया दि्ठा; बुद्धधम्मस्स अज्ञझयनं कतं। चीनदेसं पटिनिवत्तकाले तेन अत्तना सद्धि 
बहवो गन्था नीता। अत्तनो चारिकाय वण्णनं कत्वा एक पोत्थकं पि तेन लिखितं। यं य॑ तेन एत्थ दिट्ठं, सुतं, अनुभूतं च त॑ 
तत्थ वण्णितं। अत्तनो रट्ठ परिनिवत्तित्वा तेन अनेकेसं सुगत गन्थानं चीनस्स भासाय परिवत्तनं कत॑। 

'भारते पाचीनकाले बहवो राजमग्गा होन्ति। तेहि अध्दानेही तक्तसिला, वेसाली, राजगहं, पाटलिपुत्त, सावत्थी, उज्जेनी, 
वाराणसी, पतिट्ठानं ति विस्सुतानी नगरानि अज्ञमज्ञं सम्बन्धानि। तेसु अध्दानेसु दानरता राजानो विहारे, आरामे, पोक्खरनियो, 
भोजनसालायो पथिगेहानिच निम्मित्तित्वा, पजानं, कल्याण करोन्ती ति युवानच्वांग पण्डितो लिखति।' 


(प्रवासवर्णन - युवानच्वाड़) 


[ शब्दार्थ / सदृत्थ | 


विज्ञावन्त (पु.) - विद्वान, सब्बत्थ (अ) - सर्व ठिकाणी, सर्वत्र. 

सिप्प (नपु.) - शिल्प, कला. चीनरषट्ट (नपु.) - चीनराष्ट्र. 

जाण लझ्ढं (अ) - ज्ञान मिव्ठविण्यासाठी . युवानच्णाड़ - इ.स.च्या ७ व्या शतकात भारतात 
नामक (वि.) - नावाचा. आलेला चिनी प्रवासी व बौध्द 
हस्सवड्टन (पु) - सम्राट हर्षवर्धन. धम्माचा अनुयायी-भिक्खू, 
कतिपय (वि.) - काही, वस्स (नपु.) - वर्ष, 

वस्सित्वा (अ) - राहून. हिमवतं (पु.) - हिमाचल पर्वत. 

उत्तरेन (अ.) - उत्तरेला, भयं॑ (नपु.) - संकट. 

अध्दं (पुं.) - मार्ग, विसाल (वि.) - विशाल, विस्तीर्ण, 

घोर (वि.) - भयंकर, वालमिगे (पु.) - हिंख पशु, 


अधिलिक्खितब्बं॑ (वि.) - लक्षात घेण्यायोग्य, 
अधिगन्तुं (अ.) - मिव्ठविण्यासाठी. 

चरित्वा (अ.) - हिंडून, विचरण करून. 
लोकचरिया (स्त्री.) - लोकांचे आचार, जीवनपद्धती. 
पटिनिवत्तन (नपुं.) - परत जाणे. 

चारिका (स्त्री.) - प्रवास, भ्रमन्ती. 

लिखित (वि.) - लिहिलेला. 

वण्णितं (वि.) - वर्णिलेला. 

सुगत गन्थ (पु.) - बुद्धाविषयी ग्रंथ, 

परिवत्तन (नपुं.) - परिवर्तन, भाषांतर. 
पथिकगेह (नपु.) - धर्मशाव्ठा, विश्रामगृह. 
पतिट्टान (नपुं.) - हल्लीचे पैठण (महाराष्ट्र). 


स्वाध्याय 


खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा - 

१. युवानच्वांग ची मातृभूमी कोणती ? 

२. भारतात तो केव्हा व कशाकरीता आला होता ? 
३. युवानच्वांग भारतातून काय घेबून गेला ? 

४. त्याने काय लिहुन ठेवले आहे? 


रूपे ओछखा - 
सिक्खितुं, वसित्वा, जानाति, वाराणसी, हुत्वा, 


मग्गुद्देसक (पु.) - मार्गदर्शक. 

अनपेक्ख (वि. ) - निरपेक्ष, निरिच्छ, 
पठित (वि.) - वाचलेला, अभ्यासिलेला. 
अज्झयन (नपुं.) - अध्ययन, अभ्यास. 
गन्थ (पु.) - ग्रंथ. 

वण्णन (नपुं.) - वर्णन, 

अनुभूत (वि.) - अनुभवलेला. 
पटिनिवत्तित्वा (पूर्व. कि.) - परत जाऊन. 
चीनभासा (स्त्री.) - चीनीभाषा. 
भोजनसाला (स्त्री.) - भोजनशाब्ठा, 
दानरत (वि.,) - दानात आनंद मानणारा. 
निम्मिनित्वा (अ.) - निमार्ण करून. 


योग्य पर्याय देऊन वाक्य पूर्ण करा. 

१. हिमवतो उत्तरेन चीनदेसो ............ | (पत्तति / पत्तेन) 

२. एकपोत्थकं पि तेन ............. | (लिखितेन / लिखित) 

३. सुगत॑ गन्थानं चीन भासाय ........... कत॑ | (परिवत्तनं / परिवत्तेन) 
४. बुद्धधम्मस्स ................. कतं | (अज्झयनं / अज्झयनेन) 


खालील दिलेली वाक्य पाठातील घटना क्रमानुसार पुन्हा लिहा. 


१. 


व ० «०0 >० 


अत्तनो चारिकाय वण्णन कत्त्वा एक॑ पोत्थक पि तेन लिखित । 

तेसुं एको युआनच्वाड़” नामको । 

वालमिगेहि जीवित रक्खितब्बं होति । 

अत्तनो रट्ू पटिनिवतित्वा तेन अनेकेस सुगतस्स गन्थानं चीन भासाय परिवत्तनं कत॑ । 
चीन रद्गभतो पि बहवो जना भारतं आगता । 


( 


१९ 


कण 0 8 ततिय संगीति कथासंक्खेपो कह 


(पालि साहित्यामध्ये तीसन्या संगितीला फार महत्त्व आहे. कारण या तीसन्या संगितीमध्ये पालि तिपिटकाचे अंतीम स्वरूप 
निश्चित करण्यात आलेले होते. ही तीसरी संगिती पाटलीपुत्त (पटणा, बिहार) येथे महान सम्राट अशोकाच्या काठ्ठामध्ये 
आयोजित करण्यात आलेली होती. अशोक गुरू व महान आचार्य भदंतमोग्गल्लिपुत्ततिस्स हे या संगितीचे अध्यक्ष होते. या 
संगितीला सम्राट अशोकाचे संपूर्ण राजकीय संरक्षण प्राप्तझालेले होते. ही संगिती इसबीसन पूर्व तीसज्या शतकामध्ये आयोजित 
करण्यात आलेली होती. या संगितीच्या आयोजनाच्या वेव्ठी बौद्ध धम्मामध्ये वेगवेगव्ठे विचार प्रवाह निर्माण झालेले होते. 
त्यांना नियंत्रित करण्यासाठी या संगितीच्या आयोजनाच्या वेव्ठी केल्या गेलेले प्रयत्न फार महत्त्वाचे आहेत. ही संगिती ऐतिहासिक 
आहे. त्याच प्रमाणे पालि साहित्याच्या दृष्टीनेही महत्त्वाची हे.) 


ततो परं अट्ठतिंसाधिकानि ट्रेवस्ससतानि सम्मासम्बुद्धस्स भगवते सासनं निराकुलं अहोसि निरब्बुंदा अट्टतिंसाधिके पन 
द्विवस्ससते सम्पत्ते पाटलिपुत्तनगरे सिरिधम्मासोकस्स रज्ञो नाम काले निग्गोधसामणेरं पटिच्च बुद्धसासने पसीदित्वा भिक्खूसंघस्स 
लाभसककारं बाहुल्‍लं अहोसि । तदा सद्ठिसहस्समत्ता तित्थिया लाभ सककारं अपेक्खित्वा अपब्बजिता पि पब्बज्जिता विय हुत्वा 
उपोसथ पवारणादिकम्मेसु पविस्सन्ति - सेय्यथा पि नाम हंसानं मज्झे वका, यथा च गुन्न॑ं मज्झे गवजा, यथा च सिन्धवान मज्झे 
गद्दभा ति। 


२० 


तदा भिक्‍्खूसंघो -  इदानि अपरिसुद्धा परिसा ति मनसिकरित्वा उपोस्थ न अकासि । सासने अब्बुदं हुत्वा सत्त वस्सानि 
उपोसथपवारणानि भिज्जन्ति । सिरिधम्मासोको च राजा त॑ सुत्वा - “ तं॑ अधिकरणं वृपसमेहि, उपासथं अकत्तुकामे कि करिस्सामी 
ति, राजान॑ पटिपुच्छितुं अविसहताय सं मूल्ठ्हो हुत्वा, अज्जेन मू्ठ्हेन मन्तेत्वा - सचे भिक्खूसंघो उपोसथ न करेय्य, भिक्खूसंघ 
घातेतुकामो महाराजा ति सयं मूव्व्हो ह॒त्वा, मूठ्ठहस्स सन्तिका मूठ्ठहवचन सुत्वा, विहार गन्त्वा उपोसर्थ अकत्तुकामं भिक्खूसंघ 
घातेसि । राजा च त॑ सुत्वा - अयं बालो मया अजाणन्तो व हुत्वा ईदिसं लुद्दकम्मं अकासि । अहं पापकम्मतो मुथ्चिस्सामि मा 
वा ति द्वेब्हकजातो हुत्वा महामोग्गलिपुत्ततिस्सथेर गंगाय पटिसोततो आनेत्वा तं कारण थेरं पुच्छि । थेरो च दीपकतित्तिरजातकेन 
-  अचेतनंताय पापकम्मतो मोचेस्ससी * ति विस्सज्जेसि । सन्ताहं पि तित्थियानं वादं सिरिधम्मासोकरञ्ञो सिक्खायेसि। वादेन 
वादं तुलयित्वा सड्भिसहस्समते तित्थिये सासना बाहिरं अकासि। तदा पन उपोसर्थ अकासि । भगवता वुत्तनियामेनेवं कथावत्थुं च 
भिक्खूसंघमज्झे व्याकासि । असोकारामे च सहस्समत्ता महाथेरा नवहि मासेहि संगार्यिसु । तदा मज्झिमदेसे पाटलिपुत्तनगरे 


सिरिधम्मासोकरज्ञो रज्जं पत्वा अट्टारस वस्सानि अहेसुं ति । 


(सासनवंसो पठमो परिच्छेदो मधून) 
( शब्दार्थ / सदृत्थ ] 


सम्मासम्बुद्धस्स - सम्यक सम्बुध्दाचा, 

सम्पत्त (कृ.) - पोहचलेला. 

पसीदि (पू.क्रि.) - प्रसन्न झाला, श्रद्धाव्यू बनला. 
लाभ-सकक्‍्कार (पु.) - लाभ आणि सत्कार. 
पब्बज्ता - प्रव्रज्जीत. 


मनसिकरोति (क्रि.) - मनात ठेवतो, विचार करतो. 


अपरिसुद्ध (कू.) - अस्वच्छ, अशुद्ध, अपवित्र, 


३८ ९८ है थ्् (4 श्र है 5 


#५ (“३ ८ ९.८ ९.८ ९८ श्र / 5 ८ 5 ३, 
स्वाध्याय 5६ ३ ६ ६ ४९ 4 ६ ४ ४६ ६ ४६ ४६ ४६ 5 


प्रश्न १ : खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 


निराकुल (वि.) - निशंक, बाधारहित, समस्या नसलेला. 

पटिच्च (अं.पू.क्रि.) - हेतूने, उद्देशाने. 

पसीदित्वा - प्रसन्न होऊन. 

अपेक्खित्वा - अपेक्षा धरून. 

पवारणा (स्त्री.) - वर्षावासानंतर केला जाणारा एक 
धार्मिक संस्कार, निमंत्रण, संतोष, 

मनसिकरित्वा (पू.क्रि.) - मनात ठेऊन, विचार करून. 


उपोसथ (पु.) - महिन्यातील दोन्ही अष्टमी, अमावस्या 
व पौर्णिमा हे चार उपोसथाचे दिवस, 
उपोसथ, पातिमोक्खाच्या पाठाचा दिवस. 


2 दर ८ 8 हि 5 2 हट न छा द्र 5 ८ 48 | मे द् // 5९१.“ 5९.८ ८ # 
अं ४ 5 ४5 ४६ ४ ४5 बे 5 भ* ब5 ब5 भ5 भ* प5 5 ४5 भ* 


क) तिसरी सज्लिती कुठे आणि कुणाच्या काव्ठामध्ये आयोजित करण्यात आली होती ? 
ख) तिसरी सज्ञिती किती महिने पर्यत आयोजित करण्यात आली ? 


ग) तिसचन्‍्या सन्ञितीमध्ये कोणत्या ग्रंथाची निर्मिती झाली ? 


प्रश्न २: खालील पालि वाक्यांची घटनानुक्रमानुसार फेरमांडणी करा. 


१) मूल्हहस्स सन्तिका मूल्ठहवचनं सुत्वा, विहारं गन्त्वा उपोसथ अकत्तुकामं भिक्खूसंघ घातेसि । 


२) अचेतनंताय पापकम्मतो मोचेस्ससी 'ति विस्सज्जेसि । 


३) तदा भिक्खूसंघो - इदानि अपरिसुद्धा परिसाति मनसिकरित्वा उपोसर्थ न अकासि । 


४) थेरो च दीपकतित्तिरजातकेन । 


५) सासने अब्बुद्ं हुत्वा सत्त वस्सानि उपोसथ पवारणानि भिज्जन्ति । 


(॥ 


् १ राजसिरि साहुछत्तपति महाराजा 
5 2 


(राजश्री शाहु छत्रपती राजे हे छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या वंशकुव्ठातील होते. त्यांचा जन्म कोल्हापूर संस्थानात 
झालेला होता. त्यावेव्ठी इंग्रज सरकारचे राज्य होते. त्यांच्या राज्यभिषेकाचे वेव्ठी त्यांचे वय वीस वर्षाचे होते. त्यावेष्गी समाजात 
अज्ञान, अंधकार व जातीवादाचे स्तोम माजलेले होते. त्यांनी २८ वर्ष केलेल्या राज्यकाव्ठामध्ये समाजातील असमानता व 
दरिद्रता दूर करण्याचा भरपूर प्रयत्न केला. ते महणत असत की, शिक्षण हे समाजाच्या शक्तिचे व वृद्धिचे उगमस्थान आहे 
त्यामु्ठे ते लोकराजे म्हणून प्रसिद्धिस पावले याबदलचे वर्णन प्रस्तुत पाठात आलेले आहे.) 


भारतदेसे महरइनामपदेसो अनेकट्ठानं महत्तपृण्णं पदेसो अत्थि। महरड्डपदेसस्स अतिपाचिनं इतिहास अत्थि। छत्तपति 
सिवाजि महारञ्ञस्स सासनवंसकुले भारत देसस्स महरड्पदेसस्स कोल्हापुरसण्ट्टाने साहुमहारञ्जेन जाति विजायि। साहु छत्तपतिकाले 
भारतदेसे बहुनि र|ज्ञोच सन्ड्वानिकोच रज्जं करोन्ति | तेन समयेन भारतदेसे बिटिसानं रजजसासन अहोसि। 

साहु छत्तपति रज्जोस रज्ञाभिसेक काल॑ (दिनांके द्वे एप्पिल मासे अड्टागससत चतुनकति) २-४-१८९४ वस्सो अस्थि। 
तस्स समये रज्जोस्स आयु वीसति वस्सो अहोसि। रज्जो राजसिरि साहु छत्तपतियेन अट्टवीसति वस्से रज्जं अकरिं । अथं रज्ञोस्स 
कल्याणो कित्तिसद्दो भूमण्डले अब्भूग्गतो। रज्जा राजसिरि छत्तपति आह - ' जाणं समाजसतिस्स च संवुद्धि सत्ताय उगमट्टानं 
अत्थि। सो रज्जं कत्ता बहुजन हितदक्ख भविस्सथ। एक समयं माणगाव परिसदेस्मिं इसवीसने एकूनबीसतीसते वीसति (इ.स. 
१९२०) वस्सो छत्तपति साहु आह-डाक्टर भिमरावो आम्बेडकरो अम्हाक॑ देसस्स नेतु करिस्सति। 

साहु छत्तपति र|ज्ञास पठमनामो यसवंतरावो अहोसि । अय॑ रज्ञोस्स बडोदा संदट्रानस्स सरदार गुणाजिराव खाणवीलकरस्स 
तनया लक्खमिबाई य॑ तस्स भरिया अहोसि । साहु छत्तपति महारज्ञो सय॑ सांसारिक जीवने सन्तुट्टो अहोसि । तेन समयेन समाजस्मिं 
बहु अज्ञाणो च अन्धकारोच होन्ति । तस्स हेतु तेन उत्थाणं सिक्खास्सच मग्गं दिधन्ति । अय॑ रज्जेन समाजो जाग्गति करित्वा 
तेन समता च विय सबल॑ करित्वा समुत्तेजेसि । तम्हा तेन दलिद्दो दारको सिक्खा पटिलभितुं विज्जाथि वसतिगहे निम्मा्णं अकरि। 

अयं रज्जोस्स सासनकाले बहुनि जातिभेदो च जातिवादो च महाभयंकरो पभाविं होन्ति। साहु छत्तपति रज्ञो जातिभेदो, 
जातिवादो पहिन करणत्थाय बहुनि पयासं अकरि । तेन सब्बे दलिद्दोजना मानवि अधिकारों पदानं अकरि । भगवा बुद्धो पच्छा 
राजसिरि साहु छत्तपति अय॑ रज्ञो अहोसि यो दलिद्दो जना अप्पुट्ट जनासद्धिं एक पन्नतस्मिं पेमेन, निब्भयतेन सब्बेसम्मुक्खो भत्तं 
अभुजिजं। 


राजसिरि छत्तपति साहु रज्जो आह - यो मागासवग्गियो समाजस्स कल्याणं समादाय वत्तन्ति तेन सो रट्टो सच्चतेन वुद्धि 
पापुणाति । तस्स हेतुस्स सो रज्ञो महानसमाज पवत्तनकारि अहोसि । छत्तपति साहु र|ज्ञो पोराण कथं, परम्परा, गप्पकथा, 
उत्तरिमनुस्सधम्मकर्थ च महति न दिधन्ति । समाजक्खेत्तेसु कम्मो विय तेन धम्मो कसि, वाणिजो, साहिच्चो, नट्टक, सब्लितो, 
मल्लविज्ञादि, खत्ते बहुनि कम्मं अकरि । साहु छत्तपति रज्ञो भस्टो अधिकारिस्स गुपितं जाणित्वा अपराध॑ पस्सित्वा तस्स 
तक्काल॑ पदच्चूतं करोन्ति । 

तेन समयेन फेजरो महासयो आह - ' कत्तज्जते त्वं नामो साहु छत्तपति  राजसिरि साहु छत्तपति छट्ठ मई मासे एकूणबीसत 
द्वेबीसति दिने कालझ्तं अहोसि। अयं रज्ञो बहुजनहिताय रज्ज॑ अकरि । 


(स्वरचित ) 
अतिपाचिनं (वि. ) - फार प्राचीन, फारपूर्वकालीन. कोल्हापुर सट्टाने (नपु.) - कोल्हापूर संस्थान. 
सन्‍्द्वानिको (नपु.) - संस्थानिक. बिटिसानं (वि.) - ब्रिटिशानी, इंग्रजलोकांनी. 
अहोसि (भू.का.वि.) - होते. कित्तिसद्दो (स्त्री.) - किर्तीशब्द, 
अब्भूगतो (पुन.) - प्रगति होणे, उत्कर्ष होणे, उत्पन्न होणे,.. तनया (स्त्री.) - मुलगी. 
भरिया (स्त्री.) - भार्या, पत्नी. उत्थाणं (क्रि.) - प्रगति करणे, उन्नति करणे. 
दिधन्ति (क्रि.) - देतात. समुत्तेजेसि (पू.क्रि.) - उत्तेजित केले, प्रकाशित केले, 
पटिलभितु (पू.क्रि.) - प्राप्त करण्यासाठी, तेजस्ती केले. 

मिव्ठवण्याकरिता. अप्फुट्ट (वि.) - अस्पृश्य, स्पर्श न झालेला. 

भत्त (कू.) - भोजन, भरण-पोषणकरता, सांभावठ करता. अभुज्जिं (क्रि.) - भोजन केले. 

पापुणाति (क्रि.) - पोहचणे, गाठणे, प्राप्त करणे. गपष्पकथा (नुप.) - गप्पा-गोष्टी, खोट्या कथा. 

उत्तरिमनुस्सधम्म (नपु.) - आश्चर्यात टाकणारे धर्म. कतज्ञजते (स्त्री.) - कृतज्ञता, केलेले उपकार जाणणे, 

अज्ञाणो (वि.) - अज्ञान. नेतु (पु.) - नेतृत्व, नेता, पुढारी. 

पहिन (क्रि.) - नष्ट करणे. 
अभ्यास है अर ब्रं थर अर बेर थर5 बई अर अर बेर अर बेर बर बे5 अर भर बेर अर अर अर अ5 अर बेर अर 5 अर थरर थे5 अर बेर बे 5 अर अर 
प्रश्न १ : खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 

१) शाहू महाराजांचे सामाजिक कार्य लिहा ? 

२) शाहू महाराजांचे थोडक्यात जिवनचरित्र रेखाटा ? 

३) शाहू महाराजांचे सांस्कृतिक कार्याविषयी माहिती सांगा ? 

४) शाहू महाराजां विषयी ब्रिटीश अधिकारी फ्रेजर काय म्हटले ? 
प्रश्न २ : खालील पालि प्रश्नांची पालित उत्तरे लिहा. 

१) साहू महाराजस्स भरिया नाम कि होति ? 

२) साहू महाराजस्स पठम॑ नाम॑ कि होति ? 

३) साहू महाराज्जो माणगामं परिसदे कि वदति ? 

. 


२३ 


हि 2 जटासूुत्त । 


(प्रस्तुत गाथा संयुत्तनिकायमधील सगारवग्गातुन घेतलेल्या आहेत. या गाथामध्ये शीलवान, प्रज्ञावान, भिक्खूंचे महत्त्व 
स्पष्ट केले आहे.) 


““अन्तो जटा बहि जटा, जटाय जटिता पजा । 
त॑ं त॑ गोतम पुच्छामि, को इमं विजटयं जटा 'ति । 


“सीले पतिट्टाय नरो सपज्ञो, चित्त पञ्ञश्व भावयं । 
आतापी निपको भिक्खु, सो इमं विजटये जट॑  ति | 


“येस रागो च दोसोच, अविज्जा च विराजिता । 
खीणासवो अरहन्तो, तेसं विजटिता जटा ।। 
““यत्थ नामश्च, असेसं उपरुज्झति । 
पटिघं रुपसञज्ञा च, एत्थेसा छिज्जते जटा ति ।। 
(संयुत्तनिकाय ) 


रेड 


[ शब्दार्थ / सद्दत्थ ] 


अन्तो - आतमध्ये, 

बहि (अ.) - बाहेर, 

पजा (स्त्रि.) - प्रजा. 

त॑ (द्वि.वि.) - तुला. 

को (पु.ए.व.किं.) - कोण ? कोणता पुरुष, कोण मनुष्य, 
पतिट्टित (भू.अ.) - प्रतिष्ठित, 

भावेति (क्रि.) - भावना करतो, विकसित करतो. 
निपको (वि.) - शहाणा, निपुण, तक्ञ. 

उपरुज्झति (क्रि.) - थांबतो, उच्चाटन होतो. 

एत्थ (क्रि.वि.) - येथे. 


स्वाध्याय 
प्रश्न १ : गुंतागुंत कोण नष्ट करू शकतो ? 


प्रश्न २ : खालील गाथा पूर्ण करा. 


प्रश्न ३ : खालील शब्दांचे संधिविग्रह करा. 
अ) खीणासव 
ब) एत्थेसा 


प्रश्न ४ : समास ओव्ठखा - 
अ) सपज्ञो 
ब) नामरुपं 


: खालील शब्दांची रुपे ओव्खा. 
अ) गोतम. 

ब) जटाय. 

क) अरहन्तो. 

ड) उपरुज्झति. 

) पतिट्ठाय. 

फ) सीले. 


२५ 


जटा (स्त्रि.) - जटा, संभ्रमाची अवस्था, गुंतागुंत. 
जटित (भू.अ.) - संभ्रमित. 

त॑ (सर्वनाम) - ते (ती बाब). 

पुच्छति (क्रि.) - विचारतो. 

इमं (न.प्र.ए.व.) - हे. 

सपज्ञो (पु.प्र.ए.व.) - प्रज्ञावान, 

आतापी (वि.)- उत्साही. 

असेस (वि.) - अशेष, संपूर्ण. 

पटिघ (पु.) - राग, प्रतिक्रिया. 

छिज्जति (छिन्द॒ति) - कापतो, नष्ट करतो. 


( 


२ पटाचारा थेरीगाथा 
2 


(पटाचारा थेरीगाथा ही थेरीगाथा ग्रंथामधील एक महत्त्वाची थेरीगाथा आहे. या पटाचाराथेरीगाथे मध्ये पटाचारा 
भिक्‍्खुनीचे जीवनानुभव आलेले आहेत. पटाचारा ही तथागत बुद्धाच्या काव्ठातील थेरी आहे. तिला तथागत बुद्धाचा संपर्क 
लाभलेला आहे. थेरीगाथा मधील पटाचारा थेरीचे जीवन हे अतिशय महत्त्वाचे असून भिक्खुनी संघामध्ये प्रवेश घेतल्यानंतर 
भिक्खुनी जीवनाचे जे अनुभव आलेले आहेत ते अनुभव या थेरीगाथे मध्ये सांगितलेले आहेत. या थेरीगाथे मध्ये अनेक व 
महत्त्वपूर्ण बौद्ध संकल्पना आलेल्या आहेत. त्याच प्रमाणे पटाचाराने सर्वसामान्य जीवनाचे वास्तव अतिशय सुंदर पद्धतीने 
गाथाबद्ध केलेले आहेत.) 


है 


“नज्नलेहि कस खेत्त, बीजानि पवपं छमा । 
पुत्तदारानि पोसेन्ता, धनं विन्दन्ति माणवा ।।१॥। 


“किमहं सीलसम्पन्ना, सत्थुसासनकारिका । 
निब्बानं नाधिगच्छामि, अकुसीता अनुद्धता ।।२।। 


“'पादे पक्खालयित्वान, उदकेसु करोमहं । 
पादोदकं च दिस्वान, थलतो निन्नमागतं ।।३॥। 


“तत्तो चित्त समाधेमि, अस्सं भदं व जानिय॑ । 
ततो दीप॑ गहेत्वान, विहार पाविसि अहं । 
सेय्यं ओलोकयित्वान, मश्चकम्हि उपाविसि ।।४।। 


ततो सूचि गहेत्वान, व्धि ओकस्सयामहं । 
पदीपस्सेव निब्बानं, विमोक्खो अहु चेतसों ति ।।५॥। 


(खुदकनिकाये - थेरीगाथापालि) 


शब्दार्थ / सदत्थ 


पवपं (रपति) - बिज पेरणारा. 

छमा (स्त्री, ) - पृथ्वी, जमिन. 

पक्खालयित्वान (पू.क्रि.) - पाय स्वच्छ करून, 
पाय धुतांना, 

विमोक्खो (विमोक्ख पु.) - विमुक्त झाले. 

वबट्टि (स्त्री.) - वात, बत्ति. 

सेरयं - श्रेयस्कर, 


दर )/ ५९.८ श्र 2 3 हे 2८4 90% 2] / 5९.८ थ्र 5 #९; (2480 /:4 
अभ्यास # | ६४5 ४९ 


है <“4 
थ्रर 
%६$ 
2 

%£ 
9९. // 
गण 
2 


प्रश्न १ : समानार्थी शब्द दया. 
पुत्त - अत्तज, 
दीप - दीपक. 
थल - भू (भूमि). 
उदके॑ - वारि. 


प्रश्न २ : रूपे ओलखा 
गहेत्वान, विन्दन्ति, पक्खालयित्वान. 


प्रश्न ३ : पटाचारा थेरीचे चरित्र रेखाटा. 


२७ 


नड्लेहि (नड्नल नपुं) - नांगराने. 

पोसेन्ता (पीसेति - क्रि.) - पालण पोषण करतात. 
थलतो (थल - नपुं.) - जमिनीवर. 

उपाविसि (क्रि.) - स्थानापन्न होणे, आसनस्थ होणे. 
अकुसीता - उत्साही, जागृत. 


थ् >०७ ० 5१६२ ८ दर ०१५ श्र 5%६%६ २६ थ्र $ 5 ०१५ 5 ४5 ४5 ०१५ ०१५ 22032 5 ४६३६ 
2 पु ५८ ९ कट 2 और जा ९ १ शी की (आटा २ १ का २ शी आज शी शीट २ १ और और आशा शीट ९ शी १ 


3) 


ड् को धम्मसारी ? 
40 


(प्राचीन भारतात काही धार्मिक विधी प्रचिलत होत्या जसे, यज्ञ करणे, सतत यज्ञांत लाकुड, धान्य, तुप जाछ्लुन पेटत 
ठेवलेल्या अग्नीने स्वताला तापवित राहणे, नदीत वा तब्व्यांत उभे राहून आपले पाप धुवून काढून मुकती प्राप्त करणे इत्यादि. 


खालील सुत्तांत अशाच धार्मिक विधींना महत्त्व देणान्या सुन्दरिक भारद्वाज ब्राह्मणाला बुद्ध खरा धार्मिक विधी कसा 
असतो व आपण असे यज्ञ कसे करतो ते समजाबुन सांगतात. ते म्हणतात, मी सुद्धा यज्ञातील आग सतत जाव्ठत ठेवतो, मी 
सुद्धा तब्व्यांत अंघोष्ठ करीत राहतो, पण तुझा यज्ञ बाहेरचा आहे, तर माझा आंतरिक. 


माइया यज्ञांत मी माइया मनातला अहंकार सतत जाव्ठत असतो आणि माझया धम्माच्या तब्व्यांत आंघोषठ करून ओला 
न होताच मुक्ती प्राप्त करीत होतो. 


या पाठ्य घटकात बुद्धाने यज्ञ म्हणजे काय? यज्ञांत काय आहूति द्यायची, कशी द्यायची हे नीट समजावून सांगितले आहे. 
यज्ञाचा खरा अर्थ आजही असाच घेतला तर आपण सारे धम्मचारी होवू.) 


“ना ब्राह्मण दारू समादहानो, सुद्धि अमज्जि बहिद्धा एत॑। 
न हि तेन सुद्धि कुसला वदन्ति, यो बाहिरेन परिसुद्धिमिच्छे ।। 


“हित्वा अहं ब्राह्मण दारूदाहं, अज्झ्त्तमे वुजजलयामि जोतिं । 
निच्चाग्गिनी निच्चसमाहितत्तो, अरहं अहं ब्रह्मचरियं चरामि | 

“मानो हि ते ब्राह्मण खारिभारो, कोधो धुमो भस्मनि मोसवर्ज । 
जिव्हा सुजा हदयं जोतिठानं, अत्ता सुदन्तो पुरिसस्स जोति ।। 

धम्मो रहदो ब्राह्मण सीलतित्थो, अनाविलो सब्बत्थि सतं पसत्थो । 
यत्थ हवे वेदगुनो सिनाता, अनल्लगत्ताव तरन्ति पार ।। 


“सच्च॑ धम्मो संयमो ब्रह्मचरियं, मज्झेसिता ब्राह्मण ब्रह्मपत्ति । 
सतुज्जुभूतेसु नमो करोहि, तमहं नरं धम्मसारीति ब्रुमी ति।। 


(संयुत्त निकायो सगाथावग्गपालि, ब्राह्मणसंयुत्त सुन्दरिकसुत्त (आवश्यक फेरफार करून) 


दारू (नपु.) - लाकुड, काष्ट, समादहानो (समादहति) (क्रि.) - आग पेटविणे, 
एकत्र करणे. 
अमज्ओि (अ.) - कल्पना केली. बहिद्धा (अ.) - बाहेर, 
अज्जत्तमेवुजजलयामि - अज्झत + ऐव + उज्जलयामि < निच्चग्गिनी - निच्च + अग्गिनी - नित्य आगीने. 
आत + असो + प्रकाशमान. 
धुमो (पु.) - धुर, भस्मनि (नपु.) - राख. 
मोसवर्ज (नपु.) - असत्य, खोटे बोलणे, सुजा (स्त्री.) - हवनासाठी तुप घालण्याचा चमचा. 


जोतिठानं - जोति + ठान - (स्त्री.) - ज्योत प्रकाश + जागा. . रहदो (पु.) - तलाव, तले. 


२८ 


सिनाता (सिनान) (नपु.) - स्नान, आंधघोव्. अनाविलो (वि. ) - स्वच्छ निर्मव्ठ, 


तरन्ति (क्रि.) - तरतात, पोहतात. 


अभ्यास 
प्रश्न १ : खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 


१) प्रचलित यज्ञापेक्षा बुद्धाचा यज्ञ वेगव्ठा कसा स्पष्ट करा, 
२) कोणत्या व्यक्तीस धम्मसारी म्हणावे ? 


९ 


( 


है 2 धम्मपर्द ्ह 


(धम्मपद हा पालि तिपिटकाच्या खुहकनिकायातील एक अतिशय महत्त्वाचा ग्रंथ आहे. या ग्रंथामध्ये तथागत बुद्धानी 
उपदेशिलेल्या गाथांचा संग्रह आहे. संपूर्ण धम्मतत्त्वज्ञानाचा सार या गाथांमध्ये आलेला आहे. म्हणून धम्मपद हा ग्रंथ जागतिक 
साहित्यामध्ये अधिक प्रसिद्ध आहे. प्रस्तुत पाठातील गाथा धम्मपदाच्या विविध वग्गातून घेतलेल्या आहेत) 


अक्कोच्छि म॑ अवधि मं, अजिनि म॑ अहासि मे । 
ये च त॑ उपनय्हन्ति, वेर॑ तेस न सम्मति ।। 
अक्कोच्छि म॑ अवधि मं, अजिनि म॑ अहासि मे । 
ये च त॑ नुपनय्हन्ति, वेरं तेसूपसम्मति ।। 


न हि वेरेन वेरानि, सम्मन्तीध कुदाचन । 
अवेरेन च सम्मन्ति, एस धम्मो सनन्‍्तनों ।। 


न पुप्फगन्धो पटिवातमेति, न चन्दनं तगरमल्लिका वा । 

सतश्च गन्धो पटिवातमेति, सब्बा दिसा सप्पुरिसो पवायति ।। 
अभिवादनसीलस्स, निच्च॑ वड्डापचायिनो । 

चत्तारो धम्मा वड्डन्ति, आयु वण्णो सुख बल॑ ।। 

सुखो बुद्धानमुप्पादो, सुखा सद्धम्मदेसना । 

सुखा सद्डस्स सामग्गी, समग्गानं तपो सुखो ।। 


नत्थि रागसमो अग्गि, नत्थि दोससमो गहो । 
नत्थि मोहसमं जाल॑, नत्थि तण्हासमा नदी ।। 


[ शब्दार्थ / सदत्थ ] 


अक्कोच्छि (भू. अक्कोसति) - शिवी दिली, मं (द्वि.वि.अहं-मी) - मला. 

अवधि (तृ.तु.ए.भुं,बधति) - मारले. अजिनि (भू.जिनाति) - जिकले. 

अहासि (भू. हरति) - दूर सारले. ये (स.ना.) - जे, जो, ज्याला, 

च (अ.) - आणि, आता, नंतर. बेर (न.) - वैराला, 

उपनय्हति - शत्रुत्व बालूगतो. न (अ.) - नाही. 

तेस॑ - त्याचे हि (अ.) - खरोखर, कारण, 

सम्मति (क्रि.) - क्षमने, शांत होणे. एस - हा. 

कुदाचनं (अ.) - सदैव, प्रत्येक वेव्ठी. सनन्‍तनो - सनातन, प्राचीन. 

धम्म (पु.) - सत्य, स्वभाव, नैतिकता, सदाचार, गन्ध (पु.) - गन्ध, सुवास, 

पुष्फ (नपु.) - पुष्प, फुल, पटिवातमेति (पटिवातं + ऐति) - वाच्याच्या विरूद्ध जातो. 
सत - सन्त, पटिवातं (क्रि.वि.) - वाच्याच्या विरुद्ध वाहणे. 


३० 


दिसा (स्त्रि.) - दिशा. सब्ब - सर्व, सगले. 


पवायति (क्रि.) - दरवब्ठतो. सप्पुरिस (पु.) - सत्पुरुष, 

निच्च (वि.) - नित्य. अभिवादनं - अभिवादन. 

वट्डापचायिनो (वुट्ढड>अपचायिनो) - वृद्धाला अभिवादन करणे., .बुट्ठ (वि.) - वृद्ध, आदरणीय, 

वड्ठति (क्रि.) - वाढतो, वृद्धि होणे. बुद्धानमुप्पादों (बुद्धानं + उप्पादो) - बुद्धाचा जन्म, 
देसना (स्त्रि.) - उपदेश, शिकवण. 

सामग्गी (स्त्री.) - एकता. अत्थि - असणे. 

सम (वि.) - सारखा, समान. गह (पु.) - दुगग्रह. 


जाल (नपु.) - जाले. 


स्वाध्याय 


प्रश्न १ : योग्य पर्याय निवडून पालि वाक्य पूर्ण करा. 


१) नहि वेरेन ............... सम्मन्तीध कुदाचनं । (वेरानं, वेरानि) 
२) सतश्च गन्धों पटिवातमेति, .......... दिसा सप्पुरिसो पवायति । ( सब्बं, सब्बा) 
३) चत्तारो .................. बड्डन्ति आयु वण्णो सुखं बल । ( धम्मेन, धम्मा) 


प्रश्न २ : खालील गाथा पूर्ण करा. 


प्रश्न ३ : धम्मपद या ग्रंथाचे महत्त्व स्पष्ट करा. 


प्रश्न ४ : खालील संधिविग्रह करा. 
अ) नत्थि. ब) सप्पुरिसो, 
क) नुपनय्यन्ति. 
प्रश्न ५ : खालील समासिक शब्दाचा विग्रह करा. 
अ) धम्मपद. ब) सद्धम्मदेसना, क) पुप्फगन्ध. 


प्रश्न ६ : खालील शब्दांची रूपे ओछखा. 
अ) मं, ब) तेसं, क) वेरेन, ड) समग्गानं, इ) तपो, प) बुड्ढापचायिनो, 


३१ 


फ) उपनय्हन्ति, 


( 


५५ सीलवत्थेरगाथा 
कह 


(पालि तिपिटक साहित्यामधील अतिशय महत्त्वाचा पालि ग्रंथ म्हणजे थेरगाथा' होय. थेरगाथा हा ग्रंथ सुत्तपिटकाच्या 
खुददकनिकाया मधील आहे. यात तथागत बुद्धाच्या काव्ठातील थेर अर्थात भिक्खूंचे जीवनानुभव संग्रहीत आहेत. अर्थात 
थेरगाथा म्हणजे तथागत बुद्धाच्या काव्ठातील भिक्खूंचे एक प्रकारे स्वकथन म्हणता येईल. हा ग्रंथ जागतीक साहित्यामध्ये सुद्धा 
अतिशय महत्त्वाचा मानला जातो. थेरगाथेमधील जवव्ठ जवठ् सर्वच थेर हे अर्हत होते अशी बौद्ध मान्यता आहे. सीलवत्थेरगाथे- 
मध्ये सीलवभिक्खूचे जीवनानुभव आलेले आहेत. यात शीलाचे महत्त्व प्रतिपादन करण्यात आलेले आहे.) 


सीलमेविध सिक्खेथ, अस्मिं लोके सुसिक्खितं । 
सील॑ हि सब्बसम्पत्ति, उपनायति सेवित॑ ।। 
सील॑ रकक्‍्खेय्य मेधावी, पत्थयानो तयो सुखे । 
पसस॑ वित्तिलाभ च, पेच्च सग्गे पमोदनं ॥। 
सीलवा हि बहूमित्ते, सज्ञमेनाधिगच्छति । 
दुस्सीला पन मित्तेहि, धसते पापं आचार ॥। 
अवण्णं च अकित्तिच, दुस्सीलो लभते नरो । 
वण्णं कित्ति पससं च, सदा लभति सीलवा ॥। 
आदि सीलं पतिट्ठटाच, कल्याणानं च मातुक॑ । 
पमुखं सब्बधम्मानं, तस्सा सील॑ विसोधये ।। 
वेलां च संवरं सील॑ं, चित्तस्स अभिहासनं । 
तित्थं च सब्बबुद्धानं, तस्मा सील विसोधये ।। 
(थेरगाथापालि, द्वारसकनिपातो, पालि प्रकाशन मंडव्ठ, बिहार सरकार) 


सिक्‍्खेथ - शिकलेला. सुसिक्खितं (कृ.) - सुशिक्षित. 

उपनामेति (क्रि.) - जवव्ठ करतो, भेट घडबून आणतो. सेवित (कृ.) - सेवा करता, सोबत करता, अभ्यास करता. 
सील॑ (नपु.) - शील, सदाचरण. रक्‍्खेय्य - रक्षिण्यायोग्य, 

मेधावी (वि. ) - प्रज्ञावान, बुद्धिमान. पत्थयान (वि.) - इच्छिता, कामना करता. 

वित्ति लाभ (स्त्री.) - प्रीति लाभ. पेच्च (अ.) - मरणोत्तर, मृत्युनंतर, 

पमोद (पु.) - आनंद, हर्ष. बहुमित्ते (पु.) - अनेक मित्र. 

पापं (वि.) - वाईट. कित्ति (स्त्री.) - कीर्ती, प्रसिद्धी. 

पसस॑ (नपु.) - प्रशंसा, स्तुती. लभति - प्राप्त होतो. 

पतिट्टा (स्त्री.) - प्रतिष्ठित, स्थापित. कल्याणान (वि.) - कल्याण. 

विसोधये - शुद्ध करणे. बेला (स्त्री.) - वेव्ठ, समय, 


३२ 


स्वाध्याय 
प्रश्न १ : सदाचरणाचे महत्त्व थोडक्यात लिहा. 
प्रश्न २ : सीलव  चे जीवन चरित्र लिहा. 


प्रश्न ३ : रूपे ओव्ठखा. 


१) पाप॑ं. २) मित्तेहि. 
३) नरो. ४) बुद्धानं. 
५) चित्तस्स, 


( 


रे३े 


६ 2 इतिवुत्तक 8 


(इतिवुत्तकं हा खुदकनिकायातील ग्रंथ असून तथागत  असे म्हणाले होते असा त्याचा अर्थ आहे. 
या ग्रंथात ११२ सुत्तांचा समावेश असुन, त्यातील काही उद्बोधक गाथा झ्या पद्यपाठासाठी निवडण्यात आलेल्या आहेत. 


कल्याणमित्र कोण असतो, आव्ठस का करू नये, मैत्री कशी करावी, वाचा योग्य कशी असते असे सुविचार स्पष्ट होताना 
दिसतात. 


आचरणात आणण्यायोग्य आणि व्यवहारात उपयोगी असे सुविचार बुध्दाने सर्वांसाठी सांगितलेले आहे.) 


कल्याण मित्तो यो भिक्खु, सप्पतिस्सो सगारवो। 
कर मित्तानं वचनं, सम्पजानो पतिस्सतो।। 
अप्पमादं पसंसन्ति, पुज्ञकिरियासु पण्डिता। 
अप्पमत्तो उभो अत्थे, अधिगण्हाति पण्डितो ।। 
दिठ्ठे धम्मे च यो अत्थो, या चत्थो सम्परायिको। 
अत्थाभिसमया धीरो, पण्डितो ति पवुच्चती ति)। 
एकं पि चे पाणमदुद्ठडचित्तो, मेत्तायति कुसलो तेन होति। 
सब्बे च पाणे मनसानुकम्पं, पहूतमरियो पकरोति पुञ्जं।। 
चक्खुं सोतं च घानं च, जिव्हा कायो तथा मनो। 
एतानि यस्स द्वारानि, सुगुत्तानिध भिक्खुनो।। 
जागरन्ता सुणाथेत॑ं, ये सुत्ता ते पबुज्ञथ। 
सुत्ता जागरितं सेय्यो, नत्थि जागरतो भयं।। 
सील॑ समाधि पञज्ञाच, यस्स एते सुभाविता। 
अतिकम्म मारधेय्यं, आदिच्वो व विरोचती ति।। 
मंस चक्खु दिव्बचक्खु, पञ्ञाचक्खु अनुत्तरं। 
एतानि तिणि चक्खूनि, अक्खासि पुरिसुत्तमो।। 
सम्मा मनं पणिधाय, सम्मा वाचं च भासिय। 
सम्मा कम्मानिकत्वान, कायेन इध पुग्गलो।। 


(खुद्दकनिकाय - इतिवुत्तकं - निवडक) 


सम्पजानो (वि.) - सजकतेने. सगारवो (वि.) - गौरवासह. 

अप्पमत्तो (वि.) - जागरुकता, जागरूक राहणारा. अप्पमादं (वि.) - जागरूकता, अप्रमादाला. 
सम्परायिको (वि.) -पुढे जाणारा. अधिगण्हाति (क्रि.) - प्राप्त करतो, मिव्ठवितो. 
सुगुत्तानिध (सुगुत्त) (अ) - सुरक्षित. सम्मा - (अ) योग्य, सम्यक. 

विरोचति - प्रकाशित करतो. अत्थभिसमया (वि. ) - योग्य वेल्ठ, 
अक्खासि (क्रि.) - सांगितले, शिकविले. पबुज्झथ (क्रि.) - जागणे, जाणणे. 


कर 4 %६ ८०९८ ०९८ ०९८ ०९८ ६ ८०१८ ०९८ 8] 3९८ ०९८ ०९८ ०९८ 8] >९८०९८ ०९८ ०९८ %६ ८०९८ ०९८ ०९८ »९८ %६ +९८ ०९८ 2] ९८ %६ ग्रकर कर प्र ६ >९८ ०९८ ५९८ 
स्वाध्याय १५०५० %९ ४६९ ४९ ४३ ४३ ४३९३ ९३९३९३९%३९%३९%३९%३९३९३९३९३९६३९६३९%३९%३९%३९%३९३९३९३९६३०९६३९६३९३०९%३९३९३९३ 


प्रश्न १ : खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा - 


१, कल्याण मित्र कोणाला म्हणावे? 
२. मैत्री कशी करावी? 
३. आल्ठस का करू नये? 


प्रश्न २: खालील पालि प्रश्नांची उत्तर पालिभाषेत लिहा - 
१. केन पण्डितो ति पवुच्चति? 
२. कतमो छ द्वार सुगुत्तानिध करोति? 


प्रश्न ३ : जोड्या लावा - 


“अ' गट “ब' गट 
१, पहुतमरियो - "आम 
२. नत्थि जागरतो - २. पुज्ञकिरियासु पण्डिता. 
३. ये सुत्ता- ३. पकरोति पुज्ञं. 
४. अप्पमादं पसंसन्ति- ४. ते पबुज्ञथ, 
५. सुगुत्तानिध भिक्‍्खुनो. 


(॥.. 


रे५ 


वट्टपोतक - चरिय॑ द् 


सुत्तपिटकातील खुद्कनिकायाच्या अंतर्गत येणान्या चरिया पिटक या काव्य ग्रंथातून ही चरिया घेण्यात आलेली आहे. 
चरियपिटकात एकूण ३५ चरियांचे वर्णन करण्यात आलेले आहे. या चरियेत बोधिसत्वाने सत्य क्रियेने (सत्य पारमिता) 
वणव्यापासून स्वताच्या जीव कसा वाचविला, त्याचे वर्णन कणए्यात आलेले आहे. 


पुनापरं यदा होमि, मगधे वट्टपोतको। 
अजातपक्खो तरूणो, मंसपेसि कुलावके।।१॥। 


मुखतुण्डकेनाहरित्वा, माता पोसयती ममं। 
तस्सा फस्सेन जीवामि, नत्थि मे कायिक बल॑ ।।२।। 


संवच्छरे गिम्हसमये, दवडाहो पदिष्पति। 
उपगच्छति अम्हाकं, पावको कण्हवत्तनी।। ३।। 


धमधमा इति एवं, सद्दायन्तो महा सिखी। 
अनुपुब्बेन झापेन्तो, अग्गि मममुपागमि।।४।। 


अग्गिवेगभया तीता, तसिता मातापिता मम। 
कुलावके म॑ छड़ेत्वा, अत्तानं परिमोचयुं।।५॥। 


पादे पक्खे पजहामि, नत्थि मे कायिक॑ बल॑। 
सोहं अगतिको तत्थ, एवं चिन्तेसहं तदा।।६।। 
येसाहं उपधावेय्यं, भीतो तसितवेधितो। 
ते म॑ं ओहाय पक्कन्ता, कथं मे अज्ज कातवे।।७।। 
अत्थि लोके सीलगुणो, सच्च॑ सोचेय्यनुद्दया। 
तेन सच्चेन काहामि, सच्चकिरियमुत्तमं।।८।। 


आवजेत्वा धम्मबलं, सरित्वा पुब्बके जिने। 
सच्चबलमवस्साय, सच्चकिरियमकासहं।।९।। 


सन्ति पकक्‍्खा अपतना, सन्ति पादा अवश्चना। 
मातापिता च निक्‍्खन्ता, जात-वेद पटिक्कम।।१०।। 


सह सच्चे कते मय्हं, महापजजलितो सिखी। 
वज्जेसि सोलसकरीसानि, उदक पत्वा यथा सिखी। 
सच्चेन मे समो नत्थि, एसा मे सच्चपारमी ति।।११॥। 


(चरियापिटक) 


बट्ढेपोतको - लाव्याचे पिह्लु. 
कुलावके - घरस्यात. 

दवदाहो - वणवा, 

कण्हवत्तनी - काव्ठीराख. 

छड़ेत्वा - टाकून, सोडून. 

पावक (पु.) - अग्नि, आग, विस्तव. 
अगतिको - अगतिक होवुन. 
कातवे - (कातु नपु.) करण्यासाठी. 
निक्‍्खन्त (कृ.) - बाहेर काढलेला. 


सोलसकरिसानि - सोव्ठा पावूल (भूमि) मागे जाऊन. 


३७ 


अजातपक्खो - पंख न फुटलेला. 

फस्सेन (फस्स-पु.) - स्पशनि. 

संवच्छर (नपु.) - वर्ष, साल, संवत्सर. 
सिखी (पु.) - आग, ज्वाला. 

परिमोचयुं -सुटका केली, मुक्त होण्या करीता. 
झापेन्तो (झापेति क्रि.) - जाव्ठत. 

ओहाय (पू.क्रि.) - सोडून, मोकत्ठे करून. 
सरित्वा - स्मरण करून, 


पटिकम्म (पु.) - बाजूस होणे, दूर होणे. 


( टिप ) 
करिस (करिष) : प्राचीनकाव्ठात लांबी रूदी मोजण्याच्षे हे माप होते. त्याकाठठात एक करिस आठ एकराच्या बरोबर होता 
पारमिता : पारमि (स्त्री) पूर्णत्व, परिपूर्णता, संपूर्णता, गुणांची पराकाष्ठा 


पारमिता म्हणजे पूर्णत्व बुध्द॒त्व प्राप्त करण्याकरिता ज्या गोष्टीमध्ये पूर्णत्व मिव्ठविले पाहिजे त्या गोष्टीना 
'पारमिता' म्हटले जाते. पालिमध्ये त्यांना पारमि' म्हणतात. पारमिता एकून दृहा आहेत. दान, शील, 
नेक्खम्म, प्रज्ञा, वीर्य, शांती, सत्य, अधिष्ठान, मैत्री व उपेक्षा, 


([ सन्धि विग्रह ) 
मममुपागामि - मम + उपागामि. 
सोहं - सो + अहं. 
चिन्तेसहं - चिन्तेसि + अहं. 
येसाह - येस + अहं. 
सच्चकिरियमृत्तमं - सच्च + किरियं+ उत्तमं. 
अभ्यास 
९. प्रश्न : बोधिसत्व कोण होते ? 
२. प्रश्न : बोधिसत्वाचे आईवडिल त्याला सोडून का निघून गेले ? 


३. प्रश्न : बोधिसत्वाने तेव्हा काय केले ? 


(3 


३८ 


(प्रस्तुत पाठात तथागताच्या जन्मापासून तर महापरिनिर्वाणापर्यतच्या महत्वपूर्ण प्रसंगाचे सुंदर रितीने वर्णन केले आहे. 
गोतमचिरय म्हणजे गौतमाची एकंदर जीवन चर्चा होय.) 


हिमवन्त पस्सतो, कोसलेसु निकेतनो। 
साकियानाम जातिया, धनविरियेन सम्पन्ना।। 
तस्स सकयान॑ गामे, जनपदे लुम्बिनीवने। 
बोधिसतो मनुस्सानं, हित्तसुखायं जातो।। 
सो सब्बस्स अत्थस्स, सिध्दी कता ति। 
तस्स सिध्दत्थ नाम अकंसु।। 
तस्स महेसिनो, सुध्दोदन नाम पिता। 
बुध्दस्स माता पन माया नामा।। 
कस्सप सुगत॑ चे मे, सम्बुध्दे चतुवीसती। 
आराधेत्वा महावीरो, तेहि बोधाय व्याकतो।। 
पुरेत्वा पारमि सब्बा, पत्वा सम्बोधिमुत्तमं। 
उतमो गोतमो बुध्दो, सते दुक्खा पमोचयि।। 
मगधेसु उरूवेलायं, बोधिमुले महामुनी। 
वेसाखपुण्णिमायं सो, पतो सम्बोधिमुत्तमं।। 
ततो सताहस्सन्तरं, वाराणसिं गन्त्वा। 
पश्चवग्गिये भिक्खुं, पुरतो धम्मचक्कपवत्तयि।। 
तत्थ वस्सं वसन्‍्तो, भिक्खुसड्ड सन्निपतित्वा। 
मज्झमंडले चारिक॑, कत्वा धम्मचिरट्री ति।। 
एवं पञ्चनेतो जिनो, पञ्चचताव्डीस समासमो। 
ठत्वा सब्बानि किच्चानि, कत्वा लोकस्स सब्बथा।। 
कुसिनारायं यमकसालानं अमन्तरे बने। 
वेसाखपुण्णमाय सो, दिपो लोकस्स निब्बुतो।। 
(खुद्कनिकाय - चरिया पिटक १५) 


जब्दार्थ / सहत्थ 


पस्सत- बाजुला. व्याकत - व्याख्यात. 

निकेतन - निवास. पारमि - पारमिता, पूर्णत्व, 

सिध्दिकला - प्राप्त केले. पमोच्च - मुक्त करणे. 

अकंसु - केले. सन्निपतित्वा - एकत्र येवुन, 
अभ्यास 


प्रश्न १ : खालील पालि प्रश्नांची पालि भाषेत उत्तरे लिहा- 
१, सिध्दत्थ पिता नाम कि अत्थि? 
२. सिध्दत्थ माता नाम कि अत्थि? 
३. सिध्दत्थेव कुहिं बोधि पापुणि ? 
४. सिध्दत्थस्स महापरिनिब्बानं कुहिं होति ? 
प्रश्न २ : नामास रूपे लिहा- 
मनुस्सान॑, बुध्दस्स, सुगतं, लोकस्स, भिक्खुं 


४0 


(3 


थुलवाचनं 


र्ै पश्चभेसज्ज कथा 
2 


तथागतांची तुलना अनेक बैद्यासी केली जाते. वैद्य ज्याप्रमाणे रोगाचे मुव्ठ जाणुन औषध सुचवितो आणि रोग्याला दुक्खमुक्त 
करतो, रोगमुक्त करतो. त्याचप्रमाणे तथागत सर्वोत्तम अष्टांगिक मार्गाच्या उपायाने मानवजातीला मानसिक आरोग्य मिव्ठवून 
देतो. इथे मात्र नेहमीचा वैद्य व शारीरीक व्याधीवरील औषधोपचार हाच संदर्भ आहे. संघात रहाणान्या भिक्खुंना बदलणाज़्या 
ऋतुमानानुसार, हवा, पाणि इत्यादी बदलांना तोंड देताना अनेक रोग होत. उन्हाव्व्यात उलट्या आणि अशक्तपणा हा त्रास 
अनेकांना होई. त्यासाठी आपल्या रोजच्या आहारातील पदार्थव औषध म्हणून तथागतांने सुचविले. आजही या पदार्थाचा - 
म्हणजे तूप, लोणी, तेल, मध व काकवी यांची औषध म्हणून किंवा औषधासारखा उपयोग केला जातो. जरूरीप्रमाणे भिक्खूने 
या औषधांचा उपयोग करावा. अशी तथागताने भिक्खू संघाला परवानगी दिली. कुठलाही नियम योग्यवेव्ी, शिथील केला 
पाहिजे. असा एक अत्यंत व्यवहारीक दृष्टीकोन (महावग्गातील) या पाठात दिसून येतो. 


“तेन समयेन तथागतो सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन भिक्खुन॑ सारदिकिन 
आबाधेन पुट्ठानं यागु'पि पीता उग्गच्छति, भत्तं पि भुत्त उग्गहति। ते तेन किसा होन्ति, लुखा, दुब्बण्णा, उप्पण्डुप्पण्डुकजाता, 
धमनिसन्थतगता। अद्दसा खो तथागतो ते भिक्खु किसे, लूखे, दुब्बण्णे, उप्पण्डुप्पण्डुकजाते धमनिसन्थगते। 

“अथ खो तथागतो रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - कि नु खो अहं भिक्खुन॑ भेसर्ज अनुजानेय्यं। 
ये भेसजच्चेव अस्स भेसज्जसम्मतज्च लोकय्य, आहारत्थञ्व फरेय्य, न च ओव्ठारियो आहारो पज्ञायेय्या  ति। अथ खो 
तथागतो एतद्होसि - ' इदानि खो पञ्च भेसज्जानि, सेय्यथीद - सप्पि, नवनीतं, तेल, मधुं, फाणितं, भेसज्जानि चेव भेसजजसम्मतानि 
च लोकस्स, आहारत्थश्व फरन्ति, न च ओव्ठारिको आहारो पज्ञायति। यच्नुनाहं भिक्खुनं इमानि पश्च भेसज्जानि अनुजानेय्यं, 
काले पटिग्गहेत्वा काले परिभुज्तु  ति। 

तेन खो पन समयेन भिक्खु तानि पञ्च भेसज्जानि काले, पटिग्गहेत्वा काले, परिभुज्जन्ति। तेसं यानि पि तानि पाकतिकानि 
लुखानि भोजनानि तानिपि नच्छोदन्ति, पगेव सेनेसिकानि। ते तेन चेव सारदिकिन आबाधेन फुट्टा, इमिना च भत्ताच्छादकेन, 
तदुभयेन मिय्योसोमताय किसा होन्ति, लुखा, दुब्बण्णा, उप्पण्डुप्पण्डुकजाता, धमनिसन्थतगता। 

अथ खो तथागता एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे धम्मिं कथ्थ कत्वा भिक्‍्खूं आमन्तेसि - ' अनुजानामि भिक्खवे, तानि पश्च 
भेसज्जानि पटिग्गहेत्वा काले पि विकाले पि परिभुज्जितु 'ति। 

(महावग्ग - भेसजकथा - विनयपिटक) 


४१ 


[ शब्दार्थ / सहत्थ | 


सारदिक (वि.)- शरदरूतुतील. 
उग्गच्छति (क्रि.) - उलटून पडतो. 
भुत्त (वि.) - खाल्लेला. 
दुब्बण्णा (वि.) - दुर्बठ, असकत. 
रहोगत (वि.) - एकान्तात असतांना. 
पटिसल्लीनस्स (वि.) - एकान्तात ध्यान धारणा करीत असतांना. 
परिवितक्को (पु.) - विचार, विमर्श, 
अन्नुजानेय्य (अनुजानाति-क्रि. )-मी परवानगी देणे योग्य आहे. 
काले - योग्य वेव्ठी, भिक्खुंच्या भोजनांची जी ठराविक 
बेल बुद्धाने सांगितली होती त्यावेव्ठी (च). 
भत्ताच्छन्दकेन - (वि.) अयोग्य आहाराने. 
काकवी (स्त्री.) - ऊसाच्या रसाचा घट्ट पाक, 


डरे 


आबाध (पु.) - रोग. 

भत्त (नपु.) - भात. 

लुखा (वि.) - रूक्ष, कोरडे. 

धमनिसन्थतगत्ता - ज्याचे अवयव रक्तवाहिन्यानी भरलेले 
आहेत म्हणजे ज्यांच्या शरिरावर 
अशक्तपणामुब्ठे शिरा दिसत आहेत असे. 

भेसज्ज (नपुं.) - औषध, 

आहारत्थं फरेय्य (वि.) - प्रमुख, स्थूल. 

नच्छादेन्ति - नीटपणे खाऊ शकत नबव्हते. 

सेनेसिक - (सेनेसिक) स्निग्ध, म्हणजेच तेलतुपाचा वापर 

केलेले जड जेवण. 


(3) 


पुण्णिका थेरी 
225 हू 2 


(पुढील गाथा खुहदकनिकायातील थेरीगाथा_ या काव्यसंग्रहातून घेतल्या आहेत. पुण्णिका ही एका मोलकरणीची मुलगी. 
ती बुध्दाच्या उपदेशाने साधक भिक्खुणी झाली. पहाटेला कुडकुडत नदीत स्नान करणान्या एका ब्राम्हणाशी तिचा संवाद झाला. 
ती म्हणाली की, खरी शुध्दी पाण्यात बुडी मारून होत नाही. कारण तसे असेल तर सतत पाण्यात असणारे जलचर प्राणी अत्यंत 
शुध्द म्हणून स्वर्गाचे अधिकारी ठरतील. शिवाय नद्या तर सर्व काही वाहन नेतात तर पापाबरोबर एखाद्यावेब्ठेस पुण्यही वाहन 
नेतील. अशाप्रकारे त्या उदकसुध्दिक म्हणजे 'स्नानाने पाप धुतले जाते! असे मत असलेल्या ब्राम्हणाचे मतपरिवर्तन प्रण्णिका 
करते. या गाथांमध्ये असलेला संवाद अत्यंत जिवंत आणि खबोधक आहे. 


डरे 


“उदहारी अहं सीते, सदा उदकमोतरि। 
अय्यानं दण्डभयभीता, वाचादोसभयड्रिता।। १।। 


कस्स ब्राह्मण त्वं भीतो सदा उदकमोतरि। 
वेधमानेहि गत्तेहि, सीत॑ वेदयसे भुस .।।२।। 


'जानन्ती च तु भोति, पुण्णिके परिपुच्छसि। 
करोन्तं कुसल॑ कम्मं, रून्धन्तं कम्मं पापकं।।३॥।। 

यो च बुड्डो वा दहरो वा, पापकम्मं पकुब्बति। 
उदकाभिसेचना सो पि, पापकम्मा पमुच्चति।।४।। 
को नु ते इदमक्खासि, अजानन्तस्स अजानतो। 
उदकाभिसेचना नाम, पापकम्मा पमुच्चति।।५।। 
सग्गं नून गमिस्सन्ति, सब्बे मण्डूककच्छपा। 

नागा च सुंसुमारा च, ये च ज्जे उदकेचरा ।।६।। 
ओरब्भिका सूकरिका, मच्छिका मिगबन्धका। 

चोरा च वज्घाता च, ये च ज्जे पापकम्मिनो । 
उदकाभिसेचना ते पि, पापकम्मा पमुच्चरे।|७।। 

सचे इमा नदियो ते पापं, पुब्बेकतं वहेय्यु। 
पुञ्ञम्पि मा वहेय्युं, ते तेन त्वं परिबाहिरो (अस्स)।।८।। 
यस्स ब्राह्मण त्वं, भीतो सदा उदकमोतरि। 

तमेव ब्रह्मे मा कासि, मा ते सीत॑ छविं हने।।९।। 
'कुमग्गं पटिपन्नं मं, अरियमग्गं समानयि। 
उदकाभिसेचनं भोति, इमं साट ददामि ते ।।१०॥। 
तुय्हेव साटको होतु, ना हं इच्छामि साटकं। 

सचे भायसि दुक्खस्स, सचे ते दुक्खमप्पियं।।११॥। 
मा कासि पापक॑ कम्मं, आवि वा यदि वा रहो। 
सचे च पापक॑ कम्मं, करिस्ससि करोसि वा।।१२॥। 
न ते दुक्खा पमुत्य' त्थि, उपेच्चापि पलायतो। 

सचे भायसि दुक्‍्खस्स, सचे ते दुक्खमप्पियं।।१३।। 
उपेहि सरणं बुध्दं, धम्मं सड्नज्च तादिने। 
समादियाहि सीलानि, त॑ ते अत्थाय हेहिति ।।१४।। 
'उपेमि सरणं बुध्दं, धम्म॑ सड्अज्च तादिन। 
समादियामि सीलानि, त॑ मे अत्थाय हेहिति ।।१५॥। 


डे 


[ जब्दार्थ / सदहत्थ | 


उदहारी (वि.) - पाणी भरणारी, पाणी आणणारी. 
दण्डभय (नपु.) - शिक्षेची भिती किंवा भय. 
वेधमानेहि (वेधमान वि.) - थरथरणान्या, कापणान्या. 
सीत॑ वेदयसे भुसं - तुला चांगली थंडी वाजत आहे. 
परिपुच्छसि (परिपुच्छति क्रि.) - विचारतेस. 
मण्डूककच्छपा - बेडूक आणि कासवे. 

नाग (पु.) - पाणसर्प, जलसर्प. 

ओरब्भिका (ओरब्भिक पु.) - मेंढे मारणारे खाटिक. 
मिगबन्धका (मिगबन्धका पुं.) - फासेपारधी. 


वज्ञझघाता (वज्झघात पुं.) - वध करणारा, खून करणारा. 


डे 


सीते (सीत वि.) - गारठ्यात, थंडीत. 

भयद्गता (भय+अट्टविता - वि.) - भयाने आर्त झालेली. 

गत्तेहि (गत - नपुं.) - अवयवांनी, गात्रांनी. 

जानन्ती (वि.) - जाणणारी. 

उदकाभिसेचना (उदका भिसेचना-नपु. )-पाण्यात स्नान 

करण्याने, 

सुसुमारा (सुसुमार - पुं) - सुसरी. 

मच्छिका (मच्छिक - पु.) - मासे मारणारे, 

पुब्बेकतं (वि.) - पूर्वी केलेले. 

साटकं (साट पुं.) - आंधोब्ठीचे बख्र, पंचा. 

मा ते सीत॑ छवि हने - थंडीने तुइ्या शरीरावर वाईट 
परिणाम न होवो. 


( 


परिशिष्ट - एक 


अ) पालि निबंध- 
१, पश्चसीलानि. 
. कस्सको. 
. बोधिरुक्खा. 
. मम विज्जालयो, 
. मम परिवार, 
. मय्हं गाम॑. 
मयूरो. 
. धम्मराजा असोको. 
. पालिभासाय उपयोगो. 


०0० (७ &छ #<& ८ ७८<< <ए >० 


परिणशिष्ट 


१. अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्ज॑ कारेन्ते बोधिसत्तो हिमवन्तपदेसे सीहयोनियं ......... | तस्स छ कनिद्ठभातरो एका च 
भगिनी अहोसि, सब्बेपि कश्चनगुहायं ......... । तस्सा पन गुहाय अविदूरे रजतपब्बते एका फलिकागुहा अत्थि, तत्थे को न 
फल वसति। अपरभागे सीहान॑ ......... कालमकंसु। ते भगिनी सीहपोतिक॑ कश्चनगुहायं ठपेत्वा गोचराय पक्कमित्वा मंसं 
लि तस्सा देन्ति। 


(सिंगलो, वसन्ति, अहरित्वा, निब्बत्ति, मातापितरो) 


२. वासिश्टि वेसालियं ......... निब्बति। वयपत्ता समान जातिकस्स ......... दिन्ना अहोसि। सा पतिकुलं ......... 
सुखसवासेनवासि। सा एक पुत्त लभि। अपरकाले सो पुत्तो ......... । तेनु सा उम्मत्तका अहोसि। सा गेहतो ......... मिथिलानगरं 
आगच्छि। 

(पलायित्वा, कुलपुत्तस्स, कुलगेहे, गन्त्वा, कालमकासि) 


३. पुनापरं यदा होमि मिथिलाय पुरुत्तमे | निमि नाम महाराजा पण्डितो ......... । तबाह .+ ००० चतुसाल॑ चतुमुखं। तत्थ 
दॉन 080३ मिग-पक्खि नरादीनं। अच्छादनश्व सयनश्व अन्नपानश्व ......... । अब्भोच्क्तिन्नं ......... महादानं पवत्तयि। 
यथापि सेवको सामि धनहेतुमुपागतो। कायेन वाचा मनसा आराधनीयमेसति। 


(करित्वान, मापयित्वान, भोजनं, कुसलत्थिको, पवत्तेसि) 
इतर काही परिच्छेदा करीता कथा- 
सोणा, एक गाम॑, महापिज्ञलो राजा, अनोपमा, सुंसुमारजातक, इत्यादी विषयावर कथा पूर्ण करा। 


डं६ 


धम्मपद. 
जातक. 
अजिठा लेणी. 
वेरूढ्ठ लेणी. 


0 56 0 एप हो 
शव 


नमुना बहुपर्याची प्रश्न 
१. धम्मपद 
) धम्मपदात एकुण किती गाथा आहेत ? 
अ) ४२५ ब) ४00 क) ४२३ 
॥) धम्मपद हा ग्रंथ किती वग्गात विभागलेला आहे ? 
अ) २६ ब) २८ क) ३० 
॥#) कोणत्या देशातील भिवखूना धम्मपद्‌ मुखपाठ केल्याशिवाय उसंपदा मिव्ठत नाहीं ? 
अ) थायलंड ब) श्रीलंका क) ब्रह्मदेश 
ए) धम्म म्हणजे काय ? 
अ) सदाचारब) धर्म क) आचार 
२. जातक 
)) जातक कथांची संख्या किती आहे ? 
अ) ५५० ब) २२०0 क) पछ५ 
॥) जातक कथेत नायक कोण असतो ? 
अ) बोधिसत्व ब) पदमपाणि क) वज्रपाणि 
॥) खुद्दक निकायाचा जातक ग्रंथ कोणत्या क्रमांकाचा आहे ? 
अ)१५ ब)१0 क) ८ 
(पुढील प्रश्न संपूर्ण आणि संयुक्तसाठी उपयोगात आणता येतील) 


३. लेणी 
) भित्ती चित्रासाठी कोणती लेणी जग प्रसिद्ध आहे ? 
अ) वेरूठ ब) अजिंठा क) जूनर 
॥) अजिंठा लेणीचा शोध कोणत्या इ.स. मध्ये लागला ? 
अ) १८१९ ब) १९२०0 क) १७१९ 
॥) वेरूव्ठ येथे किती लेण्या आहेत ? 
अ) ३४ ब)४० क) ४२ 


डे 


५) डोंगरात कोरलेल्या वास्तूला काय म्हणतात ? 
अ) लेणी ब) मूर्ती क) गुहा 
५) महाराष्ट्रातील कोणत्या डोंगर रांगेत सर्वाधिक लेण्या आहेत ? 
अ) नीलगिरी ब) सह्याद्री क) सातपूडा 
शा) अंजिठा येथे किती लेण्या आहेत ? 
अ) १०0 ब) २६ क) ३० 
५) औरंगाबाद जवव्ठ कोणती लेणी जग प्रसिद्ध आहे? 
अ) अजिंठा ब) भाजेकार्ले क) जुन्नर 


४. स्तुप आणि चैत्य 
) चैत्यगृहात कोणाच्या समोर बसून ध्यान करायचे असते ? 
आ) बुद्धमुर्ती ब) आचार्य क) स्तुप 
॥) सांची येथील काय प्रसिद्ध आहे ? 
अ) लेणी ब) स्तुप क) चौत्य 
॥) सर्वात मोठे कोरलेले चैत्यगृह कोठे आहे ? 
अ) अजिठा लेणी ब) कान्हेरी लेणी क) भाजेकार्ल लेणी 


ड८ 


परिशिष्ट दोन-व्याकरण (संपूर्ण व संयुक्तसाठी ) 


“धम्म' अकारान्त पुल्लिंग 


एकवचन अनेकवचन 


धम्मो धम्मा 


धम्मं धम्मे 
धम्मेन धम्मेहि, धम्मेभि 


धम्माय, धम्मस्स धम्मान॑ 
धम्मा, धम्मस्मा, धम्मम्हा धम्मेहि, धम्मेभि 
धम्मस्स धम्मान॑ 
धम्मे, धम्मस्मिं, धम्मम्हि धम्मेसु 
आलपन (संबोधन) धम्म, धम्मा धम्मा 


बुध्द, पुत्त, रुक्ख, बालक, सावक इत्यादी रूपे 'धम्म' अकारान्त पुल्लिंग या प्रमाणे होतात. 


“वन अकारान्त नपुसकलिंग 


एकवचन अनेकवचन 


वन बना, वनानि 
वन बना, वनानि 
बनेन वनेहि, वनेभि 
वनाय, वनस्स वनान॑ 
बना, वनस्मा, वनम्हा वनेहि, वनेभि 
वनस्स वनान॑ 
बने, वनस्मिं, वनम्हि वबनेसु 
आलपन (संबोधन) वन बना, वनानि 


धन, पाप, उदक, सील, चीवर, लोचन, हिरञ्ञ, दान, सोत ओदन, सोपान इत्यादी शब्द 'वन_ या प्रमाणे होतात. 


“भिक्खु उकारान्त पुल्लिंग 


एकवचन अनेकवचन 


भिक्खूना, भिक्खूस्मा, भिक्खूम्हा 

भिक्खूनो, भिक्खूस्स 

भिक्खूस्मिं, भिक्खूम्हि भिक्‍्खूसु, भिक्‍्खूसु 
आलपन (संबोधन) भिक्खू भिक्खू, भिक्खवे, भिक्खवो 


सेतु, गुरु, भानु इत्यादी शब्द 'भिकक्‍खू' प्रमाणे होतात. 


४९ 


“लता आकारान्त स्रील्लिंग 


एकवचन अनेकवचन 


लता लता, लतायो 


लत लता, लतायो 
लताय लताहि, लताभि 


लताय लतानं 
लताय लताहि, लताभि 
लताय लतानं 
लतायं, लताय लतासु 
आलपन (संबोधन) लते लता, लतायो 


माला, सुजाता, विमला, गाथा, मेत्ता, विसाखा, इत्यादी 'लता' प्रमाणे होतात 


प्रथम पुरूष वाचक सर्वनाम अम्हं 


एकवचन अनेकवचन 


पठमा अहं मयं, अम्हे, नो 
दुतिया मं, मम अम्हाकं, अम्हे, नो 
ततिया, पश्चमी मया, मे दाउताल जी, दी। 
चतुत्थी, छट्ठी मम, मय्हं, मम, मे अम्हेहि, भि, नो 
सत्तमि मयि अम्हं, भि, नो 


द्वितीय पुरूषवाचक सर्वनाम तुम्ह' 


एकवचन अनेकवचन 


पठमा त्वं, तुवं तुम्हे, वो 

दुतिया त्वं, तुवं, तं, तव॑ तुम्हे, वो 

ततिया, पश्चमी तया, त्वया, ते तुम्हेही, तुम्हेभि, वो 
चतुत्थी, छट्ठी तव, तुय्हं, तुम्हं, ते तुम्हांक, वो 

सत्तमि त्वयि, तयि तुम्हेसु 


“य पुल्लिंग सर्वनाम 


एकवचन अनेकवचन 


ये 
यं | 
येन येहि, येभि 


यस्स येसं, येसान॑ 
यस्मा, यम्हा येहि, येभि 
यस्स येसं, येसान॑ 
यस्मिं, यम्हि येसु 


५0 


प्रश्नार्थक सर्वनाम 'क' पुलिंग 


एकवचन अनेकवचन 


को के 


कं के 
केन केहि, केभि 


कस्स, किस्म केस, केसांन 
कस्मा केहि, केभि 
कस्स, किस्स केस, केसान 
कस्मिं-म्हि. किस्मिं-म्हि केसु 


प्रश्नार्थक सर्वनाम 'क स्त्रीलिंग 


एकवचन अनेकवचन 


का, कायो 


का, कायो 
काभि, काहि 


कासं, कासान॑ 

काभि, काहि 

कासं, कासान॑ 
कस्सं, काय॑ कासु 


नर 


२. धातुरुपावली 


धातुविषयी काही माहिती. 

१. पाली भाषेत दोन पद (प्रकार) आहेत. 

१, परस्सपद (परस्मैपद) आणि २. अत्तनोपद आत्मनैपद 

प्रामुख्याने पालीमध्ये परस्पदाचा उपयोग करण्यात येतो व अत्तनोपदाची रूपे कमी आढव्ठतात. अत्तनोपद्‌ कर्मणि व 
कवितेत उपयोगात येतात. 

२. पाली व्याकरणात अनुक्रमे तीन पुरुष आहेत. पाली व मराठी व्याकरणातील पुरुषांमध्ये खालील प्रमाणे क्रम आहे. 


मराठी 


उत्तम पुरिस प्रथम पुरुष 


मज्मिम पुरिस द्वितीय पुरुष 
पठम पुरिस तृतीय पुरुष 


३. काव्ठ व अर्थवाचक काही पाली व मराठी संज्ञा पुढील प्रमाणे 


१. पच्चुपन्नकात्ठ / वत्तमानकाव्ठ वर्तमानकावठ 
२. हीयन्तनी / आगतकाल्ठ भूतकालठ 
३. भविस्सन्ती / अनागतो भविष्यकाठ 


वर्तमानकाछ (पच्चुप्पन्नकालो) 
प्रत्यय परस्सपद 
अनेकवचन 
प्रथम पुरुष (उत्तम पुरिस) 
द्वितीय पुरुष (मज्झिम पुरिस) 
तृतीय पुरुष (पठम पुरिस) 


खाद धातु - (खाणे) 
एकवचन अनेकवचन 
प्रथम पुरुष (उत्तम पुरिस) 


द्वितीय पुरुष (मज्मिम पुरिस) 
तृतीय पुरुष (पठम पुरिस) 


नम, गच्छ, कस, पठ, भव इत्यादी धातु खाद प्रमाणे होतात. 


जि 


भूतकाछ (अतीतकाव्ठ / हिय्यन्तनी ) 
प्रत्यय परस्सपद 
अनेकवचन 


प्रथम पुरुष (उत्तम पुरिस) 


द्वितीय पुरुष (मज्मिम पुरिस) 
तृतीय पुरुष (पठम पुरिस) 


गच्छ / 'गर्मा धातु (- जाणे) 


एकवचन 


प्रथम पुरुष (उत्तम पुरिस) गच्छिम्ह 
द्वितीय पुरुष (मज्झ्िम पुरिस) गच्छित्थ 
तृतीय पुरुष (पठम पुरिस) गच्छिसु, गच्छु 


नम, कस, वस, पठ, लभ, कीढ्ठ इत्यादी धातु गच्छ' प्रमाणे होतात. 


भविष्यकाछ (भविस्सन्ती / अनागत काल) 
प्रत्यय परस्सपद 
एकवचन अनेकवचन 
प्रथम पुरुष (उत्तम पुरिस) 
द्वितीय पुरुष (मज्झ्म पुरिस) 
तृतीय पुरुष (पठम पुरिस) 


नम धातु (- नमन करणे ) 


प्रथम पुरुष (उत्तम पुरिस) 


द्वितीय पुरुष (मज्मझिम पुरिस) 
तृतीय पुरुष (पठम पुरिस) 


कस, पठ, बस, गच्छ, वद्‌, खाद, कील्ठ इत्यादी धातु नम प्रमाणे होतात. 


ण्रे 


३. संधी 


१२. स्वरसन्धी : 


एकामागून एक येणारे स्वर एकत्र मिव्ठाल्यास स्वरसन्धी होते. 
स्वरसन्धीचे काही नियम खालील प्रमाणे आहेत. 
स्वराच्या पुढे स्वर आल्यास त्यांचा संधि होताना पहिल्या स्वराचा लोप होतो. 
उदा. पुरिस + उत्तमो. 
पुरिस + अ + उत्तमो. 
पुरिस + उत्तमो. 
तत्र + इमे - तत्रिमे. 
अज्ज + उपोसथो - अज्जुपोसथो. 


स्वरांपुढे स्व असेल तर त्याचा संधि होताना पुढच्या स्वराचा लोप होतो. 
उदा. सो + अहं. 

स+ओ+अ+हं - सोहं. 

सो + अपि - सोपि. 

चत्तारो + इमे - चत्तारोमे. 


स्वराच्या पुढे स्वर आल्यास त्यांचा संधि होताना केग्हा दोहोपैकी एकाचाही लोप होत नाही. 
उदा. कज्ञा + इव. 

क + ज्ञ + आ+ इ + व - कज्ञाइव. 

लता + इव ८ लाताइव. 

केव्हा केन्हा लताव' आणि 'लतेव॑ सुद्धा होतो. 


लोप झालेल्या स्वारापुढे 'इ! असेल तर त्या ऐवजी ए' होतो. उ' असेल तर त्याचा ओ' होतो. 
उदा. तस्स + इदं, तस्स + एदं - तस्सेदं. 

वात + इरितं - वातेरित॑. 

वाम + उरू - वामोरू., 

वि + उदक॑ - वोदकं. 
'इ आणि 5' च्या पुढे अ आला तर तो अनुक्रमे यः आणि व होतो. 
उदा. वि + अकासि. 

व + ३ + अकासि. 

व + य + अकासि > व्याकासि. 

वि + आकती > व्याकतो. 

सु + आगतं. 

स+3उ + आगतं. 


ण्डें 


स्‌ + व + आगतं < सागतं. 
बहु + आबाधो - बह्वाबाधो. 
६) ए आणि ओ _ च्या पुढे स्वर आल्यास त्यांचा क्रमाने य आणि व होतो. 
उदा. ते + अज्ज. 
त + ए.+ अज्ज, 
त +य + अज्ज 5 त्यज्ज, 
मे + अय॑ - म्यायं. 
सो + अहं. 
स॒ + ओ + अहं. 
स+ व + अहं - साहं. 
सो + अय॑ - सायं. 
७) गो शब्दाच्या पुढे स्वर आल्यास गो शब्दाचा गव' असा आदेस होतो. 
उदा. गो + अस्स. 
गव + अस्स - गवस्स. 
गो + एलठकं, 
गव + एल्ठक ८ गवेव्ठक, 
८) 'इति' शब्दाच्या पुढे 'एवं शब्द आला असल्यास 'इति' शब्दाचा 'इत्वः असा आदेश होतो. 
उदा. इति + इब ८ इत्व + एव. 
इत्वेव - इच्चेव. 


९) इद आणि 'एवं' हे शब्द पुढे आल्यास मध्ये 'य हा आगम होतो. 
उदा. मा + इदं ८ मयिदं. 
न + इदं ८ नयिदं, 
१०) &छ च्या पुढे येणान्या स्वराचा केव्हा केव्हा छः होतो. 
उदा. छ + अभिज्ञा, 
छ + छठ + भिज्ञा 5 छल्ठभिज्ञा, 
छ + आयतन < छत्ठायतन. 
११) केव्हा केव्हा अनुस्वाराच्या पुढे येणान्या स्वराचा लोप होतो. 
उदा. कत॑ + इति 5 कतन्ति, कि + इति - किन्ति, 


जज 


२) 


व्यज्जन सन्धि- 


5) 


'पर' अक्षर हे जर व्यज्जन असेल तर बहुधा पूर्व जहस्व स्वराचा दीर्घ स्वर होतो आणि दीर्घ स्वराचा जहस्व स्वर होतो. 
उदा. मुनि + चरे 5 मुनीचरे. 
माग + भारी ८ मागभारी. 
सम्म + धम्मो - सम्माधम्मो. 
पूर्व - शब्दातील अन्त्य अक्षर स्वर असून पर शब्दाचे पहिले अक्षर व्यज्जन असेल तर काही वेब्डा त्या व्यज्जनाचे द्वित्व 
होते. 
उदा. प + गहो 5 पग्गहो. 
दु + कत॑ - दुकक्‍्कतं, दुक्कटं. 
'ए' तसेच 'ओ' नंतर कोणताही वर्ण आल्यास काहीवेव्ठा ए' आणि ओ. दोघाचाही 'अ' होतो 
उदा. सो + सीलवा ८ ससीलवा. 
एसो + धम्मो 5 एसधम्मो. 


याचके + आगते < याचकमागते. 


3) 


निग्गहीत सन्धि- 


काही वेव्ठा निग्गहीता (अनुस्वारा) चा आगम होतो तो आगम मित्रवत असतो. 
उदा. चक्खु + उदपादि 5 चक्खुं उदपादि. 

त + खणे - तंखणे. 
काही वेव्ठा निग्गहीताचा लोप होतो. 
उदा. बुद्धानं + सासन॑ > बुद्धान सासनं. 

एवं + अहं ८ एवाह. 

कर्थ + अहं 5 कथाहं. 
निग्गहीतापुढे स्वर आल्यास काही वेव्ठा निग्गहीताचे म' 'य' तसेच द असे आदेश होतात. 
उदा. त॑ + अहं ८ तमहं. 

त॑ + इदं 5 तयिदं. 

त॑ + अल॑ - तदलं. 


५६ 


४. समास 


भाषेत जेव्हा दोन किंवा अधिक शब्द एकत्र येऊन व्याकरणदृष्ट्या एक शब्द होतो तेव्हा त्याला समास किंवा सामासिक 
'शब्द' असे म्हणतात. असे समास हे अभिजात भाषांचे वैशिष्ट्य होय. पालि भाषेमध्ये समासांचे प्रमुख प्रकार पुढीलप्रमाणे 
आहेत. 
१) द्वन्द (इन्द्र) समास. 
२) तप्पुरिस (तत्पुरुष) समास. 
३) बहुब्बीहि (बहुब्रीहि) समास. 
४) अव्ययीभाव (अव्ययीभाव) समास. 


१) द्वन्द समास - 

दोन अथवा जास्त शब्दातील 'च (आणि) चा लोप करून जो समास तयार होतो त्याला दर्द समास असे म्हणतात. 
यामध्ये सर्व शब्द सारख्याच महत्त्वाचे असतात. द्वन्द समास दोन प्रकारे आहेत. 
अ) समाहार द्ून्‍्द समास, ब) इतरेतर द्वन्द समास,. 


अ) समाहार - 
दोन संज्ञा समासात येऊन च ने जोडल्यावर अर्थ प्रगट करतात आणि एक समाहाराचा (समूहाचा) बोध करतात तेव्हा तो 
समाहार द्वन्द्र समास होतो हा समास नपुंसकलिंगी असतो. 


उदा. मुखं च नासिका च मुखनासिकं. 
गीतं च वादितं च गीतवादित॑. 
युगं च नड़लं च युगनड्लं. 
डंसो च मकसो च डंसमकसं. 
विज्जा च चरणं च विज्ञाचरणं. 
दासि च दासो च दासिदासं. 
कण्हो च सुक्को च कण्हसुक्क, 

ब) इतरेतर - 


जेग्हा समासातील दोन्ही पदे प्रधान असतात तेव्हा त्यास इतरेतर द्ूंद्र समास म्हणतात. हा समास नित्य बहुबचनी असून 
शेवटच्यापदाचे लिंग हे त्या संपूर्ण समासाचे लिंग असते. 


उदा. चन्दिमा च सुरियो च चन्दिमसुरिया. 
समणो च ब्राम्हणो च समणगब्राम्हणा, 
माता च पिता च मातापितरो. 
पिता च पुत्तो च पितापुत्ता, 


२) तप्पुरिस (तत्पुरूष) - 
तत्पुरूष समासाचे प्रकार पुढील प्रमाणे होतात. 


१. विभत्ति तत्पुरूष, २. कर्मधारय, 

३.  द्विगु. ४. मज्मिमपदलोपी. 
५. नजतप्पुरिस, ६.  अलुत्ततप्पुरिस, 
७. उपपदतप्पुरिस, 


ण्७ 


विभ त्तितत्पुरिस (विभक्ती तत्पुरूष)- 


२)  कम्मधारय - जेव्हा समासातील दोन्ही घटक एकाच विभक्तीत असतात (समानाधिकरण) तेव्हा कर्मधारय 


३) . द्विगु - जेव्हा कम्मधारय समासाचे पहिले पद्‌ संख्यावाचक असते तेव्हा दिगु समास होतो. 


दुतिया तप्पुरिस 

उदा. गाम॑ गतो 
देसे गतो 
बन्धनं गतो 
ततिया तप्पुरिस- 
दुतिया तप्पुरिस 

उदा. बुध्देन भासत॑ 
पितुना सदिसो 
चतुत्थी तप्पुरिस- 

उदा. संघाय भत्तं 
कुण्डलाय.. सुवण्णं 
रजनाय दोणि 
नहानाय जलं 
पश्चमी तप्पुरिस- 

उदा. चोरस्मा भयं 
पापस्मा मुत्तो 
मुसावादा विरति 
छट्टी तप्पुरिस- 

उदा. रुक्खस्स साखा 
धज्ञस्स रासि 
र्ज्ञो पुत्तो 
र्ज्ञो पुरिसो 
मगधानं राजा 
सत्तमी तप्पुरिस- 

उदा. संसारे दुक्खं 
जले कीव्ठा 
आकासे गमन 
अकाले मेघो 

समास होतो. 

उदा. महतन्तो पुरिसो 
मुखंचन्दी. विय 
पञज्ञा सुरियो विय 
विज्ञा एव धन 
बुध्दोसो येव. आचरियो 

उदा. दस सीलानि 
एको पहारो 


गामगतो. 
देसगतो. 
बन्धनगतो. 


बुध्दभासित॑. 
पितुसदिसो . 


संघभ त्तं. 
कुण्डलसुवण्णं, 
रजनदोणि. 
नहायजलं. 


चोरभयं. 
पापमुत्तो. 
मुसावाद विरती. 


रुक्खसाखा 
धज्ञरासि. 
राजपुत्तो. 

राजपुरिसो. 
मगधराजा. 


संसारदुक्खं. 
जलकीव्ग. 
आकासगमनं. 
अकालमेघो. 


महापुरिसो . 
मुखचन्दो. 
पज्ञासुरियो. 
विज्ञाधनं. 
बुध्द्घोसाचरियो . 


दससीलानि. 
एकप्पहारो, 


४). मज्ञिपदलोपि - कर्मधारय समासात दोन पदांना जोडणारे पद जेन्हा गाब्लले जाते तेव्हा मज्झिमपद्लोपि समास 


तेल॑ गन्धतेलं, 
पासाणो पिड्ठिपासाणो. 


५) . नज तप्पुरिस - जेव्हा नकारवाचक किंवा निषेधवाचक अव्ययाचा नामाशी समास होतो तेव्हा त्याला नज 


होतो. 

उदा, गन्धेन मिस्सित 
पिद्ठिया उग्गतो 

तप्पुरिस समास म्हणतात. 

उदा. न मनुस्सो 
न कालो 
न पण्डितो 
न वसलो 
न ब्राम्हणो 
धम्मस्स विरूद्धो 
संसयस्स अभावो 


अमनुस्सो . 
अकालो. 
अपण्डितो. 
अवसलो. 
अब्राह्मणो. 
अधम्मो, 
असंसयो. 


६) अलुत्त तप्पुरिस - या प्रकारात पहिल्या पदाचा विभक्ती प्रत्यय तसाच राहतो, त्याचा लोप होत नाही. 


उदा. परस्स पद 
अन्ते वसति 
उदके चरन्ति 


परस्सपद्‌., 
अन्तेवासि, 
उदकेचरा, 


७). उपपद तप्पुरिस - जेव्हा समासाचे दुसरे पद धातुसाधित असते आणि ते स्वतंत्रपणे वापरता येत नाही तसेच 
समासाचा विग्रह केला असता त्या धातूसाधित पदाचे क्रियापदात रूपांतर होते. तेन्हा उपपद तप्पुरिस समास होतो. 


उदा. फले जायति 
कुम्भं करोति 
धन ददाति 
धम्मं जानाति 


इति फलजं. 
इति कुम्भकारो. 
इति धनदो. 
इति धम्मज्ञू, 


३) बहब्बीही समास - ज्यावेव्ठी दोन किंवा अधिक पदांचा समास तयार तो संपुर्ण समास दुसन्याच एखाद्या नामाचे किंवा 
अर्थाचे विशेषण होतो व त्याविषयी माहिती सांगतो त्यावेव्ठी बहुब्बीहि (बहुब्रीहि) समास म्हणतात. 


उदा. बहूनि धनानि यस्स सो 
जितानि इंद्रियानि यस्स सो 
लम्बा कण्णा यस्स सो 
समान उदर यस्स सो 
मना सेट्ठा एतेसं इति 
उदक पीयते अस्मिं इति 


बहुधनो. 
जितिन्द्रियो. 
लम्बकण्णो, 
सोदरियो. 
मनोसेट्रा. 


उदापान, 


४) अव्ययीभाव - जेव्हा समासाचे पहिले पद अव्यय आणि दुसरे नाम असते तेव्हा संपुर्ण समास अव्यय होतो म्हणून त्याला 


अव्ययीभाव समास म्हणतात, 


उदा. दिने द्नि 
व्स्से व्स्से 
नगरा बहि 
कम्मं अनतिकम्मं 


गंगाय समीप 


पटिदिन. 
अनुवस्सं. 
बहिनगरे. 
यथाकम्मं. 
उपगंगं. 


५६ 


५, विशेषण व अव्यये 


६० 


धातुसाधित विशेषणे व अव्यये 

१९. कर्मणि भूतकाछ वाचक धातुसाधित, विशेषणे- 
दा - दिन्नं, कर - कत॑. बच - वुत्त. 
पूज - पूजित. पति+ट्ढठा - पतिद्धित॑. ठा-ठित॑. 
सं+तुस - सन्तुड्ू. गम - गत. दिस - दिंट्ठ. 
प+इस - पेसित. पत - पतित. कुप - कुपित. 
चिन्त - चिन्तित. आक्चर - आचरित. प+वत - पवत्त, 
नस - नट्ढ. परि+क्चज - परिच्चत्त. वि+सु - विस्सुत. 
लभ - लब्द. आ+किर - आकिण्ण, इच्छ - इच्छित. 
लज्ज - लज्ित. अधि+गम - अधिगत. नद - नदित. 
पठ - पठित, लिख - लिखित. जा - जात. 
अनु+भु - अनुभूत. खाद - खादित. पोस - पोसित. 
अलं+कर - अलंकत. 

२. कर्मणि विध्यर्थ धातुसाधित विशेषणे - 
दा - दातब्ब, बच - वत्तब्ब, 
रख - रक्खितब्ब, वत - वत्तितब्ब, 
अनु+सर - अनुसरितब्ब. चर - चरितब्ब. 
कर - कातब्ब, कत्तब्ब, पूज - पूजनीय. 
गम - गन्तब्ब, 

३. त्वान्त, ल्यबन्त अव्यये - 
दा - दत्वा. सु - सुत्वा, गम - गन्त्वा, गन्तान. 
बच - वत्वा. नि+सिद - निसिदित्वा, प+खिप - पक्सखिपित्वा, 
आ+गम - आगन्त्वा. दिस - दिस्वा, दिस्वान. आ+हर - आह रित्वा. 
हन + हन्त्वा, हत्वान. पत - पतित्वा. ठा - ठत्वा, 
पुच्छ - पुच्छित्वा. बन्द - बन्दिता. प+ठा - पढद्ठाय. 
मर - मरित्वा. ज - जत्वा, जानित्वा. आ+सनी - आनेत्वा. 
परि+चज - परिच्चजित्वा. चर - चरित्वा, आऊ+दा - आदाय, 
वस - वसित्वा, प+विस - पविसित्वा, नि+कम - निक्‍्खमित्वा, 
सं+आ+गम - समागन्त्वा, 


पालीमध्ये त्वा' प्रमाणेच त्वान हा प्रत्यय लावूनही पूर्वकालवाचक धातुसाधित अव्यये तयार होतात. 


हेत्वर्थक अव्यये (तुमन्ते) 
दा - दातु. 
बच - वत्तु. 
उप+लं+कम - उपसंकमितु॒ . 
सिक्‍्ख - सिक्खितु. 
नि+कम - निक्‍्खमितु. 


कर - कातु. 

आ+गम - आगमन्‍न्तुं. 

उप+गम - उपगन्तु. 
अव+ओ+लिक - ओलोकेतु 
वि+जि - विजेतु. 


+.2+, 
+५* +५* +५* 


६१ 


परिशिष्ट - तीन 
इयत्ता - दहावी 
तोंडी - परिक्षा 


विषय - पालि (संपूर्ण) सहामाही आणि वार्षिक गुण २०/२० 


सूचना १) १५-१५ विद्यार्थ्यांचा एक गट तयार करावा. 
२) तोंडी परीक्षेच्री काठिण्य पातव्ठी क्रमबध्द असावी, 
३) तोंडी परिक्षेतील उत्तीर्णता ही स्वतंत्र असेल. 


(१) श्रवण किंवा श्रृतलेखन- गुण - 0५ 
एका-एका गटाला तीन ओब्डीचे अपठितातील पालि शुध्दलेखन देणे 


(२) प्रकट वाचन- गुण - 0५ 
विद्यार्थ्यॉकडून पाठ्य घटकांच्या संदर्भ ग्रंथातील दोन गाथा अथवा लहान उतारा वाचून घ्यावा. 


(३) भाषण - गुण - 0५ 
प्रत्येक विद्यार्थ्यला "मम पाठसाला / उपवनं / कस्सको / रुक्‍्खो  इत्यादी विषयापैकी एखाद्या विषयावर सलग दोन/तीन 
वाक्ये पालित बोलण्यास सांगावे, 


(४) संभाषण- गुण - 0५ 
विद्यार्थ्याना पालित संभाषण करता यावे. त्यासाठी त्याला पालित तब कि नाम॑ अत्थि? त्वं कि वग्गमज्झे सिक्खसि ? तव 
विज्ञालयस्स नाम॑ कि अत्थि?' इत्यादी प्रकारचे प्रश्न विचारुन त्यांच्याकडून त्यांची पालित उत्तरे बदवून घ्यावीतं. 
“त्वं कि वग्ग मज्झे सिक्खसि अशाप्रकारचे प्रश्न विचारून त्यांच्याकडून त्यांची पालित उत्तरे बदवून घ्यावीत. 


के. कक 2# 
+९* +९* ९ 


धरे 


प्रश्नपत्रिकेचा आराखडा 
इयत्ता - दहावी विषय - पालि (संपूर्ण) 


वेढ २ तास गुण ८0 
प्रश्न -१. (अ) कोणत्याही तीन उतान्यांचे स्वीकृत माध्यमातून भाषांतर करा (गद्य) गुण - १५ 
१) 


५) 
(ब) कोणत्याही दोन समूहांचे स्वीकृत माध्यमातून भाषांतर करा (पद्च) गुण - 0८ 
१) 
२) 
३) 
४) 
प्रश्न -२. (अ) गट एक मधील व गट दोन मधील प्रश्नांची उत्तरे स्वीकृत माध्यमातून लिहा गुण - 0८ 
गट - १ - गद्यावर आधारीत दोन प्रश्नांची उत्तरे लिहा 
१) 
२) 
३) 
गट - २ - पद्यावर आधारीत दोन प्रश्नांची उत्तरे लिहा 
१) 
२) 
३) 
खालीलपैकी कोणतीही तीन गाथा - शुध्द्‌ व पूर्ण करून लिहा. गुण - 0६ 
१) 
२) 
३) 
४) 
प्रश्न -३. पुढीलपैकी कोणत्याही एका विषयावर पालित पाच ओब्डीचा निबंध लिहा (0५) 
१) 


हर 


) 
३) 
४) 


६३ 


अरन “४. 


अथवा/07/किंवा 
पालित भाषांतर करा 
(पाच ओब्ठीचा संमत माध्यमातील उतारा-इंग्रजी /हिन्दी /मराठी) 
खालील पालि वाक्‍्यांची घटनाक्रमानुसार फेरमांडणी करा (कोणतेही पाच) 
१) 


है) 
३) 
४) 
६) 
६) 
७) 
अथवा/0/बकिंवा 
रिकाम्या जागा भरून कथा/परिच्छेद पूर्ण करा 
(सुमारे पाच ओगब्डी द्याव्यात) 


प्रश्न -५. (अ) कोणत्याही एका उताच्याचे स्वीकृत माध्यमातून भाषांतर करा (अपठित पालि उत्तरे) 


प्रश्न -६. 
अरन -७. 


(ब 


) 


१) 

है) 

३) 

खालील कोणत्याही दोन (२) वर टिपांच्या आधारे पर्याय निवडा. 

१) 

४) 

३) 
स्थूलवाचनावर आधारीत कथात्मक किंवा वर्णनात्मक प्रश्न विचारावे 
कोणत्याही पाच प्रश्नांची उत्तरे पालित लिहा. 

(आठ प्रश्न गद्य - पद्यावर आधारित असावेत) 


घ्ड 


(०५) 


(०५) 


अथवा/0/किंवा 
पुढिलपैकी पाच अव्यय / उपपद विभक्तिचा वाक्यात उपयोग करा 


१) ५) 
२) ६) 
३) ७) 
४) ८) 
प्रश्श -८.._ पुढीलपैकी कोणतेही पाच उपप्रश्न सोडवा (१५) 

(अ) रूप ओव्ठखा (कोणतेही तीन)- (०३) 
१) २) ३) ४) ४ 

(ब) कोणतेही तीन समास ओव्ठखा- (०३) 
१) २) ३) ४) श 

(क) कोणत्याही तीन संधी करा.- (०३) 
१) २) ३) ४) ) 

(ड) कोणत्याही तीन चे सूचने नुसार बदल करून लिहा.- (०३) 
१) २) ३) ४) ५) 

(३) कोणत्याही तीन जोड्या जुव्ठवा- 
१) २) ३) ४) ५) 

(फ) माध्यम भाषेत शब्दांचे अर्थ सांगा (कोणतेही तीन)- (०३) 
१) 
२) 
३) 
४) 
५) 


हि 


है] 2 सिप्पसुत्त शह 


(तिपिटकातील उदान या ग्रंथातून प्रस्तुत उतारा घेतला आहे. तथागत बुद्धाच्या काव्ठात, त्यावेव्ठच्या समाजात जे विविध 
व्यवसाय किंवा कला प्रचारात होत्या त्यांची यादी आपल्याला या उतान्यात मिव्ठते. भोजन झाल्यावर भिक्खू निवांतपणे 
इकडच्या तिकडच्या गप्पा मारीत बसले असता कोणाकोणाला काय येते, संघात येण्यापूर्वी कोण काय व्यवसाय करीत होता 
असा विषय निघाला त्या गप्पांमधून या सर्व व्यवसायांचा उल्लेख आलेला आहे. विशेष म्हणजे अन्य व्यवसाय व कला यामध्ये 
“काव्य करणे' हाही एक व्यवसाय गणला आहे.) 


एवं मे सुत्तं। एक समय॑ भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अनाथपिण्डिकस्स आरामे। तेन खो पन समयेन सम्बहुलानं 
भिक्खूनं पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्तानं मण्डलमाल्ठे सन्निसिन्नानं सन्निपतितानं अयमन्तराकथा उदपादि - को नु खो, 
आवुसो, सिप्पं जानाति? को कि सिप्पं सिक्खि? कतरं सिप्पं सिप्पानं अग्ग ति ? 

तत्थेकच्चे एवमाहंसु -  हत्थिसिप्पं सिप्पानं अग्गं.. ति । एकच्चे एवमाहंसु - 'अस्ससिप्प॑ सिप्पानं अग्ग ति। 
एकच्चे एवमाहंसु - ' रथसिप्पं सिप्पानं अग्गं  ति। एकच्चे एवमाहंसु - धनुसिप्पं सिप्पानं अग्ग  ती। एकच्चे एवमाहंसु - 
““थरूसिप्पं सिप्पानं अग्ग ति। एकच्चे एवमाहंसु - मुदंसिप्पं सिप्पानं अग्गं ति। एकच्चे एवमाहंसु - गणनासिप्पं 
सिप्पानं अग्गंति। एकच्चे एवमाहंसु - 'संखानसिष्पं सिप्पानं अग्ग  ति। एकच्चे एवमाहंसु - लेखा सिप्पं सिप्पानं 
अग्गं  ति। एकच्चे एवमाहंसु - कावेय्यासिप्पं सिप्पानं अग्ग ति। एकच्चे एवमाहंसु - _लोकायतसिप्प॑ सिप्पानं अग्गं 
ति। एकच्चे एवमाहंसु -  खेत्तविज्ञासिप्पं सिप्पानं अग्गं ” ति। अयज्चरहि तेसं भिक्‍्खूनं अन्तराकथा होति विप्पकथा। 


(उदान) 
[ शब्दार्थ / सदृत्थ ) 
सम्बल (नपुं.) - सामान (खाण्यापिण्याचे) सम्बहुलानं (सम्बहुल वि.) - अनेक, पुष्कव्ठकरून 
सन्निपतितान (क्रिया.) - सभा असताना पच्छाभत्तं (क्रि. वि.) - जेवणानंतर, भोजनानंतर 
अन्तराकथा (स्त्री.) - इकडचे तिकडचे बोलणे, गप्पागोष्टी सिप्पं (नपु.) - व्यवसाय, धंदा, हुनर 
सिक्खि (सिक्‍्खति क्रि.) - शिकला सिप्पानं अग्गं - सर्वश्रेष्ठ धंदा किंवा व्यवसाय 
एकच्चे (एकच्च, वि.) - काहीजण हत्थिसिप्पं (नपु.) - हत्ती पाठ्ण, हत्तीना शिकवण्याची कला 
अस्ससिप्पं (नपु.) - घोड़े पाछणे, त्यांना शिकविणे ही कला रथसिप्पं (नपुं.) - रथ तयार करण्याची कला 
धनुसिपष्पं (नपुं.) - धनुष्यबाण करण्याची कला थरूसिप्पं (नपुं.) - तलवारी करण्याची कला 
मुद्दासिप्पं (नपुं.) - शिक्के, नाणी करण्याची कला गणनासिप्पं (नपुं.) - संख्याशाख्र 
संखानसिप्पं (नपुं.) - हिशोब करण्यातले प्राविण्य लेखासिप्पं (नपु.) - कारकुनी किंवा लिखापढी करण्याची कला 
कावेय्यासिप्पं (नपु.) - काव्य करण्याची कला लोकयतसिप्पं (नपुं.) - लोकव्यवहार जाणण्याची 
खेत्तविज्ञासिप्पं (नपु.) - शेतीविषयक माहिती, कृषिविधान कला किंवा तर्कविद्या 
स्वाध्याय #रब्रद्र शः देर बेर अर अर बेर बेर अर बेर अर 5 बेर बे5 भर अर अर अर अर अर अर चर चर अर अर बेर अर अर अर बेर बेर अर भर चर भर 
प्रश्न १ प्रश्नांची उत्तरे लिहा 
१. बुद्धकाव्ठातील व्यवसायांची नावे सांगा? 
२. सिप्पसुत्तातील तुम्हाला आवडणारे व्यवसाय कोणते व का? 
प्रश्न ? संधी विग्रह करा 
१) एवमाहंसु 
२) तत्थेकच्च 
(3. 


६६ 


२ कुम्भकारकथा 


(भिक्खुविभंगातून प्रस्तूत कथा घेतली आहे. बौद्ध धम्माबदल मनात आदर असल्यामुल्ठे ज्या भिक्खूना भिक्षापात्र 
पाहिजे त्यांना मी देईन, असे एका कुंभाराने जाहीर केले. पण त्याला किती त्रास द्यावा याचा विचार न करता, माझे पात्र 
लहान आहे, मोठे दे. मोठे आहे, लहान दे, अशा प्रकारे भिक्‍्खुंनी त्याला इतकी पात्रे मागितली की, आपले पोट भरण्यासाठी 
काही मातीची भांडी वगैरे तयार करून विकण्या करीता त्या कुंभाराला वेठूच मिव्ठत नव्हता. त्याच्या कुटुंबावर उपासमारीची 
पाव्ठी आली. तेव्हा कोणीही भिक्षापात्र मिव्ठविण्यासाठी त्याला विनंती करू नये, असा नियम बुद्धाने केला. एका भिक्खुचे 
भिक्षापात्र फुटले तर तो हातानेच भिक्षा मागू लागला. लोकांना ते विचित्र वाटले. तेव्हा मूव्ठचा नियम बदलून बुद्धाने नियम 
केला की चोरी इ. कारणाने भिक्षापात्र नष्ट झाल्यास किंवा फुटल्यास भिक्खुने भिक्षापात्रासाठी विनंती करीबी. यात तथागत 
बुद्धाची ची सामाजिक जाणीव दिसून येते.) 


तेन समयेन बुद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मिं निग्गोधारामे। तेन खो पन समयेन अज्ञतरेन कुम्भकारेन भिक्खू 
पवारिता होन्ति - येसं अय्यानं पत्तेन अत्थो अहं पत्तेना _ ति। तेन खो पन समयेन भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहू पत्ते विज्ञापेन्ति 
येसं महन्ता पत्ता ते खुद्दके पत्ते विज्ञापेन्ति। अथ खो सो कुम्भकारो भिक्खून॑ बहू पत्ते करोन्तो न सक्कोति अज्ञं विक्कायितं भण्डं 
कातुं, अत्तना पिन यापेति, पुत्तदारा पिस्स किलमन्ति। तं दिस्वा अज्जे मनुस्सा उज्झायन्ति। 

अस्सोसुं खो ते भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं। अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं। विगरहि बुध्दो भगवा। 
विगरहित्वा धम्मिं कथ्थ कत्वा भिक्खू आमन्तेसि - न भिक्खवे, पत्तो वज्ञापेतब्बो। यो विज्ञापेय्य, आपत्ती दुक्कटस्सा  ति। 


तेन खो पन समयेन अज्ञतरस्स भिक्खुनो पत्तो भिन्नो होति। अथ खो सो भिक्खु -  भगवता पटिक्खित पत्तं विज्ञापेतु 


६७ 


ति, कुक्कुच्चायन्तो न विज्ञोपन्ति। हत्थेसु पिण्डाय चरति। मनुस्सा उज्ञायन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्षपुत्तिया हत्थेसु 
पिण्डाय चरिस्सन्ति, सेय्यथापि तित्थिया _ ति अस्सोयु। अथ खो भिक्खु तेसं मनुस्सानं उज्ञायन्तानं। अथ खो ते भिक्खू 
भगवतो एतमत्थं आरोचेसुं। अथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे धम्मिं क्थ कत्वा भिक्खू आमन्तेसि ' अनुजानामि 
भिक्खवे, नट्ठपत्तस्स वा भिन्नपत्तस्स वा पत्तं विज्ञापेतुं  ति। 


(जातकअट्टकथा ) 


शब्दाथ / सदहृत्थ 


पवारिता होन्ति - (त्यांना) निमंत्रण दिले होते 

मत्त - मात्रा, प्रमाण 

खुद्दका पत्ता - लहान भिक्षापात्रे, भोजन पात्र 

अत्तना न यापेति - स्वत:ची उपजीविका करत 
(करू शकत) नव्हता 

उज्झार्यन्ति (क्रि.) - चिडत, कुरकुर करीत 

आपत्ति दुक्कटस्स - दुष्कृत्य या प्रकारचा अपराध 

पटिक्खित्त - अटकाव केला आहे 

तित्थिया (पु) - तत्वज्ञानाबाबत चुकीचे मत 


असलेले लोक, तैर्थिक 
नट्टपत्त (वि) - (चोरी किंवा काहीकारणाने) ज्याचे 
भिक्षापात्र नष्ट झले आहे असा 


अभ्यास 


रूपे ओछखा 

किलमन्ति, जानित्वा, सक्कोति, कातुं, विज्ञापेतुं, चरिस्सन्ति 
खाली दिलेल्या पालि शब्दांचे मराठी अर्थ लिहा 

भण्ड, कुम्भकारा, पुत्तदारा, आरोचेसु, हत्थेसु 


योग्य पर्याय लिहून वाक्य पूर्ण करा 


5४ 


७] 
३. 
है. 


हत्थेसु ___ चरति। (पिण्ड, पिण्डाय) 

बुद्धो भगवा सक्केसु ___। (विहरन्ति, विहरति) 
न भिक्खवे_ __ विज्ञपेत्तब्बो। (पत्तो, पत्तेन) 
-__ बुद्धो भगवा। (विगर, विगरहि) 


प्रश्न : कुम्भकार कथेचा सारांश लिहा. 


६८ 


अहं पत्तेन - (त्यांची मागणी) मी पात्रे देकन (पूर्ण करीन) 
विज्ञापेन्ति - (भिक्षापात्रासाठी) विनंती केली 
विक्रायितं भण्ड - विकण्यासाठी माल 

'किलमन्ति (क्रि.) - (त्यांना) त्रास होत असे 
विगरही (क्रि.) - निंदा केली 

आपत्ति (स्त्री) - अपराध 

कुकुच्चायन्तो - कचरत असल्यामुच्ठे 

एतस्मिं निदाने - या संदर्भात 

भिन्नपत्त (वि) - ज्याचे भिक्षापात्र फुटले आहे असा 
पत्त (पु.) - पात्र, भोजन पात्र 


(3) 


३ सीलविमंसन 


(पापाचरण जसे उघड्य्यावर निषिध्द आहे तसेच ते एकांतातही निषिध्द मानले पाहिजे. कुणीही पाहत नाही म्हणून 
पापाचरण करायला हरकत नाही, ही कल्पना चुकीची आहे. हा संस्कार प्रस्तुत कथेत अत्यंत मनोरंजन पध्दतीत मांडला 


आहे.) 


अतीते वाराणसियं ब्रह्मदत्ते रज्ज॑ कारेन्ते बोधिसत्तो ब्राह्मणकुले निब्बत्तित्वा वयप्पत्तो तत्थेव दिसापामोक्खस्स सन्तिके 
पश्चन्नं माणवकसतानं जेट्टो हुत्वा सिप्पं उग्गण्हि। आचरियस्स वयप्पत्तधीता अत्थि। सो चिन्तेसि इमेसं माणवकानं सीस॑ 
विमंसित्वा सीलसम्पन्नस्सेतं दस्सामि  ति । 
सो एक दिवसं माणवके आमन्तेत्वा 'ताता, मय्हं धीता वयप्पत्ता विवाह अस्सा कारेस्सामि, वत्थलजझ्लारं लध्दु, वट्ठति, 
तुम्हे आतकानं अपस्सन्तानं थेनेत्वा वत्थालकारे आहरथ, केनेचि अदिट्ठमेव गण्हामि, दस्सेत्वा आभतं न गण्हामी  ति आह। 
ते साधू ति सम्पटिच्छित्वा ततो पट्टाय आतकानं अप्पस्सन्तानं थेनेत्वा वत्थपिलन्धनादीनि आहरन्ति। आचरियो आभतं 
आभतं बिसुं विसुं येव ठपेसि। बोधिसत्तो न किश्वि आहरि। अथ नं आचरियो आह- त्वं पन तात न किश्चि आहरस्सी' ति। 
आम आचरिया' ति। कस्सा ताता' ति। तुम्हे कस्सचि पस्सन्तस्स आभतं न गण्हथ, अहं पन पापकरणे रहो न पस्सामी ति 
दीपेन्तो इमे द्रे गाथा आह- 
नत्थि लोके रहो नाम, पापकम्मं पकुब्बतो। 
पस्सन्ति वनभूतानि, तं बालो मज्ञति रहो।। 
अहं रहो न पस्सामि, सुञ्ञं वापि न विज्जति। 
यत्थ अज्ञं न पस्सामि, असुज्ञं होति तं॑ मया।। 


६९ 


आचरियो तस्स पसिदित्वा तात, न मय्हं गेहे धनं नत्थि, अहं पन सीलसम्पन्नस्स धीतरं दातुकामो इमे माणवके वीमंसन्तो 
एवं अकासि, मम धीता तुय्हं एवं अनुच्छविका' ति धितरं अलंकरित्वा बोधिसत्तस्स अदासि। सेस माणवके तुम्हे हि 
आभताभत॑ तुम्हाक॑ गेहमेव नेथा' ति आह। 


(जातकअट्ठकथा ) 
रज्ज (नपु.) - राज्य निब्बतित्वा (क्रि.) - उत्पन्न होऊन 
बयप्पत्तो (वि.) - वयात आलेला, विवाहास योग्य तत्थेव (क्रि.) - त्या ठिकाणी, तेथे 
दिसापामोक्खस्स (क्रि.) - सर्कप्रसिद्ध, किर्तीमान, प्रसिद्ध पश्चन्न - पाचही 
माणवकसतानं (पुं.) - तरूण, विद्यार्थी, पाचशे विद्यार्थी जेट्टो (वि.) - जेष्ट, मोठे 
सिप्प (वि. ) - शिल्प उग्गण्हि (कृ.) - शिकत असलेला 
धीता (वि.सत्री.) - मुलगी लध्दुं (नपु.) - प्राप्तीसाठी 
जातकानं (वि.) - नातलग, संबंधी अपरसन्तानं (वि.) - आधार देणे 
थेनेत्वा (पूर्व,क्रि.) - चोरी करून, अपहरण करून आहरथ (वि.) - आणणे 
केनेचि (वि.) - कोणते आभतं (कृ.) - आणलेला 
गण्हामि (क्रि.) - ग्रहण केले सम्पटिच्छित्वा (पूर्व,क्रि.) - विचारपुर्वक 
पट्टाय (अ.) - आरंभ करून, तेव्हापासून, त्यावेव्ठेपासून गण्हथ - घेतलेला, ग्रहण केलेला 
पकुब्बतो (क्रि.) - क्रोधीत होणे वनभूतानि (नपु.) - वृक्षवेली, झुडूपे 
असुज् (वि.) - न ऐकलेले 
सीलसमन्नस्स (वि.) - शीलवान, सीलसंपन्न धीतर (नपु.) - मजबूत, सहनशक्ती 
दातुकामो (पु.) - देणारा, दाता अकासि (भूत क्रि.) - केले 
अनुच्छविका (वि.) - योग्य, उचित सेस(वि.) - शिल्लक 
माणवक (वि.) - विद्यार्थी, तरूण आभताभतं (वि.) - आणलेले भात (शिदोरी) 
तुम्हाक॑ - तुम्हाला, तुमचे गेहमेव (पु.) - घरातील 
नेथा - घेवून जाणे आह. (क्रिया) - म्हणाला 
स्वाध्याय ब्रश डर अर अर बेर अर अर बेर भर अर च5 बेर अल भर बेर अर अर अर अर अर अ5 बेर अर अर बेर अर भर अर भर अल और बेर अर बेर भर अर 


१. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा 


१. बोधिसत्वाने आपल्या घरून कोणतीही वस्तु का आणली नाही? 
२. सीलविमंसन या पाठातून कोणता बोध घेता येतो ? 


२. जोड्या लावा 
'अ' गट “बा गट 
१, नत्थि लोके रहो नाम। १. असुज्ञ होति तं मया। 
२. अहं रहो न पस्सामि। २. त॑ बालो मज्ञति रहो। 
३. पस्सन्ति वनभूतानि। ३. पापकम्मं पकुब्बतो। 
४. यत्थ अज्ञं न पस्सामि। ४. सुज्ञं वापि न विज्जति। 
५. वीमंसन्तो एवं अकासि। 


(3.3. 


ह। राहुल वत्थु 


तिपिटकातील विनयपिटक यातील महावग्ग या भागातून प्रस्तूत उतारा घेतलेला आहे. तथागत बुद्ध जेग्हा कपिलवत्थुला 
जातात, तेव्हा राहुलकुमार त्यांना आपला वारसा मागतो. तेव्हा ते सारिपुत्ताला राहुलकुमाराला प्रत्रज्या देण्यास सांगतात. तेग्हा 
सारिपुत्त म्हणतो मी प्रव्रज्या कशी देऊ? तेव्हा तथागत बुद्धांनी तीन शरणगमनानी सामणेरास प्रत्रज्या देण्यास परवानगी दिली. 
सारिपुत्ताने राहुल कुमारास प्रव्रज्या देण्याचे वर्णन यात आलेले आहिे. 


अथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन कपिलवत्थु तेन चारिक॑ पककामि । अनुपुब्बेन चारिक॑ चरमानो येन 
कपिलवत्थु तदवसरि। तत्र सुदं भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मिं निग्गोधारामे। अथ खो भगवा पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरं आदाय येन सुद्धोदनस्स सक्कस्स निवेसेनं तेनुपसंकमि। उपसंकमित्वा पञ्जत्ते आसने निसीदी। अथ खो राहुलमाता 
देवी राहुल कुमारं एतदवोच - ' 'एसो ते राहुल पिता गच्छस्सु दायज्ज याचाही _ ति। अथ खो राहुलो कुमारो येन भगवा तेनु - 
पसंकमि, उपसंकमित्वा भगवतो पुरतो अड्टासि -  सुखा ते समण छाया 'ति। अथ खो भगवा उद्बायासना पक्कामि। अथ खो सो 
राहुलो भगवन्तं पिट्ठितो पिट्ठितो अनुबन्धि।  दायज्ज मे देहि, दायज्ज मे समण देही _ ति। अथ खो भगवा आयस्मन्तं सारिपुत्तं 
आममन्तेसि। 


तेन हि त्वं सारिपुत्त राहुल कुमारं पब्बजेही ति । कथा हं भन्‍्ते, राहुलं कुमारं पब्बाजेमी ति। अथ खो भगवा एतस्मिं निदाने 
एतस्मिं पकरणे धम्मिं कथं कत्वा भिक्खू आमन्तेसि - अनुजानामि भिक्खवे तीही सरणगमनेही सामणेरपब्बजं। अवश्च पन 
भिक्‍्खवे पब्बजितब्बो पठमं केसमस्सुं ओहारापेत्वा कासायानी वत्थानि आच्छादापेत्वा एकंसं उत्तरासंगं कारापेत्वा भिक्‍्खून॑ 


9१ 


पादे वन्दापेत्वा उक्कुटिकं निसीदापेत्वा अजलिं पग्गण्हापेत्वा एवं वदेही ति वत्तब्बो बुद्धं सरणं गच्छामि। धम्मं सरणं गच्छामि। 
सच्चे सरणं गच्छामि। दुतियम्पि बुध्दं सरणं गच्छामि। दुतियम्पि धम्मं सरणं गच्छामि। दुतियम्पिसड्डं सरणं गच्छामि । ततियम्पि 
बुध्दं सरणं गच्छामि। ततियम्पि धम्म॑ सरणं गच्छामि। ततियम्पि सब्ज॑ सरणं गच्छामि ति। अनुजानामि भिक्‍्खवे, इमेहि तीहि 
सरणं गमेहि सामणेर॒पब्बज॑ ति। अथ खो आयस्मा सारिपुत्तो राहुलं कुमारं पब्बाजेसि। 

(विनय महावग्ग नालन्दा आवृत्ती) 


यथाभिरतं (क्रि.वि.) - जो पर्यत इच्छा आहे विहरित्वा (पू.क्रि.) - विहार करून 
अनुपुट्ठा (वि.) - क्रमश:, क्रमाने दायज्ज (नपु.) - उत्तराधिकार, वारसा 
णब्बज्जा - प्रव्रज्या, सन्‍्यास उद्डायासना - आसनावरून उठून 


अनुजानामि (क्रिया) - परवानगी देणे, अनुमती देतो उक्कुटिक (वि.) - उकीडवे बसलेला 


[__टीप ] 
पब्बज्जा : घराचा त्याग करून भिक्खू संघात प्रवेश करण्याची ज्यांना इच्छा आहे, त्यांना सामणेर पब्बज्जा दिली जाते 
अशा सामणेराला दहा सीलांचे पालन करावे लागते. तसेच संघात राहून धम्माचा अभ्यास करावा लागतो. 


॥५ (48९ 5 >१८ ह९३ 42 ३८ 0८ ९0८ ९८ ९८ ३८ 0८ व0८ ९0८ ३९८ ३८ ३९८ 0८ ३0८ ९८ ९८ है ४ब द्र / ९८ ९८ ९८ 2.५ “६ //* ०: 
सवा ध्याय थ्३ ट्रक हट ९8 थर्ड 2०९७ ०९७ ०९७ ००७ ००७ ००७ ००७ ००७ ००७ ००७ ००७ ००७ ००७ ००७ ००७ ००७ ००७ ००७ ०९७ #2 ८“ 


रूपे ओछखा 
विहरत्वा, पक्कामि, निवासेत्वा, विहरति, उपसंकमित्वा, गच्छामि 


सन्धि विग्रह करा 


एतदवोच 
उद्भडायासना 


खाली दिलेल्या पालि शब्दांचे वाक्यात उपयोग करा 
उपसंकमित्वा, निसीदि, सरण, अंजलि 


लघुत्तरी प्रश्न 


१. तथागत बुद्ध चारिका करीत कुठे गेले? 

२. तथागत बुद्ध कपिलत्थुला कोठे थांबले? 

३. यशोधरेने राहुलकुमाराला काय मागण्यास सांगितले? 
४. तथागत बुद्धानी सारिपुत्ताला काय सांगितले? 


(3.39. 


७२ 


(५ सुपतिट्टितो भिक्खुणिसंघो 
ि 2] सुपतिट्ठितो भिक्खु शह 


(बौध्द धम्माचे प्रवर्तक तथागत बुध्दाने आपल्या धम्माचा प्रचार व प्रसाराकरीता पहिल्यांदा भिक्खू संघाची स्थापना 
केली. त्यानंतर त्यांनी काही वर्षनतर स््रियांच्या मुक्ति करीता, कल्याणाकरीता, भिक्खूणी संघाची स्थापना केली. भिक्खुणी 
संघाची स्थापना करण्याकरीता महापजापति गोतमी व आयुस्मान आनंद यांनी तथागत बुद्धाला बराच आग्रह केलेला होता. 
कारण पुरूषाप्रमाणेच स्त्रियांना सुध्दा समाजाच्या कल्याणाकरीता व स्वताच्या मुक्ति करीता, स्वातंत्रयाकरीता ज्ञानाची प्राप्ती 
करता येईल, स्वतंत्र व मुक्त व विशुद्ध जीवन जगता येईल या करीता भिक्खूणी संघाची स्थापना करणे आवश्यक होते. या 
पाठातून निश्चितपणे आपल्याला भिक्खूणी संघाचे महत्व लक्षात येईल.) 


एक समयं भगवा वेसालियं विहरति कूटागार सालायं। तस्मिं काले सुध्दोदनमहाराजा सेतच्छतस्सेव हेट्टा व अरहत्तं 
सच्छिकत्वा परिनिब्बायि । अथ महापजापति गोतमिया पब्बज्जाय चित्तं उप्पज्जि। ततो रोहिणीनदीतीरे कलहविवादसुतन्तदेसनाय 
परियोसाने निक्खमित्वा पब्बजितान पश्चन्नं कुमारसतानं पादपरिचारिका एकज्ञासया व मयं सत्थुसन्तिके पब्बज्जिस्सामा' ति 
अवोचिसु। ततो ता सब्बा महापजापतिं अग्गं कत्वा पमुखं कत्वा सत्थुसन्तिकं अगमिसु। महापजापति गोतमि कप्पक 
पक्कासापेत्वा केसं छिन्दापेत्वा कासायानिवत्थानि आच्छादेत्वा सब्बा ता सक्कियानिया इत्थिया आदाय वेसालिनगरे अगमसि। 
तत्थ आनन्दत्थेरेन महाकारूणिको सिध्दत्थो गोतमं याचापेत्वा पब्बज्ज उपसम्पदं च अलत्थ। 

एवं उपसम्पन्ना पन महापजापति गोतमी सत्थुस्स उपसंकमित्वा अभिवादेत्वा एकमन्तं अड्डासि। अर्थ स्सा सत्था धम्मं 
देसेसि। सा न अचिरं येव अरहत्तं अपापुणि। सेसा पश्चसता भिक्खुणि पि कम्मेन अरहत्तं पापुर्णिसु। एवं भिक्खुणीसंघे सप्पतिट्ठते 


धरे 


पुथुभूते तत्थ गाम-निगम-जनपद-राजधानिसु कुलित्थियो कुल सुण्हायो कुलकुमारियो बुध्दसुबुध्दतं धम्मासुधम्मतं संघसुपटिपत्ति 
च सुत्वा सासने अभिप्पसन्ना संसारे च॑ं जातसंवेगा अहेसुं। ता सब्बापि अत्तनो अत्तनो सामिके मातापितरो आतके च अनुजानापेत्वा 
सासने पब्बजिसु। पब्बजित्वा च सीलाचारसम्पन्ना सत्थुनो च, थेरानं च सन्तिके ओवादं लभित्वा घटेन्तियो वायमन्तियो न 
चिरस्सेव अरहन्तं सच्छाकंसु। ताहि उदानादिवसेन तत्थ तत्थ भासिता गाथा एकज्झं कतां थेरीगाथा नाम वुच्चति। 


(थेरीगाथा अट्टकथा) 


विहरति (क्रि.) - राहतो, विहार करतो 

हेट्टा (क्रि.वि.) - खाली, तव्ठाला 
परिनिब्बायि (भू.क्रि.) - परिनिर्वाण पावले 
सत्थु (पु.) - शास्ता, शासक 

छिन्दति (क्रि.) -कापतो 

कासाय (नपु.) - कासायवस्त्र, विरक्ती दर्शक रंग 
याचित्वा (पू.क्रि.) - याचना करून 

पापुणि (भू.क्रि.) - पोहोचला, गाठले 
पब्बजित्वा (पूर्व. कि.) - प्रत्रजित होऊन 
वबुच्चति(क्रि.) - सांगतो, उच्चारतो, बोलतो 


कूटागार (नपु.) - शिखर असलेली इमारत 

अरहत्त (नपु.) - अर्हत्व 

निक्खामित्वा (पू.क्रि) - घरातून निघून जाऊन,गृहत्याग करून 
प्रमुख (वि. ) - प्रमुख, मुख्य, कर्ता 

केस दिग्न्दापेत्वा - केस कापून 

इत्थिया - स्तरिया 

अभिवादेत्वा (क्रि.) - अभिवादन करून 

सुत्वा - ऐकून 

भासति (क्रि.) -बोलतो, चमकतो 


#4 2“ ०८ श्र / ९८ ९८ ९८ ९0८ ९८ 0८ ९0८ ९८ 
कक ७ 


कर 4१ ८ ९. 2१45९ /4 4१ ९. 44 ९ /:4 ८: (2 4१ 
किड उस छेद कक फत्य चडे. ६७:७५ ७७५७ ७७५७ ७७७ 4 ७) कि छ पे 2 पा क्छ एक के नी 0 डे पड कक पे चह.. ७७५७ ७:७५ ७७५७ ७.७७ ७:७५ ७७५७ ७७५७ ७७५७ ७७५७ ७७५७ ७७५७ ७७५७ ७७५७ ७७५ ७७५७ ७७५७ ७:७५ ७७७ शक 
अभ्यास 27 ४२ :९९१:४१९:९९९ ९९ ८२:४९: :४९९९ ९१ ९६९९२: ९१:१९ :६९ १९९९१ ९२९९ :९९१:२९:२९:१ १९१९१ १२९४९:६२९१२ ८१ ९८२ 


प्रश्न १. खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा - 


१. तथागत बुद्धाने भिक्खूणी संघाची स्थापना का केली? 
२. महापजापतीच्या मनात प्रव्रज्येचा विचार केव्हा आला? 
३. भिक्खुणी संघ हत्यू-हव्यू कस्मा वाढत गेला? 


प्रश्न २. खालील पालि प्रश्नांची पालित उत्तरे लिहा 


१. भगवा वेसालियं कुहिं विहरति? 
२. थेरीगाथा नाम किदीसा वुच्चति? 


जि 


४ 


 ॥ 


६ 2 दे पिण्डपाता समसमफला 


हा गद्य पाठ सुतपिटकातील दीघानिकायातील महावग्गातून घेतलेला आहे. भगवान बुद्धाच्या जीवनामध्ये दोन भोजनाचे 
अत्यंत महत्व आहे. सुजातेने दिलेली खीर खावून ते सम्यक सम्बुद्ध झाले. तर चुन्दाने दिलेले भोजन ग्रहण करून ते महापरिनिर्वाणास 
प्राप्त झाले. त्यामुब्ठे हे दोन्ही भोजन समान फल देणारे आहेत. त्यापैकी एकालाही कमी लेखू नये हे यात सांगितलेले आहे. 


अथ खो भगवा आयस्मन्तं आनन्द आमन्तेसि - सिया खो पनानन्द, चुन्दस्स कम्मारपुत्तस्स कोचि विप्पटिसारं उप्पाद्ध्य 
- तस्स ते, आवुसो चुन्द, अलाभा, तस्स ते दुल्लध्दं, यस्स ते तथागतो पच्छिमं पिण्डपातं परिभुज्जित्वा, परिनिब्बुतो ति। 
चुन्दस्स, आनन्द कम्मारपुत्तस्स एवं विप्पटिसारों पटिविनेतब्बो - 'तस्स ते, आवुसो चुन्द, लाभा, तस्स ते सुलध्दं, यस्स ते 
तथागतो पच्चछिमं पिण्डपातं परिभुज्जित्वा परिनिब्बुत्तो। सम्मुखा मेत॑ं, आवुसो चुन्द, भगवतो, सुतं सम्मुखा पटिगहितं - 

द्वेमे पिण्डणाता समसमफला समविपाका अतिविय अज्जेहि पिण्डपातेहि महण्फलतरा च महानिसंसतरा च। कततमे द्वे? यं च 
पिण्डपातं परिभुज्जित्वा तथागतो अनु्तरं सम्मासम्बोधि अभिसम्बुज्ञाति, य॑ च पिण्डपातं परिभुज्जित्वा तथागतो अनुपादिसेसाय 
निब्बानधातुया परिनिब्बायति - इसमे ट्वे पिण्डपाता समसमफला समविपाका अतिविय अज्जेहि पिण्डपातेहि महप्फलतरा च महानिसंसतरा 
च। आयुसंवत्तनिक॑ आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्म॑ं उपचितं, वण्णसंवत्तनिक॑ आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, 
सुखसंवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं उपचितं, यससंवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं, उपचितं, सग्गसंवत्तनिर्क 
आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्मं, उपचितं आधिपतेय्यसंवत्तनिक आयस्मता चुन्देन कम्मारपुत्तेन कम्म॑ उपचितं ति। 


५ 


>> 3२ -् 


“चुन्दस्स, आनन्द, कम्मारपुत्तस्स एवं विप्पटिसारों पटिविनेतब्बो  ति। 
अथ खो भगवा एतमत्थं विदित्वा ताय॑ वेलाय॑ इमं उदानं उदनेसि - 
 ददतो पु्ञ॑ पवड्डति, 
संयमतो वेरं न चीयति। 
फुसलो च जहाति पापकं, 
रागदोसमोहक्खया सनिब्बुतो  ति। 
(सुत्तपिटके - दीघनिकायपालि - २ महावग्गो) 


विप्पटिसार (पुं.) - पश्चाताप दुल्लध्द्‌ (वि.) - अवघड, दुर्लभ, मिव्ठण्यास कठिण 
पच्छिम (वि.) - अंतिम, शेवटचा पिण्डपात (पुं.) - भिक्षाटन, भोजनदान 


परिनिब्बुता (परिनिब्बुत) - परिनिर्वाण पावले परिभुज्जित्वा (क्रि.) - उपयोगात आणून, जेबण करन 
सुलध्द्‌ (वि.) - चांगला फायदा, चांगला लाभ तथागत (वि. ) - बुद्धाचे एक नाव 
पटिग्गति (कृ.) - घेताना, मिव्ठवितांना, प्राप्त करतांना | अभिसम्बुज्ञति (क्रि.) - संबोधि प्राप्त केली, बुध्द॒त्व प्राप्त केले 


कम्मार (पु.) - लोहार किंवा सोनार अनुपादिसेसाय (अनुपादिसेस वि.) - निर्वाणाचे मूत्ठ 
निब्बाण (नपु.) - निर्वाण, विज्ञणे निब्बाण धातुया (निब्बाण धातु स्त्री) - निर्वाणाचे क्षेत्र 
उपचित (कृ.) - ढीग, साठा जहाति (जहाति क्रि.) - सोडून टाकतो, टाकून देतो, त्यागून देतो 


9६ 


स्वाध्याय 


खाली दिलेल्या पालि शब्दांचे वाक्यात उपयोग करा. 


कोचि, सचे, कम्मं, दूल्लध्द 


जोड्या लावा 
“अ' गट “ब गट 
१. तथागतो पच्छिमं १, समसमाफला 
२. द्वे पिण्डपाता २. न चियाति 
३. कम्मारपुत्तेन कम्म ३. पिण्डपात॑ 
४. संयमतो वेरं ४. उपचितं 


प्रश्न : समान फब्ठ देणारे दोन पिण्डपात कोणते ? 


9७ 


( 


७9 हा बाबासाहेबो आम्बेडकरो | 


७८ 


बाबासाहेबो आम्बेडकरो मज्झपदेसे महुनगरे जातो। सो जातो एकुनवुतिअद्बलताधिकसहस्से वस्से एप्पिल मासे चतुद्दस दिवसे। 

तस्मिं खो पन समये भारतदेसे जातिभेदो, जातिवादो अहेसुं। तं जातिभेदे अच्छुत जाति नामस्स जातिया अहोसि। तेन 
कारणा समाजम्हि सब्बत्थ असमभावो च विसमभावो च अहोसि। 

तथापि बाबासाहेबो एत॑ बुद्धवचनं जानासि- 

“न जच्चा वसलो होति, न जच्चा होति ब्राह्मणो। 

कम्मुना होति वसलो, कम्मुना होति ब्राह्मणो। 

अथ खो सो एतं असमभावं विनासेतुं चेव, समभावं पतिट्ठापेतुं च विविध सम्मा वायाम॑ अकासि। सो बुद्धसासनेन च 
भारतीयसंविधानेन च समाजम्हि समानत्तं पतिट्ठापेतुं विरियं आरभि। 

तस्मा बाबासाहेबो तस्मिं समये पमुखेसु विस्सविज्ञालयेसु अज्ञापनं पापुण्णि । सो हेव यावजीतं विजत्थी अहोसि। सो 
निच्चं याव अड्डारसघटिका अज्झयनं कारेसि । तस्मा कारणा सो नाना पोत्थक॑ रचयि। एवं गन्‍्थो आंग्ल भासाय लिखितं अथपरं 
सो भारत देसस्स संविधान रचयि। सोपि सो “बुद्ध ऑन्ड हिज धम्म नामेन अतिपकतं गन्थं रचयि। सो पालिभासापचारणकातु 
सदकोसज्च व्याकरणज्च रचयि। 

तस्मिं समये भारतदेसे आंग्लवासि रज्ज कारेसि। सकला भारतरट्ठिक मनुस्सा च आंग्लरज्जतो विमुच्चितुं इच्छन्ति। तथापि 
पुब्बेब खो आंग्लरज्जतो अ-पराधिनता बाबासाहेबो चिन्तेसि - समाजपरिवत्तनं अधिको सोपकारो होति। तस्मा सो अनन्तरं 
समाजपरिवत्तनकातुं विरियं आरभि। सब्बेसानं मनुस्सानं हिताय सो नागपूरनगरे अत्तानं सतसहस्साधिकं अनुचरेहि बुध्दधम्मं 
पटिगण्हि। एवं हि सो धम्मचक्क पुन पटिवत्तेसि। इदं ठानं अज्ज दिक्खाभूमि नामेन विख्यातो अत्थि। एतज्च हि आधुनिक 
धम्मचक्कप्पवत्तनं होति। एवं हि बाबासाहेबो बुद्धधम्म॑ं भारतदेसे पुन अभिहरी। 

अथ खो न चिरस्सेव छपञ्ञासाधिक नवसतसहस्से वस्से दिसेम्बरमासे छट्टदिवसे देहलीनाम नगरे बाबासाहेबो आयुक्खयं 
अभावि। तस्स सरीरं मुम्बईनामक नगर आणेत्वा अंतिम संखारं अकासु। अधुना इदं ठानं चेतियभूमी ति अतिविय पकतो, होति। 

तेन वुच्चति - बाबासाहेबो दुतियो अनतिक्कपुग्गलो होती ति एतं वचन कथितं आक्सफोडनामकेन अतिपकत महाविज्जायतनेन 
रचित पोत्थके। बाबासाहेबो आम्बेडकरों अम्हाक महानरट्टपुरिसो अत्थि। आधुनिक भारतीय संविधानस्स 
सिप्पकारों अत्थि। 


(स्वरचित) 
[ शब्दार्थ / सदृत्थ ) 
जात (भू. क्रि. जायति) - जन्मला, उत्पन्न झाला वस्स (पु.) - १) वर्ष १) वर्षा, पाऊस 
चतुद्सु (सप्तमी अ.व.) - १४ ला खो (अव्यय) - खरोखर, निश्चितपणे 
पन (अव्यय) -आणि, अद्याप, परंतु आणि आता, अहंसुं तथा (क्रि. वि.) - अशाप्रकारे, म्हणून 
विनासेति (क्रि.) - विनाश घडबून आणतो, असमभाव - असमानता 
नाश करतो, नष्ट करतो पतिट्टापेति (क्रि.) - प्रस्थापित करणे 
विरिय (नपुं.) - प्रयत्न, उर्जा, शक्ती सम्मा (अव्यय) - योग्य, बरोबर, सम्यक, संपुर्णपणे 
विस्सविज्जालयन (नपुं.) - विश्वविद्यालय यावजीव (विशे.) - जीवनभर, आयुष्यभर 
विमुच्चति (वि+मुच) - मुक्त होतो, स्वतंत्र होतो 
पुब्ब (वि.) - पूर्वी, आधी अभिहरति (क्रि.) - आणतो 
अनुचर (पु.) - अनुयायी न चिरस्सेव - लवकरच 
आणेत्वा (अव्यय) - आणून, आणल्यानंतर अधुना (क्रि. वि.) - आता 
बुच्चति - म्हटले जाते, म्हणतो 


७९ 


[संधी विग्रह करा | 


अ) पराधिनता - पर + अधिनता 
ब) सतसहस्साधिके - सतसहस्स + अधिक 
क) एतश्व - एतं + एच 
ड) चिरस्सेव - चिरस्स + एव 
अभ्यास 
पश्न १ माध्यम भाषेत उत्तरे लिहा. 
अ) बाबासाहेबांना बुद्धाचे कोणते वचन पूर्वीपासुन माहीत होते ? 
ब) भारतातील विषमता नष्ट करण्यासाठी बाबासाहेबांनी कोणते प्रयत्न केले ? 
क) दिक्षाभूमी विषयी थोडक्यात माहिती लिहा. 
ड) -चअचैत्यभूमी विषयी माहिती लिहा. 
प्रश्न २ पालि भाषेत उत्तर लिहा. 
अ) बाबासाहेबो कुहिं जातो ? 
ब) समभावं पतिट्टापेतुं बाबासाहेबो कि अकासि ? 
क) कस्सपकारे समाजम्हि असमभावं अहोसि ? 
प्रश्न ३ विभक्‍ती ओल्खा 
अ) नेतु 
ब) महुनगरे 
क) वशस्णेसु 
ड) बुद्धस्स 
प्रश्न ४ शब्दांची रूपे ओलखा 
अ) ओआपेत्वा 
ब) पतठिद्टपेतु 
क) रचयि 


८0 


(3) 


ः 23 


उत्तराथेरी 


४95 


(पाली थेरीगाथा मधील उत्तराथेरी ही एक अतिशय महत्वाची थेरी आहे. उत्तराथेरी ही तथागत बुद्धाच्या काव्ठातील एक 
अतिशय महत्वाची थेरी असून या थेरीने या गाथे मध्ये आपल्या भिक्खुनी होण्यापूर्वीच्या जीवनाचे वास्तविक वर्णन केलेले 
आहे. या गाथेमध्ये उत्तराथेरीने अतिशय कष्टमय जीवनाचे वर्णन केलेले आहे. त्याच प्रमाणे स्त्रीजीवनाचे जे दुक्ख आहेत त्या 
दुक्खांचे वास्तविक वर्णन केलेले आहे. भिक्खुनी संघामध्ये प्रवेश केल्यानंतर उत्तराथेरीला जे ज्ञान व सुख प्राप्त झाले त्याचे ही 


वर्णन येथे आलेले आहे.) 


मुसलानि गहेत्वान, धज्ञज कोट्टेन्ति माणवा । 
पुत्तदारानि पोसेन्ता, धन विन्दन्ति माणवा ॥।१॥। 


घटेथ बुध्द्सासने, यं कत्वा नानुतप्पति। 
खिप्पं पादानि धोवित्वा, एकमन्तं निसीदथ ।।२।। 


चित्त उपट्ठपेत्वान, एकग्गं सुसमाहित॑। 
पच्चवेक्खथ सड्जरे, परतो नो च अत्ततो ।।३॥। 


तस्साहं वचन सुत्वा, पटाचारानुसासनं। 
पादे पक्खालयित्वान, एकमन्ते उपाविसि ।।४।। 


रत्तिया पुरिमे यामे, पुब्बजातिमनुस्सरि । 
रत्तिया मज्झमे यामे, दिब्बचक्खुं विसोधयि ।।५।। 


रत्तिया पच्छिमे यामे, तमोक्खध॑ पदालययि । 
तेविज्ञा अथ वुद्गासि, कता ते अनुसासनी ।।६॥।। 


सकक॑ व देवा तिदसा, सड़ामे अपराजितं। 
पुरक्खत्वा विहस्सामि तेविज्ञाम्हि अनासवा ।|७।। 


(_शब्दार्थ / सहृत्थ | 


मुसलानि गहेत्वान - मूसव्ठ घेऊन 

पुत्तदारानि पोसेन्ता - पुत्र-पत्नीचे पालनपोषण करतात 
विन्दान्तं - अनुभव करतात 

बुध्दसासने - बुध्दशासनामध्ये 

खिप्पं - शिषप्र 

धावित्वा - धावून 

चित्त - चित्त, मन 

एकग्ग - एकाग्र 

पच्चवेक्खथ - प्रयत्न, निरीक्षण करीत 

सुत्वा - ऐकूण 


८१ 


धम्म कोडेन्त - धान्य कुटत 

धन - धान्य 

घटेथ - प्रयत्न करता 

नानुतप्पातं (न+अनुतप्पातं) - जो पश्चाताप करीत नाही 
पादानि - पायांनी 

एकमन्तं निसीदथ - एका बाजुला बसला 

उपट्टपेत्वान - समर्पित करून 

सुसमाहितं - चांगल्या प्रकारे संयमित 

वचन - वचन, वाणी 

पादे पक्खालायित्वान - पाय धुऊन, स्वच्छ करून 


एकमन्ते उपाविसिं - एका बाजुला स्थान ग्रहण केले 
पुरिमे यामे - पहिल्या यानात 

मज्झिम - मध्यम 

विसोधायि - शुध्द केले 

तमोक्‍्खन्ध - अन्धकार समूह 

अनासवा - अनाश्रव, आश्रवरहित 


रत्तिया - रात्री मध्ये 

पुब्बजाति - पूर्वजन्म, पूर्व जीवनामध्ये 
दिव्बचक्खुं - दिव्यचक्षु, असामान्य जाणिव 
पच्छिमे - अंतिम, नंतर, शेवटी 
पुरक्खत्वा - पूर्ण करून 


तस्स + अहं - तस्साहं 
न + अनुतप्पति - नानुतप्पाति 


स्वाध्याय 


रूपे ओव्ठखा. 


कोट्टेन्ति, धोवित्वा, पक्खालयित्वान, विहस्सामि, निसीद्थ, सुत्वा 


प्रश्न 


उत्तराथेरीने स्वताच्या अनुभवातून काय कथन केले ते सांगा ? 


८रे 


( 


२ भासितमाला 
के कह 


सुभासित (सुभाषित) म्हणजे सुंदर छोटे व अर्थपूर्ण वचन. संपूर्ण पाली वाज़्मय सुभाषितांनी अतिशय समृध्द आहे. 
अत्यंत कमी परंतु समर्पक शब्दांच्या वापराने एखादा महत्वपूर्ण विचार अशा सुभाषितात सांगितला जातो. सुभाषित हे 
पद्यात्मक असते. त्याची रचना छन्दबध्द असते. 


प्रस्तुत सुभासितमाला ही धम्मपदातील काही गाथांचा संग्रह आहे. यामध्ये बौध्द जीवन पध्दती पालि गाथांच्या 

माध्यमाद्वारे अतिशय चांगल्या प्रकारे सांगितल्या गेलेली आहे. 
न त॑ कम्मं कतं साधु, य॑ कत्वा अनुतप्पति । 
यस्स अस्सुमुखो रोदं, विपाक पटिसेवति ।।१॥। 
धम्मपीति सुखं सेति, विप्पसन्नेन चेतसा । 
अरियप्पवेदिते धम्मे, सदा रमति पण्डितो ।।२॥। 
पापोपि पस्सति भद्रं, याव पाप॑ं न पच्चति । 
यदा च पच्चति पापं, अथ पापो पापानि पस्सति ।।३॥। 
सीलदस्सनसम्पन्नं, धम्मट्ट सच्चवेदितं । 
अत्तनो कम्म कुब्बानं, त॑ जनो कुरूते पियं ।।४।। 
न तेन पण्डितो होति, यावता बहु भासति । 
खेमी अवेरी अभयो,  पण्डितो ति पवुच्चति ।।५॥। 
सुकरानि असाधुनि, अत्तनो अहितानि च | 
यं वे हित्व साधुश्च, त॑ ते परमदुक्करं ।।६।। 
चन्दन तगरं वापि, उप्पलं अथ वस्सिकी । 
एतेसं गन्धजातानं, सीलगन्धो अनुत्तरो ।७।। 
तण्हाय जायती सोको, तण्हाय जायति भय । 
तण्हाय विप्पमुत्तस्स, नत्थि सोको कुतो भय॑ ।।८।। 
अत्ता ही अत्तनो नाथो, को हि नाथो परो सिया | 
अत्तना हि सुदन्तेन, नाथं लभति दुल्लभं ।।९।। 
उत्तिट्ठे नप्पमज्जेय्य, धम्म॑ सुचरितं चरे । 
धम्मचारी सुखं सेति, अस्मिं लोके परम्हिच ।।१०।। 
न तावता धम्मधरो, यावता बहु भासति । 
यो च अप्पम्पि सुत्वान, धम्मं कायेन पस्सति । 
स वे धम्मधरो होति, यो धम्मं नप्पमज्जति ।।११॥। 


न तं माता पिता कयिरा, अज्जे वापि च आतका । 
सम्मापणिहित चित्त, सेय्यसो नं ततो करे ।।१२।। 


८३े 


[ शब्दार्थ / सहत्थ |] 


कम्म (नपुं.) - कर्म, काम, कार्य 

साधु (वि.) - चांगले, उत्तम 

अनुतप्पति (क्रि.) - पश्चाताप करतो 
पटिसेवति (क्रि.) - पाव्ठतो, सेवन करतो 
सेति (क्रि.) - झोपणे 

विप्पसन्नेन चेतसा - प्रसन्न किंवा शुध्द्‌ मनाने 
सदा (क्रि.वि.) - नेहमी 

भद्र (वि.) - शुभ, चांगले 

पच्चति (क्रि.) - पिकतो, पकतो 

धम्मट्ट (वि.) - धम्मामध्ये सुस्थापित 
अत्त (पु.) - स्वतः 

भासति (क्रि.) - बोलतो 

अवेरी (वि.) - शत्रू नसलेला 

सुकर (वि.) - सोपे, सहज केलेले 
अत्तनो (छ.वि.) - स्वतःचा 


य (सः) - जे, जो, जी 
परम (वि.) - अतिशय, उच्च, श्रेष्ठ 
अथ (अ.) - पुन्हा 


एतेस॑ - हा सर्वांचा 

अनुत्तर (वि.न+उत्तर) - सर्वश्रेष्ठ, अतुलनीय 
जायति (क्रि.) - उत्पन्न होतो 

भयं (नपुं.) - भय, भिती 

कुतो (क्रि. वि.) - कुठून 

हि (अ.) - खरोखर, निश्चित 

परो - दुसरा, कोणी वेगव्ठा 

सुदनन्‍्त (वि.) - सुसंयमीत 

दुल्लभ (वि.) - दुर्लभ, प्राप्त होण्यास अवघड 
नप्पमज्जति (क्रि.) - आव्ठस न करणे असावध नसणे 
सुचरितं चरे - सदाचाराने जगा 

अस्मिं लोके - ह्या जगात 

तावता (क्रि. वि.) - तोपर्यत, त्यामुब्ठे 

बहु (वि.) - पुष्कत्ठ, भरपूर 

च (उ.अ.) - आणि, नंतर, आता 

अपि (अ.) - सुध्दा, आणि, आणि नंतर 


८ढं 


कत (क.भू.धा.वि.) - केलेले 

कत्वा (पू.अ.) - केल्यानंतर, करून 

विपाक (पु.) - परिणाम, कार्याचे फव्ठ 
धम्मपीति (स्त्रि.) - धम्मामध्ये आनंद मानणारा, धर्मप्रीति 
विप्पसन्न (वि.) - प्रसन्न, शुध्द, अतिशय प्रसन्न 
वेदित (कु.भा.धा.वि.) - अनुभवलेले 
पस्सति (क्रि.) - पाहतो, समजतो 

याव (अ.) - जोपर्य॑त 

सीलदस्सनसम्पन्न - सदाचार आणि विचाराने परिपूर्ण 
सच्च (न.) - सत्य 

बहु (वि. ) - पुष्कल्ठ 

खेमी (वि.) - शांत 

पवुच्वति (कर्मणी) - म्हटले आहे, संबोधले आहे 
असाधु (वि.) - वाईट 

अहित (वि.) - अहितकारक 

वे (अ.) - खरोखर, निश्चितपणे 

दुक्‍्कर (वि.) - करण्यास अवघड 

गन्ध (पु.) - सुगन्ध, सुवास 

तनहा (स्त्रि.) - तृष्णा, आसकक्‍्ती 

सोक (पु.) - शोक, दुक्ख 

विप्पमुत्त (क.भू. धा.वि.) - मुक्त, अलिप्त 
अत्त (पु.) - स्वता 

नाथ (पु.) - स्वामी, मालक 

सिया - होईल 

लभति (क्रि.) - लाभ होतो, प्राप्त होतो 
उत्तिट्ठति (क्रि.) - जागे होतो, उठतो 

सुचरित (नपुं.) - योग्य आचार 

धम्मचारी (वि.) - धम्माचे आचरण करणारा 

न (अ) - नाही (नकारार्थी अव्यय) 

यावता (क्रि. वि.) - जोपर्य॑त, ज्यामुब्ठे 
भासति (क्रि.) - बोलतो 

अप्प (वि.) - अल्प, थोडे 

सुत्वान (पू.क्रि.अ.) - टिकुन, ऐकल्यावर 
धम्मं पस्सति - धम्माचे आचरण करणे 


कायेन (तृ.ए.) - शरीराने काया (स्त्रि.) - शरीर 

न कयिरा - करणार नाही धम्मधर (वि.) - धम्म जाणणारा 

जातक (पु.) - नातलग अज्ञ (वि.) - दुसरा 

सम्मा (अ.) - योग्य, बरोबर, संपूर्णपणे वा (अ.) - किंवा 

ततां सेय्यसो - त्यापेक्षा अधिक श्रेष्ठ, अधिक पणिहित (भू.अ.) - नियंत्रित 

न॑ (छ.वि.) - त्या पुरुषाचे ततो (अ.) - त्यापासून, त्यानंतर 
स्वाध्याय 


प्रन्‍न १ खालील प्रश्नांची उत्तरे लिहा. 
अ) डखडारा ज्ञानी कोणाला म्हणावे ? 
ब) धम्मधर कोणाला म्हटले पाहिजे ? 


प्रश्न २ क्रियापदाची रूपे ओव्खा 


अ) कत्वा 
ब) पस्सति 
क) जायति 


प्रन्‍न ३ विभक्‍ती ओव्खा 


अ) पापानि 
ब) तण्हाय 
क) अत्तनो 


८५ 


( 


३ 20 मेत्तसुत्तं | 


(पालि साहित्यातील खुद्कनिकायातील सुत्तनिपात या काव्यमय ग्रंथातून हे प्रस्तूत सुत्त घेतले असून यातील सुत्तांमध्ये 
बौद्ध धम्मातील सिद्धांताचे मार्मिक वर्णन केले आहे. या सुत्तामध्ये प्राणीमात्राबद्ल मैत्रीभावना ठेवून सर्वावर प्रेम करावे. हा 
विचार यातून सांगितलेला आहे. यालाच उत्तमविहार (त्रह्मविहार) भावना असेही म्हणतात.) 


करणीयमत्थकुसलेन, यं त॑ सन्त पद अभिसमेच्च । 

सक्‍को उजू च सुजू च, सुवचोच स्स मुदु अनतिमानी ।।१॥। 
सन्तुस्सको च सुभरो च, अप्पकिच्चोच सललहुकतवुत्ति । 
सन्तिन्दियो च निपको च, अप्पगब्भो कुलेसु अननुगिध्दो ।।२॥। 
न च खुदं समाचरे किच्चि, येन विज्ञू परे उपवददेय्यु। 

सुखिनो वा खेमिनो होन्तु, सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ।।३॥। 
ये केचि पाणभूतत्थि, तसा वा थावरा अनवसेसा । 

दीघा वा ये महन्ता वा, मज्मिमा रस्सकाणुथूला ।।४।। 

दिट्ठा वा येव अदिट्ठा ये च, दूरे वसन्ति अविदूरे । 

भूता वा संभवेसी वा, सब्बे सत्ता भवन्तु सुखितत्ता ।।५।। 

न परो पर निकुब्बेथ, नातिमज्जेथ कत्थचि न॑ कश्चि । 
व्यारोसना पटिघसञ्ञा, नाञ्ञमज्ञस्स दुक्खमिच्छेय्य ।।६।। 
माता यथा नियं पुत्तं, आयुसा एक पुत्तमनुरक्खे । 

एवंपि सब्बभूतेसु, मानसं भावये अपरिमाणं ।।७।। 

मेत्त च सब्बलोकस्मिं, मानसं भावये अपरिमाणं । 

उध्दं अधो च तिरियं च, असंबाधं अवेरं असपत्त ।।८।। 

तिट्टं चर निसिन्नो वा, सयानो वा यावतस्स विगतमिध्दो । 

एतं सतिं अधिड्लेय्य, ब्रह्ममेत्त विहारं इधमाहु ।।९॥। 

दिद्ठि च अनुपगम्म सीलवा, दस्सनेन सम्पन्नो । 

कामेसु विनेय्य गेधं, नहि जातु गब्भसेय्यं पुनरेती ति ।।१०॥। 


(सुत्तनिपात) 
अभिसमेच्च (पू.क्रि.) - पूर्ण विचार करून, सकक्‍का - शक्य, संभव 
चांगल्याप्रकारे समजून उजु (वि.) - सरव् 
सुजू (वि.) - सरव्ठ उजू च सुजू च - सरव्ठात सरव्ठ 
अप्पकिच्च (वि,) - अल्पकाम, सोपेकाम, सलल्‍लहुक (वि.) - हलका, चपव्ठ 


८६ 


निपक (वि. ) - हुषार, दक्ष, तत्पर, बुध्दीमान पटिघ (पु.) - क्रोध, राग, द्वेष, मत्सर 
अननुगिध्दो - अतिलोभ न बाव्ठगणारा अधो (अ.)- खाली 
किश्वि (अ.) - काहीही निफुछ्ा - फसविणे 
व्यारोसना - राग, क्रोध पटिघसज्ञा - द्वेष बुध्दी 
असपत्त - स्नेहपूर्ण, दूजाभाव नसलेला गेध (पु.)- लोभ, माया, आशा 
ब्रह्मविहार (न.पु.) - चित्ताची विशुध्द स्थिती, मैत्री, 
करुणा मुदिता व उपेक्षा 
अभ्यास 
पालि समानार्थी शब्द 
निपक - पण्डित 
सलल्‍लहुक - चपल 
गेध - लोभ 
निकुब्ब - वश्चि, वश्चन 
महन्त - विलास 
जोड्या लावा 
“अ' गट “ब गट 

१, उन्‍जू च १. दस्सनेन सम्पन्नो 

२. सब्बे सत्ता २. निय॑ पुत्तं 

३. माता यथा ३. सुजू च 

४. अनुपगम्म सीलवा ४. भवन्तु सुखितता 


प्रश्न:- मेत्तसुत्तातील मैत्रीभावना स्पष्ट करा. 


(.. 


८७ 


परिशिष्ट - २ 


परिशिष्ट - १ - व्याकरण - (संपूर्ण व संयुक्तसाठी एकच आहे) 


टीपा 
१. चैत्य, 
२. स्तूप. 
३. अजिठा लेणी. 
४. वेरुब्ठ लेणी. 


८८ 


प्रश्नपत्रिकेचा आराखडा 


इयत्ता - दहावी 
विषय - पालि (संयुक्त) 


वेढू २ तास 


प्रश्न १. अ) 


प्रश्ग २ अआ) 


प्रश्न ३ अ) 


खालील कोणत्याही दोन गद्य पाठाचे भाषांतर करा 

१) 

२) 

३) 

खालील कोणत्याही तीन पद्य पाठाचे भाषांतर करा (पद्य) 


है) 


५) 

गाथा पूर्ण करा (कोणतेही एक) 

१) 

२) 

३) 

पालि प्रश्नांचे पालि भाषेत उत्तर लिहा (कोणतेही दोन) 

१) 

२) 

३) 

४) 
अथवा/0॥/किंवा 


खालील पैकी कोणत्याही दोन टीपाच्या आधारे पर्याय निवडा. 


टी डी ख खा 


८5 


गुण ४०0 


(१०) 


(०६) 


(०६) 


(० 


(०४) 


मे 


प्रश्न ४ खालील प्रश्नांचे व्याकरणात्मक उत्तर सुचनेप्रमाणे लिहा. (कोणतेही चार) (१२) 


(अ) रूप ओवठ्ठखा (कोणतेही तीन) (०३) 
१) २) ३) ४) ५) 

ब) पर्याय निवडा (कोणतेही तीन) (०३) 
१) २) ३) ४) ५) 

क) जोड़ा जुव्ठवा (कोणतेही तीन) (०३) 
१) २) ३) ४) ९, 

ड) संधि विग्रह करा (कोणतेही तीन) (०३) 
१) १) ३) ४) के) 

इ) समास ओव्टखा (कोणतेही तीन) (०३) 
१) २) ३) ४) ५) 

फ) पालि शब्दांचा माध्यम भाषेत अर्थ लिहा. (०३) 
१) ३) ३) ४) ५) 


ब्रालभारती बातभास्ती चालभारती 
उत्तम संस्कार कथा उत्तम संस्कार कथा शालेय मराठी शब्दार्थसंग्रक 
कुदाल्ता पाषती व ल्कायी इंयत्ता साली व आठसी 


५ 


« पाठ्यपुस्तक मंडव्ठाची 
" |. घन 5 ८ वैशिष्ट्यपूर्ण पाठ्येत्तर 

">> ्क ६५. .; रा >ज् 5 /' प्रकाशने # 

8 रे » नामवंत लेखक, कवी, 

- विचारवंत यांच्या 

साहित्याचा समावेश. 

शालेय स्तरावर पूरक 

वाचनासाठी उपयुक्त. 


पुस्तक मागणीसाठी एजज़.छ्त्बाणिकषाबा या, एछएज-)शी्ाओां वा संकेत स्थव्ठावर भेट दया... ४28 ४ 

साहित्य पाग्यपुस्तक मंडब्ठाच्या विभागीय भांडारांमध्ये . | | 
तविक्रीसाठी उपलब्ध आहे. का 
विभागीय भांडारे संपर्क क्रमांक : पुणे - छः. २५६५९४६५, कोल्हापूर- छ. २४६८५७६, मुंबई (गोरेगाव) 


- &छ २८७७१८४२, पनवेल - छ& २७४६२६४६५, नाशिक - छ २३९१५११9१, औरंगाबाद - & 
२३३२१७१, नागपूर - छ २५४७७१६/२५२३०७८, लातूर - छ २२०९३०, अमरावती - छ २५३०९६५ 


मल ५2 व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडक पुणे - ४१ ११००४ 
पालि - दहावी ह* - ०७ मम है। है। 


हे ध्जो 
जडे-3% >> हें 


